बर्ष ६वें ] फेब्रुवारी १९५३  [अंक५वा 


भारताची पंचवार्षिक योजना १ प्रा, दे. अ; दाभोलकर 
मराठी वाऊयेतिहासयोजना  . प्रा. गं. बा. सरंदार ; श्री. दिं: के. बेडेकर 
ना. गोपाल कृष्ण गोखले ५ र प्रा: धस. दापळे 
मी ' मटीरिआलिस्ट * कां नाहीं? र प्रा, श्रीनिवास 'दोक्षित 
यादवकाळीन महाराष्ट्राच भहातनुभायीय दर्शन डॉ. श. गो. छेळपुळे 


ज्ञानसाधना ४ ढ : श्री. दा. गो. देशपांडे 
मातीचा घोडा 9 र ; अनु.- सौ. कमल ब्रतमत 
त्रिवेन्द्रम. येथील अथेशास्रःपरिषदा  . प्रा, मा, शे. . भणगे 
विज्ञ,न ही श्रेष्ट कडा - भ श्री. का. शरि, पाटाळ 


कघविता, पत्रेव्यवहार, सारसंकेळन 


किमत १ रुपया 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


१ अमृतमहोत्सवी 5 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


त. गाण 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


सुळूभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


“९ 


९ स > 2 
बघे सहावं फघुवारा 
अंक पांचवा १९५२ 
संचालक : श्री, शुैकरराव देव 
संपादक-मंडळ 
शु * र र हड च्य १ ९ ब्रेडेक 
याचायं शं. द्‌. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी -प्रा. वि. म. बेडकर 
| का. संपादक 
यादवकालीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दशन डा. दो. गो. तुळपुळे १-६ 
मी ' मटीरिआलिस्ट? कां नाही ? न प्रा. श्रीनिवास दाक्षत ७-१२ 
चारच क्षण ! श्री. मंगेश्य पदकी १२ 
ज्ञान-साधना श्री, दा. गो. देशपांडे १३-१६ 
मातीचा घोडा मिसेस खिस्तिन वेस्टन : अनु.-सो. कमल कामत १७-२१ 
आज उजळली आहे--! सो. सरिता पदकी २१ 
भारताची पाहिली पंचवार्षिक योजना प्रा. दे. अ. दाभोलकर २२-२७ 


मराठी भाषा व वाड्यय यांच्या क 
इतिहासाची योजना प्रा. गं. वा. सरदार : श्री. दि, के. बेडेकर २८-४४ 


ना. गोपाळ कृष्ग गोखले प्रा, प्र, रा. दासळे ४५-४९ 
त्रिविन्द्रस येथील अर्थज्ञाख्र-परिपदा प्रा. भा. शं. मणगे ५०-५२ 
विज्ञान हो श्रेष्ठ कळा ( श्री. चंद्रशेखर रामन्‌ यांचे विचार ) श्री. का. झि. पाटील ५४-५५ 
तत्त्वज्ञानाभ्यासाची ऐतिहासिक पद्धाति ( पत्रव्यवहार ) प्रा. दि. द. माहुलकर ५५-५६ 
सारसंकळन रुन 


ळा यमाामाडााडाययाडायाथाथडााााामाडयायााामाडयायाडयाजानाडााडााा डाय ळी वि हड जया 


“२४ €२ ७ 
बावक रु. ९ सहामाहा रु. ५ अकास रु. ९ 
हं मांसक र. ग. जोली यांनी खुलभ सुद्रणालय, २९१९ दानिवबार, पुणे २, येथे छापून 
सुभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथंच प्रासेडध केलें 


तष 


५२-०० साचत 


० 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


"नवभारत, फेब्रवारी १९५४ 


--लठेखक-परिचय-- 


शके £ 


[ खालीं दिलेल्या लेखकांक्िवाय, या अंकांतील इतर लेखकांचे लेख या वर्षी 


“ 


सागील अंकांत आले असून, तेथें त्यांचा परिचय दिला आहे.--का. सं. ] 


प्रा. डॉ. ह. गो. तुळपुळे एम. ए.. पीएच, डी.-णपुणे विद्यापीठांत मराठी विभागाचे प्रमुख. 
: पांच संत कावि ), ' महाराष्ट्र-सारस्वत : पुरवणी * इत्यादि पुस्तकांचे 

प्रा. श्रीनिवास दोक्षित-- कोल्हापूर येथील राजाराम कॉलिजमध्ये तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक, 

श्री. दा. गो. देशपांडे-- मुंबईच्या “ टाटा इास्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस "चे पदवीधर, 
सध्यां देद्राव्राद येथे सरकारी मुद्रगाल्याचे लेबर वेल्फेअर ऑफिसर. 

सो. कमळ कासत वी. एस्‌सी.- पुणे येथील महिळासंघटनांच्या काथकर्त्या. 

“ पफ जेर गील १ व व व न भ्र प्र 

प्रा, गं. बा. सरदार- पुण येथील ' ना. दा. ठा, वुमेन्स कोडज 'मध्ये मराठीचे प्राध्यापक , 

: महाराष्ट्राचे उपेक्षित मानकरी ?, ' संतवाळ्ययाची फलश्रति २ 


क इत्यादि 
पुस्तकांचे लेखक. 
प्रा, प्र. रा. दामळ-- पुणें येथील विद्यापीठांत व वाडिया कॉलेजांत तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक. 
यांचें तत्वज्ञानविषयावरीळ निवरंध या स्वरूपाचे एक इंग्रजी पस्तक 
प्रकाशनाच्या मार्गीवर आहे. ि 
प्रा, भा. शं. भणगे--.. मुंबई येथील ' पोद्दार कॉलेज ओफ कामर्स 'मध्ये अभक्ास्त्राचे प्राध्यापक" 


श्री. का, झि. पाटीळ त्री. एससी. ( प्रथम श्रेणी )-- हल्लीं पुरणे विद्यापीटांत एम्‌. एससी, चा 
9 वर 2 
अभ्यास करीत आहेत. 


% मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उनतीस पोषक होईल अक्ा 
प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणे, हें या मासिकाचे 
थ्येय व उद्दिष्ट आहे. 


& या मासिकांत येगाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा 
किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं. 


४ मासिकांत प्रासैद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, संयम आणि 
र'हिष्णुता असतील अशी काळजी घेतली जाईल, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. श॑. गो. तुळपुळे 


यादवकालीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दर्शन : ४ 


[ शके १२०० च्या आगेमागे राचेलें गेलेले ' लीळाचरित्र? आणि “*गोविंदप्रभुचरित्र हे जे 
दोन महानुभावीय ग्रंथ, त्यांमधून यादवकालीन महाराष्ट्रीय समाजाच्या विविध अंगांचें दर्शन घडून, त्या 
सनाजाच्या ल्थितिगतीची कांहीं कल्पना करतां येते. प्रस्तुत लेखमालेतून लेखकाने या दोन महानु- 
भाबीय ग्रंथांच्या आधारें यादवकालीन महाराष्ट्राची ठामाजिक पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या 
ठेखमालंतीळ पाहिळे तीन लेखांक अनुक्रमे “* नवभारता "व्या जून (१९५१), जुळे (१९५१) व 
एप्रिळ ( १९५२ ) या अंकांतून आले आहेत. त्यांत जातिभेद, विटाळ, सामाजिक सुरक्षितता, अधिकार 
व अधिकारी, गुन्हे व शिक्षा, शेती व शेतकरी, व्यापार व व्यापारी, उद्योगधंदे, नाणी, सण व सोहळे, 
स्त्रीजीवन, कलाकोशल्य, शिक्षण इत्यादीविषर्यी तत्कालीन उल्लेखांचा विचार केला आहे. ] 


७० २9 ९७ 


भुतेंखेते 

यादवकालीन समाजाच्या भुतांखेतांविषर्यींच्या 
कल्पना म्हाइंमटाच्या चरित्रश्रंथांतेने न कळत पण 
उत्तम रीतीने व्यक्‍त झाल्या आहेत. हा समाज 
भुताखेतांवर विश्वास ठेवणारा असल्यानें एखाद्यास 
रह. म्हणजे भूत ळागळें असतां भूतताधेवरील 
उपाय म्हणून त्याळा खांबास जखडून वर तेल 
ओतर्णे, गुणिये म्हणजे मांत्रिक बोलावून त्यांज- 
करवीं मंत्रोपचार व औषधोपचार करणें व सवे 
उपाय खुंटले असं पाहून शेवर्टी त्या माणसास 
चक्रघरांसारख्या साधूच्या पायांवर घालण या 
गोष्टा नित्याच्या दिसतात. पंचकोळाचाय 
(ए. १९), सारंगपाणी (पू. ६ ), लक्ष्मीदेव 
(पू. १७२) व दाइईंबा (पू. ११) यांच्या 
हकीगती या दृष्टीने वाचनीय असून, त्यांत 
चक्रघरांसारख्या सत्पुरुषासमोर ग्रह उभा राहूं शक्त 
नाहीं, हा समज सर्वमान्य दिसतो, स्वतः चक्रधरांनी 
एका ठिकाणीं आपला सुताखेतांवरील विश्वास 
व्यक्‍त केळा आहे. एकदां दाइईंच्रा गांवीं परत 
जाण्यास निघाळे असतां आज ' भूतचवुर्दश 
असल्याने भुते सेरावेरा हिंडत असून गांबोगांबी 
त्यांना बळी दिळें जात आहे असें सांगून, 
चक्रघरांनीं दाइंबास मोडता घातल्याची हकीगत 
वाचाववात मळते. यावर दाइईंबानें “ आम्ही 
गोसावियांयाचे ४ झआाम्हासे काह? अता 
आत्मावशास व्यक्त करतांच “ तयांच्या ( भुतांच्या ) 
ठाइ एक सामथ्य असत ! ते तः्ही एथोनिचि 


न्‌ भा छे 2 


सिधी नेइजेति कीं गा? याप्रमाणें उत्तर देऊन 
चक्रघरांनीं त्यास निरत्तर केळे आहे. देवदेवता व 
सुतेखेते आणि त्यांचें सामर्थ्य यांवरील चक्रघरांचा 
विश्वास जाणून घेण्याच्या दृष्टीने ही लीळा 
महत्वाची आहे (उ. ११ ), अन्य ठिकाणीं त्यांनी 
भूतबाघधेवरीलळ उपाय म्हणून वाणीभाताच्या तीन 
मुदा ग्रहाव€्न ओवाळून टाकणे व ज्या निंबाच्या 
झाडावर ग्रह राहतो त्या झाडास लाथ मारणे हे 
उपाय म्हणून सांगितले असून ते सफलहि झाले 
आहेत (पू. ६, उ. ६१ ). भुतांप्रमाणे घरांतून 
कधी देवतांचे अस्तित्व मानलें जाई व त्या इतर 
कोणास घरांत वसाति करूं देत नाहींत, या कल्पने- 
चीहि पकड त्या समाजाच्या मनावर असल्याचें 
दिसून येते (पू. २३७), 

भुताखेतांवरील या अधश्रद्धेवरोबरच हा एक 
मानासेक भ्रम अतावा या विचाराची जाणीव 
कचचितू कोठें दिसते हें विशेष होय, रात्रीच्या वेळी 
बेळाच्या डरकाळीसारखा आवाज कानांवर येणें, 
भाळू भुंकगे, मुलास पाळण्यांत घाळून झोके 
दिल्याचा आवाज ऐकर्णे इत्यादि प्रकार म्हणजे 
सत्य कीं सत्याभास या प्रश्नाचे उत्तर चक्रघरांनी 
दिलेळें नसले, तरी त्यांतील लोकन्नमाची कह्पना 
स्पष्ट आहे ( पू. ४५ ), तसेंच एकदां दाईंबा हे 
जोगेश्वरीस निघाळे असतांना रात्रीच्या वेळी 
वार्टेत त्यांना धुर्वे म्हणजे मेघाकुति दिसली व तै 
साथे धुप आहे, भूत वगेरे कांहीं नाहीं हे कळून 
येतांच त्यांच्या तोंडून “ मानुस मण मण म्हणति 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


24 डो (>. 
क ७५ ति 


न अमृतमहोत्सवी, 
४ > 
वड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


शं द 


२९, ०९ 9 


ते ऐस ' असे उद्गार निघाल्याचे म्हाइंभट सांगतो, 
हृ विशेष होय (उ. ११), स्वतःच्या निर्भयते- 
चा पुरावा म्हणून स्मशानांत जाऊन खुंटी ठोकून 
येण्याची गोष्ट अळीकडीळ असली तरी सनुष्य- 
स्वमाव सवे काळीं सारखा असल्यानें यादव- 
काळांतहि आपण भीत नाही. हे दाखविण्या- 
साठी म्हणून राणाइसेस चक्रधरांनी राल्लीज्या 
वेळीं गांवाच्या वेशीस शिवून येण्यास सां!गेतल्याचे 
एका लीळेवरून कळत. मात्र या प्रसर्गा राणाइसस 
वेशीच्या पळीकडे ' बाबर झांटि ; गुंजावण डोळे : 
खांदावरि आगळ ! तथा लोहाचा मुदगल : उच 
थोरु महाप्रचंड ' असा एक ब्रह्मतमेध दिसल्याचे 
म्हाईंभट सागतो, हा मात्र लोकभ्रभ वाटतो 
(पू. ३२० ), साघेस अंधारांत ' जुंवड ? किंवा 
* मुरड ? म्हणजे भुताकृति दिसे हा प्रकारहि यां« 
पेकांच होय (उ. १४८ ). तसेंच मृतार्ने स्तरमञांत 
येऊन भोजनेच्छा व्यक्त करगे व चक्रघरांतारख्य! 
सत्पुरुषात जेऊं घातलें असतां त्या मृताचे सपाघान 
होगे ही कल्पनाहि लोकभ्रमांतच जमा असून 
तिचे उल्लेख दोन ठिकाणी आढळतात ( पू. ३०८; 
उ. ३२७० ), लोकांची दिठी म्हणजे दृष्ट लागगे, 
त्यामुळें डोळे लाल होऊन तोंड सुकर्गे ब ती दृष्ट बुद्ध 
स्रीकडून सात घरची “ कुहीट ? आणून उतरविगें 
हा लोकभ्रमाचा प्रकार प्रत्यक्ष चक्रघरांच्याबराबत 
घडलेला आहे (पू. १४५). देवतांख अपशब्द 
बोलल्याने ज्वरताप येतो ही कल्पनाहि चक्रधरांच्या 
काळांत रूढ असावी (उ. १९३ ), देवदेवता. 
बरोबर नवससायास ओघानेंच येतात, गोविद 
प्रभूच्या चरित्रांत एका प्रसंगी त्यांना मूलावरोध 
झाला असतां मूल सुटावे म्हणून सात वेळ उंबरा 
ओलांडणे किंवा तत्सन हतर कांही तोडगे यांनी 
कांही होईना तेव्हां त्यांनी रिघपुरांतील वाजेश्वरास 
£ खीचन्पुरिया ? चा नवस केल्याची हकीगत 
आढी आहे (गो. १३४), तेंच एक स्त्री 
आपल्या शेतांत जोंधळा चांगळा पिकून घरास 
रास यावी या हेवूने गोविंदप्रभूत “ ठेटरीं ? करून 
घालण्याचा नवद करतांना आढळते (गो, १५० ), 
सर्पदंश व त्यावरीळ मंत्रोपचार यांची माहिती 
यादबकालांतील समाजास होती असे उत्तराधीतील 


अनुक्रमणिका 


वाडेगांवच्या माळ्याच्या हकागतीवर्ून वाट्ते 
(उ. १० ). शकुन-अपदकुन या कल्पनाहि 
द्ढमूल असून महादेवराव यादवासारख्य़ा राजानें 
गमनसमर्यी पाटाचा हत्ती मेल्याचा अपशकुन 
मानून चक्रघरांच्या दर्शनास जाण्याचा वेत पुढे 
ढकलल्याचची आठवण म्हाइंभटाने सांगितली आहे 
(पू. टट) 


०. 


खेळ 

चक्रवर ब गोविंदप्रभु या दोघांचीदि वृत्ति 
पोरांत पोर व थोरांत थोर अशी असल्याने त्यांच्या 
आठवणीतून तत्कालीन खेळांची माहिती मिळूं 
झकते. चक्रधरांच्या चरिवाल प्रारंमच “ सारीच्या 
जुवा ? नें म्हणजे सारीपाटाच्या च्रूतक्रीडेनें झाळेला 
असून, त्यांच्या पूर्वायुष्यांतील छीळांत जू, जुआरी, 
जुआठा, लुगदानी, हार-ज्ीत इत्यादि चूतक्रीडा- 
विषयक उल्लेख सहजच येतात ( ए. ६, १३ ), 
पुढं उत्तराधातहि एका ठिकाणी चक्रधर सारीपाट 
खेळल्याचें वर्णगन आढळते, ते असे : “' मग 
सोरिबटु मांडिला : सारी सांडिलिया : गोसावी श्रीकरी 
कासे घेतले : घेत खेवाचि जाणितळे : गोसावी 
सारी खेळो जाणाते : गोसावी उठाउठी तीनी 
फळी जितली : ? याच लीळेत ग्राइतेयाचा सुलगा 
हृरि नाएक यानें सारीपाटांत जुवारू महादेवराव 
यास जिंकल्याचा उल्लेख येतो (उ. ३१६ ), 
बेट्या खेळांपेकतीं दुसरा उल्लेख कबड्यांच्या खेळाचा 
असून हा खेळ चक्रधर सारंगपंडिताची मुलगी 
घानाई हिच्याशी खळल्याचें वर्णन आढळतें. 
त्यांतील “ कवडे चालणे ? हा वाक्‌प्रचार चिंतनीय 
आहि ( पू. १६ ). चिंचोऱ्यांचा म्हणजे चिंचा- 
क्यांचा खेळ हाहि एक घेठा खेळ असून तो लहान 
पोरांना प्रिय दिसतो, या खेळांत चिन्चोके घांसून 
त्यांस * घान ? म्हणजे डोळे पाडीत व ज्याच्या धाम्या 
बर पडतील तो इतरांचे चिंचोरे जिंके (गो.१३ ), 
तिसरा घेठा खेळ * तारांगुळी 'चा. या खेळाचे 
घैदुळांच्या किवा गोट्यांच्या खळांशी साम्य असून 
कधीं तो पोफळांनीं म्हणजे सुवाऱ्यांनी हवि खळत असे 
दिसते (उ. २७५ ). * मावे च्या खेळाचा 
नुसता उल्लेख मात्र असून तो खेळतांना चक्रधरांनी 
डोक्यावर पार्ने, फळे, मोहोर व निंजोळ्या यांची 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


यादवकालीन महाराष्ट्राचे 


६ देठी * म्हणजे वेष्टन किंवा हार चढविल्याचें 
वर्णन आढळते (उ. २८४ ), मेदानी खेळांचे 
उल्लेख अनेक असून त्यांपैकी “। खडलखांबुळ 
नांवाचा खळ अतिशय लोकप्रिय दिसतो. खांव 
घरून त्वाभोंबती फिरण्याच्या या खेळाचे “खांबोळी! 
नांवाच्या अजूनहि प्रचारांत असणाऱ्या - खेळाशी 
विलक्षण साग्य आहे (पू. ३१; गो. २१, 
९९ ), दाबादाबीचा आणि हाणामारीचा अशा 
दोन लेळांचें बरणन मोजेचें असून त्यांपैकीं पहिल्यांत 
एकमेकांत  रेटीत एकमेकांच्या बळाबलाचची 
पारख केळी जाई (उ. १०३) व दुसऱ्यांत 
एकाच्या अंगावर सारेजण तुटून पडत व ' चावणें- 
वारप्णे * वज्ये असलें तरी * भल्तेणें भलतेथ 
हाणण्याची मोकळीक असल्यानें या झोंबाझोंबीत 
लाथाबुक्क्यांची देवघेव खूपच होई. नागदेवा- 
सारख्या “ खंडीविखंडी झुंजणाऱ्या ? पठ्ट्यास 
चचक्तघरांनीं या खेळांत चीतपट कसे केळे ते वर्णन 
मनोरंजक आहे (उ. १२८), “ रानभेरी "चा खेळ 
हाहि एक भरेदानी खेळ असून त्यांत ज्यावर “ दाही ! 
म्हणजे डाव वेई त्याच्या पाठीवर इतर खेळाडू 
क्रमाक्रमाने आरोहण करीत व तो त्यांना पाठीवर 
घेऊन सीमेपर्यंत घांब घेई. हा खेळ मुख्यतः 
गोपाळगड्यांचा म्हणजे गुराख्यांच्या पोरांचा 
दिसतो ( ए. २३२ ), उत्तराधीतील एका लीळेंत 
घांवण्याच्या शर्यतीचे वर्गन आलेळें असून त्यांतील 
£ झो ? म्हणजे भोज्या किंबा सीमान्त चिन्ह 
ही कल्पना अद्यापिहि रूढ आहे (उऊ. ८५ ), 
६ होडेचा गुंडा ? म्हणजे दगडफेक किंवा दगड 
सवोत लांब कोण फेकतो, हा खेळहि उल्लेखनीय 
असून चक्रघर तो नागदेवाशीं पैज लावून खेळले 
आहेत (उ. १७७ )., गोविंदप्रभुचरित्रांत गोपाळ- 
गड्यांच्या आणखी एका खेळांचा उल्लेख आला 
अलून त्यांत हे गोपाळ डोक्यास कांबळ्याची 
दडा अगाप श्रीखंडाची किंबा नीळ- 
खड्याची उटी ब हाती. काठी अशा थाटांत 
खळ्यात उभे राहून हातांतीळ काठी अंगाभोवती 
गरगर |करबात “ पाडकीया पोरा दुधु घाठीन 

अल म्हणून खेळत असल्याचें वर्णन आहे. या 


खळाच नाव मात्र कळत नाहीं (गो, १४४), 


महानुभावीय दशन £ ४ ! 


: कोलदांडू ” च्या किंबा विठीदांहूच्या खेळाचे 
वर्णन अधिक स्पष्ट आहे. आपल्या शिष्यांस या 
खेळाचा “ सराव ? देगारा “ राजगुरु , त्याच्या 
हातांतीळ * कोलु ? म्हणजे दांडू घेऊन । बद 
करून ? घाव म्हणजे टोला हाणणारे चक्रधर व 
५ घाएखंडी * म्हणजे प्रागघातक अशा रामटोल्याची 
सूचना इत्यादि उल्लेखांवरून या खेळाच्या तत्का- 
छीन स्वरूपाची कांहीं कल्पना येईल (पू. १२९ ), 
£ ळपंडाही ” किंबा लपंडाव हा खेळहि तेव्हां 
आजच्याप्रमागेच खेळळा जाई असे दिसते 
(गो. १२). लीळाचरित्रांत उललेखिळेळा 
:जातिअंधा चा खेळ मात्र आज अपरिचित वाटतो 
या खेळांत एकजण आपल्या डोक्यावर दोन्ही हात 
घट्ट पकडून उभा राही ब दुसरे दोघे त्याच्या दोन 
हातांना लोंबकळले म्हणजे तो त्यांना भंबरी देई 
म्हणजे गरगर फिरवी, या क्रियेत दोघांपैकी 
ज्याचा भार जड त्याचे हात सुटून तो खाली 
पडे व मग त्याच्यावर डाही म्हणजे डाव येऊन 
तो दुसऱ्या दोघांना गरगर फिरवी, जात्यंध 
माणसास घाहुबळ इतरांहून अधिक असतें या 
कल्पर्नेवेन वरीळ खेळ उद्धभवळेळा दिसतो 
(उ. ३२४ ), जलक्रीडांपेकी पोहण्याच्या उल्लेख 
एका ठिकाणी असुन त्यांतील सांगड वांघर्गे, कात 
लावणे इत्यादि वाकप्रचार अजूनहि वापरांत आहेत 
(उ. ७९ ), पाटांत शिन एकमेकांवर पाण्याचा 
मारा करण्याचा किंवा * पाट उडविण्या "चा 
खेळ हीहि एक तत्काळीन जळक्रीडाच म्हटली 
पाहिजे (पू. १०२), थाळे किंञ्रा तांब्ये घेऊन 
एकमेकांवर जलसिंचन करणारे ' सिंपगेकार* व 
त्यांचे “ तिंपणें खेळणे या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे 
(उ. १८१ ), तसेंच खेळ म्हणून नाही, तरी 
हाती काठी घेऊन “खे खे? करीत घोडाघोडा 
खेळणाऱ्या चक्रधरांच्या पूवात्रमींच्या लहान 
मुलांची बालक्रीडा, पोरखेळ म्हणून का होईना, 
प्रक्षणीय अहि (उऊ. ११७ ), 
शिकार 
हाहि एक खळाचाच प्रकार असल्यानें त्याविषयी 
ण॑ अवबइब आहे. लीळाचरित्राच्या 


येथ लिहिणे 
एकांकांत एका ठिकार्णी पारध्यांनी सोडलेला 


र् 


० 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


“होडेचा' म्हणजे पैजेचा ससा व त्यामार्गे धांवणारी 
कुत्री यांचा उल्लेख असून त्या सश्शास आसरा 
देणाऱ्या चक्रघरास अनुलक्षून 'हा होंडचा ससा जी : 
याकारणें सूरिया काढणीया होती जी : हा सोडावा 
जी? असे त्या पारध्यांनी म्हटल्याचे म्हाइमट 
सांगतो. त्यावरून तत्कालीन पारघ क्षी काय चाले 
याची कांही कल्पना येते (ए. २३), दुसऱ्या 
एका लीळेंत ल्हासी पक्षिणी व तिर्ची पिळें आणि 
तिने केळी पारध याविषयी उल्लेख आले आहेत 
( ए. ४२ ), तसेंच बाजारपेठेंत लागलेली दोन 
म्हेशांची “ तडवातडवी 'ची म्हणजे अटीतटीची 
झुंज पाहण्यातारखी असून तेव्हांहि ती माणसांनी 
*माळवधांवर चढून पाहिली आहे (ए. ७० ), 
पूवोधोत एका ठिकाणीं महादेवरायाच्या राखीव 
रानांतून एक “ सोर ? म्हणजे डकर निघाल्याचा 
उल्लेख येतो, त्याअर्थी मृगयेसाठी राजे राने राखून 
ठेवीत एवढें समजते ( पू. ५८ ). उत्तराधीतील 
एका लढीळेवरून, विशेषतः * हे राखियेचें रान? 
या चक्रधरांच्या वाक्यावहून वरील विधानात 
बळकटी येते (उ. ५८ ), 
रोग व त्यांवरील औषधोपचार 

रोग्याचे पथ्य व त्याची शुश्रूषा यांचे दोन उल्लेख 
आढळतात (ए. ३५, उ. १५६ ), अशक्तास 
पथ्य म्हणून घाटा करीत (गो. १७१) व ज्याची 
दीपनशाक्ते मेद झाली आहे अशा रोग्यास तीन 
वर्षोच्या जुन्या “ तांदळाचे सीत ? देत (पू.२२८, 
उ. ७४), अशक्तास वाहून नेण्यासाठी 'खाट-दांडी? 
म्हणजे आंत निजतां येईल अश्शी पाटखी करण्याची 
प्रथा असावी असे बाइसाच्या हकीगतीवरून दिसते 
(उ. ३५७ ), पचनाच्या दृष्टीर्ने पाण्याचे ह्ळु 
म्हणजे हलकें व जड असे दोन प्रकार होते 
(गो. १३० ), कानसुळें फुलें ही वार्धक्याची 
खूण समजळी जाई (उ, ३८०). आई न॒ 
जेवल्यास तिचें दूध तिच्या ळेकरास कट्ट होत 
असल्याची कल्पना दिसते ( गो, ९१ ), तेंच फार 
तूप खाल्याने लळसी किंबा मोडशी होते असा 
समज दिसतो ( गो, १७८ ), नाना प्रकारचे रोग 
व त्यांवरील उपऱ्चार यांविषवीं बरीच माहिती या 
दान चरित्रग्रंथांतून मिळते, ज्वर ये, खोकला 


4 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रम न्कन्ल्ल्कककला 
शं राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


लागणें, ख्ते-खांडके होगे, ब खरूज आणि कुट 
लागणें इतकया रोगांचा उलेख एका ठढीळेत येतो 
(गा. ११५ ). पेकी नऊ लंघर्ने पडटनहि न 
इटणारा ज्वरताप चक्रधरांच्या चरणोदकानें नाहींसा 
झालेला दिसतो (उ. ७४), थंडीने दांत खटखटतात 
त्यावर सपाटून शेक देण्याचा उपाय होता (उ.१४ ), 
पण शीतजन्य वातविक्राराने जो दोघझाळ ' खोडी- 
भोडी ? म्हणजे जर्जर होऊन पडला आहे व 
उद्यापायथ्याला शेगड्या, अंगांत दोनदोन आंग्या, 
त्यावर पासोडी आणि वर जार्डाचे म्हणजे 
कांबळ्यारचें कोंगट-इतर्के करूनि ज्याची थंडी जात 
नाही. अश्या रोग्याचा वात एका चक्रधराच्या 
कृपेनेंच जाई असें पानु नायकाच्या कथेवरून कळतें 
(पू. २२७ ). वायुविकारामुळे जिला बारा वर्ष 
अन्नपाणी जाऊं शकले नाही. अश्या एका स्त्रीची 
कथाहि अशीच आहे (ए, २४ ). अमरी आणि 
राख यांच्या सेवनाने कुष्ठरोगाचे प्रतित्रंधन होईल, 
पग या उपायाने तो समूळ नष्ट होणार नार्ही अस्ता 
अभिप्राय चक्रघरांनीं एका ठिकाणी दिला आहे 
(उ. १६५). कोडव दादु या दोन रोगांचा 
उल्लेख अन्यत्न असून “ आधांच अज्ञान £ वर 
छागळें अन्यथा ज्ञान ? अज्ञा प्रसंगी जैवी कोडावरिं 
दादु" याप्रमाणे दृष्टान्तरूपाने तो उल्लेख आलेला आहि. 
'गंड्यो परि पीटिका? या संस्कृतांतीळ सुमाषिताच्या 
घतीबरीळ ही मराठी म्हण सितनीय आहे 
(उ. ४०१), खरजेवरीलळ उपचार म्हणन एक 

०९५ र << न 
प्रकारच तेळ अंगास लावून  बोतपळी ? म्हणजे 
उन्हाची तिरीप अंगावर घेगे असा उललेख एका 
लीळेत येतो (उ. १५ ). हात अवटळल्यास तो 
गळ्यात बांधण्याची व पायांस तिडका लागल्यात 
प[य गव्हाच्या घुगऱ्यांनी शेकण्याची प्रथा अढावी 
(उ. १७०, २९८), जिव्हारोगांत जीभ 
ताडाबाहेर निघे ब तिळा माकोडे आणि मुंग्या लागत 
ह राग असाध्य समजला जाई असें काउळगांवच्या 
माळिणीस तो झाळा असतां तिच्या नातलगांनी 
'घळा एकवीरेच्या देवळांत आणन टाकलें होते 
यावरून वाट्ते (उ. ५९), मुखपाक ? म्हणजे 
तोंड येण्यावर मात्र कांजी उकळून तिच्य़ा गुळण्या 
करणें हा एक उपाय दिसतो, (गो, ९४), पोटां- 


ह जे दै 

व अमृतमहोत्सवी ; 
१: ४ 
1 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


(2 > (4 ९ 
यादवकाळांन महाराष्ट्राच महानुभांवाय देशन $ -श) 


तील वायूवर व्यायाम हा उपाय सांगितला आहे हे 
विशेष होय (उ. १०). आरे .म्हणजे गळूं व 
आरसे (£) या दोन रोगांचे उल्लेख दोन ठिकार्णी 
आढळतात, पण त्यावर उपाय सांगितलेला नाहीं 
(उ. ३६, २४६). गोंवर हा रोग संतर्गजन्य 
असल्याची जाणीव असावी; कारण भुतानंदे ही 
आपल्या नातवंडापा्शी निजल्यावर त्याचा ज्वर 
तिळा आला अक्षी हकीगत म्हाइंभट सांगतो, पण 
त्यावर चक्रधर तिला कोल्हापुरास कां पाठवितात 
तें कळत नाही (उ, १६२ ). भटोबासात एकदां 
५ केसतोड ? झाला असतां चक्रघरांच्या सांगण्या- 
वरून त्याने तेथे पाणीकापड म्हणजे ओले फडके 
बांधळें व रोग बरा झाला अर्से एक लीळा सांगते 
(उ. १९७ ). उदरब्यथेंत पेंडाळु नांवाचे फळ 
वर्ज्य मानळें जाई व उपचार म्हणून पोटास कोरडा 
शेक देत (उ. ३६८; गो. ८७, १४९ ). एकदां 
एकाचा बाहेर निघालेला डोळा पुनः जागच्या 
जागीं बसवून चक्रधरांनी त्यावर आपल्या मुखांतील 
विड्याची पिंड बांधळी ब तो बरा झाला ही डीळा 
चमत्कारांच्या सद्रेंत जाईल (ए. ३६ ), केळी 
खातांना दोन दोन केळ्यांच्यासध्ये त्यांची साल 
खावी; कारण तर्से न केल्यास पोटांत केळ्यांचा थर 
बसून त्यामुळें पोटयूळ उपजेल हें चक्रधरांचें सांगणे 
सात्र पटण्यासारखे आहे (उ. १९० ), मूत्रावरोध 
किंवा मूत्र गुंतणे ? यावरील त्यांच उपाय मंत्र- 
तंत्राच्या स्वरूपाचे आहेत, अशा प्रसंगी -ते सात 
वेळां उंबरा ओलांडतात, लहान सुलांकरवीं खडे 
घाळावितात व त्यार्ने मूत्रावरोध नाहींसा होत नाहीं 
असें पाहून आबाइसेस वाजेश्वराळा * खीच-पुरियां ' 
चा नवस करण्यास सांगतात (गो, १२४). 
सर्वैस चक्रधर * सकळ वोखदी ? जाणत यांत कांही 
आश्चथ नाही; पण या औषधी सत्रथिंग नांवाच्या 
टेकडीबर आहेत व रामायणांत हनुमंताने ७६पणा- 
साठी उचळून नेलेल्या द्रोणागिरराचें वार्टैत पडलेले 
एक डिखळ म्हणजेच सत्रसिंग होय इत्यादि कल्पना 
मात्र पारपारेक स्वरूपाच्या आहेत ( उ. ४५५) 
गोविंदप्रथु अति खादाड होते हे आपण सागे 
पाहिलेच, त्यामुळें शेवटी त्यांना “ ग्राणी ? म्हणजे 
संग्रणींचा विकार जडला व त्यांतच त्यांचा अंत 


अनुक्रमणिका 


झाला. संप्रहणीस “ बाहिरतीचा उपद्रव? असें 
म्हणत, कारण उघड आहे (गो, ३२२ ), 
शिव्या 

समाजांत रूढ असणारे अपशब्द किंवा शिव्या 
हेंहि एक सामाजिक दर्शनच आहे, चक्रघरांची 
श्िष्यमंडळी व स्वतः गोविंदप्रभु यांच्या तोंडच्या 
शिव्यांवरू्न तत्काळीन समाजजीवनाचे हे अंग 
कळण्यास मदत होईल, स्त्रियांच्या तोंडी करत्रियांस 
अनुलक्षून ' लाव ' (पू. २९४) व रांड? 
( पू. २९८ ) या दोन शिव्य़ा विशेष प्रमाणांत 
आढळतात. “ कपाळीं घाल >, ' तुरे मूत ओलां- 
डल्यास कावरे लागेल? ( उ. ४६७), “ निसंतान 
होईल ? (उ. ४५९ ), व * सर्डी पडरे? 
(उ. १२१ ) ही दिवीवजा वाक्यें स्त्रियांच्याच 
तोंडी घातलीं आहेत. “ घागरा वांघर्णे ) ह| वाक- 
प्रचार एकाद्याची हजेरी घेणे किंवा त्यवर तोंडसुख 
घेणें या अर्थाने लीळाचरित्ांत अनेक ठिकार्णी 
आढळतो (उ, २८, ११६). तो ज्या शिवी- 
वरून रूढ झाळा ती शिवी विशेषतः बाइसेच्या 
तोंडी ऐकूं येते, * मर मर पोरा : तुसिये मढा बांधे 
घागरा : जाए मसण वेऱ्हीं टूं टू करीत ? याप्रमाणें 
ही शिवीर्ची वाक्यें असून प्रेत वादण्याच्या तिरडीत 
घागऱ्या किंबा घुंगुरें बांधण्याच्या तत्कालीन चाली- 
वरून ही शिबीवजा म्हण प्रचारांत आळी असावी 
असे वाट्ते ( पू. २७२; उ. १०९ ). * ढोरे 
राखा हो? या वाकूप्रचाराची कथा कांहीशी 
अशीच असून “ तुम्हांस बरे-वाईट यांतीळ फरक 
कळत नसल्याने तुम्ही ढोरे राखण्याच्या लायकीचे 
आहां) या अथाने हे॑शिवीवजा वाक्य मुख्यतः 
चक्कघर ब नागदेव यांच्या तोंडीं अनेकदां येतें 
(उ. ६६, १९६, ३१७, ३५३, ४६२ ), 
गोविंदप्रभूस तर शिव्या देण्याची खोडच असून 
त्यांच्या तोंडून अनेक तत्काळीन शिव्या ऐकू येतात. 
पेकी ' आबो भेली-भेला जाए ही त्यांची अत्यंत 
आवडती शिवी असून ती जवळ जवळ प्रस्थेक्र 
छीळेंत एकदां तरी येतेच. तसेंच “ रांडयमुंड खापर 
खांड ? व “ दासी-पडदावी, म्रोसारी ? या दोन 
शिव्याहि त्यांना फार प्रिय दिसतात (गो. १२७, 
२१७, २२१ ), ' बोडी, बोचकवडी, पंचवकडी 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


या शिव्याहि त्यांच्या तोंडी आल्या आहेत 
(गो, १४०, १४१, १४५ ), “भर तू? हा शिवीवजा 
वाकूप्रचाराहि रूढ दिसतो ( गो. १७९ )« तसेंच 
: कुंदी, खोडी, व दर्भेबाची दर्भी ? या शिव्याहि 
गोविंदप्रभूच्याच तोंडीं असून त्या कांही ज्ञारीरिक 
व्यंगांच्या निदर्शक असाव्या असे वाटते (गो.१२१), 


तत्काळीन शेतकऱ्यांच्या जीवनांतील एका 
शिवीवजञा वाक्‌प्रचाराचा उललेख लीळाचरित्रांत 


सहज येऊन गेला आहे, हा वादूप्रचार “था 
भोरडिए ? ञअसा असून गोफण चालवून पिकाची 
राखण करतांना म्हणजे सोंकरतांना तो शेतकऱ्यांच्या 
तोंडी असावा असे दिसते (उ. ७), 
चाढीरीती 

यादवकालीन महाराष्ट्रांतील ठमाजाच्या 'वाली- 
रीतो पाहतां त्या आजच्य़ाहून विशेष निराळ्या 
असलेल्या दिसत नाहींत. भूतमाधेवरील उपाय 
म्हणून अंगावरून पाणीमात ओवाळून टाकण्याची 
रत तंव्हांहि होती (पू. ६), राजा, गुरुव 
देवता यांना पाठ देऊन वसू नये हा संकेत 
यादबकाळांताहे रुढ दिसतो (पू. १९ ). उलट 
राजधराण्यांतील कोणी पुरुध साधूच्या दर्शनास 

ल्या तो त्याची भेट ' वेळे ) म्हणजे सेवकांचे कडे 
करून त्यांत घड (गो, ९९ ), समाजांतील रुघन 
ळोक आपली श्रीमती दाखविण्यासाठी पालखीत 
बवून आसूची म्हणजे सोन्याच्या नाण्यांची थेळी 
झेळीत ये-जा 


रत (उ. १८८). समाजांत 
आद, आननागर ब नागर अज्ञा तीन प्रकारच्या 


सस्छात असून आयगाटापर॑ दळसगं ही नागरत्वाची 
खूण खमजडी जाई (उऊ. ३७२). घान्वाची 


| 
सुवत्ता व्हावी या. भावनेने । गटूप्रवेश “>तमयी 
वेक्रवरांसारख्या साधूस जोंधळ्याचा टिळा 


लावण्याची रीत होती (उऊ, २१२ ), आठवणी 
साटी खरोखरच पदरांस गांठ देत (उ. ८९) 
पायांत माडळंळा कावाहि काव्यानं काढीत 
(उ. १४९ ), आपली भांडी कोणतीं ते 

-. 


ओळखतां वार्वे म्हणून वाऱ्यांवर * वोळखग 


अनुक्रमणिका 


म्हणजे आपल्या नांबाची खूग करण्याची प्रथा 
यादवकाळींहि दिसून येते (उऊ, २७२ ). वाहाणा 
नरम व्हाव्या म्हणून त्यांत लोणी लावीत (उ. 
१२९९ ) ब प्रवासांत अरोबर पाथेव म्हणून पोळ्या 
करून घेत (उ. ४६० ), उभ्यार्ये कांही खाणें 
असभ्य समजळें जाई (उ. १८), शोंडीस गांठ 
देण्याचीहि प्रथा हाती (उ. ७ ), ' भाखेचे पोफळ ? 
व॒ ' आंगुळिया दिस लेखे? या दो. 
बाकूप्रचारांवर्न त्यांमागील  चाठीरीतीहि 
सहज कळून येतात (उ. १, २९), रोजचें पंचांग 
किंवा “ तीथवार ? जाणविण्याचें काम उपाध्यायाकडे 
असे ( पू. २५२ ), शरमेने भुईवर रेघा काहून 
स्वतःचा मनोभाव ब्यक्त करण्याची मानवी मनाची 
ळकभ त्या काळांतहि व्यक्त झाळेळी आहे 
(उ. १०९ ), मुलगा होणें ही एक अभिमानाची 
गोट समजळढी जाई व तो अभिमान मिशीस 
* ञाटु ? रुणजे पोळ देऊन व्यक्‍त केला जाई 
(उ. ४०६ ). गोरव्े प्रात व्हावा म्हणून हळदीने 
उटण्याची पद्धति रूढ होती (पू. २४), मुलमी 
वयांत आली म्हणजे तिळा न्हाऊन उटटून उंगार> 
साज केळा जाइ (पू. २२). बालविवाह रूढ असन 
डेकीच्या बाळेतवणास आईने जाण्याची प्रथा होती 
९उ. ११७ ). माळंतपणांतील विधि स्थूलमानाने 
आजच्याप्रमाणच असळेळे दिसतात (गो. ७२, 
९१ ), लहान सुलास चक्रघरांसारख्या सत्पुरुणाच्या 
पायांवर घालण्याची रीति होती (उ. ३०६) 
पांच सुवालितींत मानमान्यता असणें हे स्त्रियांच्या 
वागतात सामाग्या'चेन्ह समजळं जाइ (उ. २९ ), 
व * हातरीतगें ? म्हणजे घेघव्य येगें हा देवदुर्विळास 
मानळा जाई ( पू. ७१). जांबयाचा मानमरातज 
करण्याची प्रथा त्याहि काळांत रूढ होती; इतकच 
नव्हे, तर त्यावरून ' जांवई ” हा सामिप्राय असा 
शब्दप्रयोग होऊन बसळा होता (गो, २०७ ) 
वह्विष्क्ृतास मात्र गोब्राकुडुंबापासून वेगळा कून 
त्याह् बाजूळा एका तिबईंबर निराळ्या थाळीत 
जऊं घाढीत अले दिसते (पू. ११), 


जे 


(अपूण ) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


8'नवभारत तरे 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नश. 


वि. टु क ठे 
ब्र पग [टे 


माझे कांहीं विद्यार्थि-मित्र माक्‍संपंथीय आहेत. 
अर्थातू, ते स्वतःला “ मटिरिआलिस्ट ? म्हणवितात. 
त्यांपैकी एखादा मळा विचारतो, “' सर, . तुम्ही 
कोण आहां ? ? माझें उत्तर सहसा असे असतें 
की, मी कोण आहे हे सांगणे कठीण असलें तरी 
मी मटिरिआलिस्ट नाही, एवढे निश्चित, आणि 
मग, माझी बाजू सांडण्यापूर्वी, सी मित्रास 
विचारतो की, “ काय रे, माटारेिआलिझमू म्हणजे 
काय याचा एकवार खुलासा करशील काय; 

यावर उत्तर येते तें असं ; “* मटिरिआल्िझम्‌ 
म्हणजे काय हे ठांगणगें अगदींच सोपे आहे. आम्ही 
मटटिरिआलिस्ट असें मानता कीं, विब्वांत माणसाचे 
मन अथवा विचार निमीण होण्यापूबी सेटर 
अत्तित्वांत हाती ब था मेंटरमधूनच पुढें क्रमा- 
क्रमार्गे ( म्हणजे दंद्रात्मक स्वयंगतीनें ) माणसाचे 
मन व त्यांचे विचार निमीण झाले, तेव्हां आधीं 
मेंटर ब मग त्यापासून विचार किंबा कल्पना 
इत्यादि अस्तित्वांत आल्या. थूगभेशासत्र, सानव- 
बंश्यास्र, डार्विनचा विकास-सिद्धान्त यांपैकी 
कशाकडेहि नुसती नजर फेंकल्यास तुम्हांला आमचें 
म्हणणें मान्य करावें लागेळ->, आमचें म्हणणें मान्य 
करावें लागेल कीं, एक काळ असा होता कीं, या 
वश्वात नुसती मटर होती, पण माणूस अथवा 
त्याच मन नव्हत, या उलट तुमचा हेंगेळ म्हणत 
का, सारा सुष्टे कल्पनेतून किंवा विचारांतून 
निम्नांण झाली !? - 

यावर सराझ्या भेत्रास मी असें म्हणेन काँ, 
बाबा रे, हेगेळ मझा कोणी नव्हे. हेगेळ काय 
उ्ढणतो ते ( तत्त्वशानाचा शिक्षक असूनहि ) मला 


अनुक्रमणिका 


रिञअ 


[लछिस्ट' काँ नाहीं 0 


च चर 


सभजत नाहीं, तेव्हां आपण हेगेल न 
तूं काय स्हणतोल याचाच एकदां नीटवार विचार 
कख, | 
' सेंटर * न्हणजे दरी काय ९ 
दिश्वांत प्रथम मटर हाती असें तु म्हणतोस 
तेव्हां आपण सेंटर म्हणज तरी काय हे प्रथम ठरवू 
1 असला आहे ती खुर्दा सटर आहे, सोन्याची 
चीप मॅटर आहे आणि बागेंतीळ मातीचे ढेकूळहि 
मटर आहे असे आपण म्हणतो. पण या सर्व वत्तूंत 
असा काय सारखेपणा आहे कीं, त्या सर्व मेटर 
आहेत किंवा सेंटरच्या बनलेल्या आहेत, असे आपण 
म्हणावे £? माझी लोखंडी खुर्ची काळी आहे, 
सोन्याची चीप पिंवळी असते ब बागंतील मातीच्या 
ढेकळाच्या रंगाचे नांव जरी सला माहीत नतंळे, 
तरी तो रंग माझी खुर्ची अथवा सोनें यांच्या रंगाहून 
वेगळा असतो एबढें निर्विवाद, रंगच काव, या 
तीन्हीहि वस्तुंचे रू्पादि जे इतर प्रत्यय येतात तेहि 
एकभेकांपासून सर्वस्वी मिञ असतात, असे अतून- 
सुद्धां आपण या सर्व वस्तू मेंटरच्या बनलेल्या 
आहेत असें मानता. जणुं कांहीं मातीच्या गोळ्याला 
निरनिराळ्या रीतींनीं थापटून-थोपट्टून कुंभार ज्या- 
प्रमाणें गणपति अथवा नागोबा बनवितो स्वाप्रमाणे 
प्रेटर नांवाच्या पदार्थांचे अगदी बारीक बारीक कण 
असन त्यांपासन मृत्तिकादि तवे पदार्थ बनविलेले 
असतात, पण हा मटर नांवाचा पदाथ कसा असतो 
तो एकदां दाखवा तरी, अशी मागणी केल्यास 
काहीहि दाखावितां येणार नाही, यावर असे म्हटलें 
जाईल ( निदान म्हटलें जावे ) की, मॅटर नांवाचा 
एखाद पदार्थ खिश्यांदून काढून दाखवितां येणार 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नाही, हे खरें; पण इतरत्रहि हीच अडचण येई 
सुवण दाखवा?” असें म्हटल्यात आपण अंगठी दाख- 
वाळ किंवा मोहर दाखवाल किंवा सोन्याची चीप 
दाखवाल किंबा कांहीं विशिष्ट नामरू्पाचा दुसरा 
एखादा सोन्याचा पदार्थ दाखवाल, पण जं अंगठी- 
हि नाही किंवा सोहरहि नाही किंवा चीपहि नाही 
किंवा दुसरा असाच एखादा सोन्याचा आकृति- 
विशेघदि नाही, असे केवळ सुवर्ण, निचळ सुवर्ण, 
आपणांस दाखवितां येणार नाहीं, पण तशी गरजहि 
नाही, वर सांगितलेल्या वस्तूंत जे साम्य आहे 
जे ( भास्वरवण|दि ) सामान्यघमे आहेत, त्या 
सामान्यघम।चा संघातच कक्त सुवर्ण बा दाव्दानें 
निर्दिष्ट होतो, याच न्यायाने, “ मॅटर ? याचा अर्थ, 
ज्या अनंत वत्तूंना आपण ' मटेरिअल ? अशे 
म्हणतों, त्या सर्वात असलेळे साम्य, एवढाच हव. 

हे उत्तर प्रथमदर्शनी ठीक दिसते. 
अडचणी येतात : 

पाहेळी अश : अनंत प्रकारच्या वस्तूत कांही 
छानान्यघम असतात व ते सामान्यघर्म म्हणजेच 
र अस म्हटलं, पण अडचण अशी येते कॉ 
हा सानान्यधम ज्या वस्तृंत राहतो, ज्या पदाथी-चा 
तो घन आहे असं आपण म्हणतों, त्या बस्तूस, त्या 
पद्वाथातठ काय म्हणावयाचे £ सुवर्णाच्या बाबतीत ही 
अडचण एवढ्या तीत्रतेने भासावयाची नाहीं. कारण 
आपण अस म्हर्णू शकू, की, सुवर्ण नांवाचा जो गुग- 

घात असतो तो मटरच्या ठिकाणीं राहतो किंवा 

हें गुण सटरचे असतात. पण खुद्द मॅटरबद्दलच असें 
करस म्हणतां येईल १ 

दुतरी अडचण अशी : मॅटर म्हणजे. कांहीं 
गुणांचा संघात असतें म्हटल्यावर, हे गुण कोग-कोणचे 
अर्थ विचारल्यास सांगगें जरा कठीण जातें, सुवर्णाच्या 
बाजतींत, त्याचा रंग, त्याचें विशिष्ट दाढ्य, कांही 
रासायनिक प्रतिक्रिया अशा प्रकारें त्याच्या गुणांची 
विल्हेवारी देतां येईल, पण ज्यास “ दटर * म्हणतां 
तो गुणससुचय कुठळा अर्से विचारल्यात 
वजन असणे ? यापलीकडे कांही सांगतां 
भेगार नाहीं व हें सांगर्णेदद चूक ठरेळ, कसे तं 
पाहा, अखिल विश्वात वजन नाही कारण वजन 
एका वस्तूच्या दुसऱ्या वस्तुवर होगाऱ्या आकर्षणाचा 


पण दोन 


अनुक्रमणिका 


परिणाम आहे व स्व विश्वाच्या बाहेर कुठलीच 
वस्तु शिल्लक नसल्यानें स्व विश्वावर कशाचेच 
आकषण होणार नाहीं> व त्यामुळें अथात्‌ विश्वास 
वजन आहे असे म्हणतां येणार नाहीं. ज्यास वजन 
आहे ते मटर असे लक्षण (२ व्याख्या ) केल्यास 
अखिल विश्व हे मटिरिअल नाहीं अर्थ म्हणावे लागेल, 
असा प्रश्वंग निदान सटिरिआलिस्ट तरी आपल्यावर 
ओढवून घेणार नाहीत ! 
तेव्हां मॅटर म्हणजे काय हा आपला प्रश्न होता 
तसा'च राहतो. सुवण म्हणजे काय? वा प्रश्ना 
इतक्या सोयीस्कर रीतीनें त्याची वबिल्हेबाट लावतां 
येणार नाहीं. 
म्हणून आपण एका निराळ्या दि 
अतुभूतांची अखंड परंपरा 
“(या विश्वांत) काय आहे ? ? असें विचार- 
ल्यास जे ' नाही ? असे म्हणतांच येणार नाहीं 
याचे अस्तित्व शकातीत आहे, त्यापासून आपण 
सुरवात करू. अर्ते केलें म्हणजे अनुभूती आहेत 
येथून आपणांस सुझ्वात करावी लागेल. आपणांस 
वेविघध रग दिसतात, अनेक वास येतात, नाना 
चे स्प्शानुभव निळतात आणि सुखदःखां- 
सारखोहू प्रत्यय येतात. या अनुभूती आहेत, हे प्रत्यय 
आहेत, निखालस आहेत. ज्याचा प्रत्यय थेतो ते 
नाह अर्स कस म्हणावयाचे व त्याला अथ तरी काय? 
तेव्हां आपण असें म्हणू कीं, निर्थिवादपगे ज्याचें 
अस्तित्व आपणांस मान्य केळेंच पाहिजे अर्थ ज॑ 
कांहीं आहे तं म्हणजे अनुभूति 
इथं तीन-चार गोष्टींचा खुलासा करणें प्रास आहे 
( १) प्रथमच लक्षांत व्यावयाची गोट ही को 
अनुभूति हा शब्द वापरून मागल्या दाराने मी 
आयडिआलिहम्‌” आंत घेतला नाहीं, अनुभूति 
स्हणञ, ज्याचा प्रत्यय थतो, ज्याचा प्रत्यय येऊ 
शकतो, अ प्रत्यक्ष आहे अथवा प्रयक्ष होऊं शकेल 
त त॑ सव, आपल्या आजन्नाजूम ( यांत शारैरांतर्गत 
ब्याप्रारोहे आळे ) एकसारखे कांही तरी घडत 
असल्याची जाणीब आपणांस सतत येत राहते. 
या सवास अनुभू!त म्हटल्याने भापण आयडिआ- 
लिझमच्या जवळ येत नाहीं, कारण या सर्व अनुभूती 
म्हणज कद चेतू मटरहि असेळ किंवा आणखीहि 


प्रयत्न ऊर, 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


भी पटिरिआलिस्ट* कां नाही! 


कांहीं असू शकेल. तो पुढचा प्रश्न आहे. इतकें 
निश्चित को, आपणांस कशाचा तरी अनुभव येतो, 
एकतारखा येत राहतो ब त्यास 'मेटर? किंवा 'त्रह्म' 
अर्शी दुततरी नांवे देण्यांत अतिप्रततंग होत असल्यानें 
आपण त्यास अनुभूति म्हणूं, सर्वे वाद टाळण्याच्या 
घुद्धीने, अत्यंत निळेप म्हणून, अनुभूति हा शब्द 
वापरला आहे. तेव्हां त्याच्यावरच वाद होऊं नये. 

(२) आणखी अस म्हणु नये कीं, ज्या 
अनुभूतींचें अस्तित्व मो! निखालसपणें सान्य करीन 
त्या केवळ माझ्याच असणार व इतरांच्या अनुभूतीचे 
अस्तित्व हें माझ्या दृष्टीनें शेकनीयच राहणार. 
आपण अशें म्हणूं नये, कारण “ मी? व । इतर 
'ह्ा फरक अनुभूतांच्या आगमनानंतरचा आहे, 
अनुभूती येतात तेव्हां त्या माक्षेपणाचा शिक्का 
कपाळावर घेऊन येत नाहींत, “ माझा ? अनुभव 
किंवा ' तुझा ? अनुभव या चिठ्या आपण मागाहून 
डकविती. आपल्या साऱ्या अनुभूती “नी * च्या 
रंगाने नहून येतात हा ( अप- )सिद्धोन्त कांही 
तत्वश्ञांनी प्रसुत केळा आहे. हे तत्त्वत अलेहि 
मानीत आले आहेत कौ, ' माझी अनुभूति? व 
६ तुझी अनुभूति ? ही स्वतंत्र बेटें असून त्यांच्यांत 
दळणवळण असंभवनीय आहे, या समजाला परंपरे- 
शिवाय फारसा आधार नाही, संगीताची एखादी 
लकेर ऐकल्यावर जी अनुभूति येते तिचें सारसर्वस्व 
तिच्या ' माझे 'पणांत सांठविळें आहे, असे कां 
मानावयाचे ? त्या अनुभूतीळा स्वतःचे म्हणून 
स्वत्व आहे. व प्रसंगविशेषीं, ज्यास ' मी * म्हणून 
संब्रोधिळे जातें त्या क्षेत्रांत ती पदार्यण करते, असें 
मानण्यात काय प्रत्यवाय आहि! 

(२३) शिवाय असे म्हणूं नंये का, जी 
अनुभूति स्वतःच्या अस्तित्वाची दाही फिरवीत येते 
ती केवळ या क्षणाचीच होव, गत क्षणाच्या मस्त 
अनुभूतीचा प्रत्यय येत नसल्याने तिच्या अस्तित्वा- 
चचा पुरावाहि नष्ट झाळा असे म्हणू नये, कारण, 
चाळू क्षणाच्या अनुभूतीतच गतक्षणाच्या अनुभूर्ती 
चा प्रत्यय सांठविला आहे. हे कसे शक्‍य आहे 
असा प्रश्न कळूं नये, कारण ज्याचा मत्ययच येतो 
ते कस संभबेळ, हा प्र्न निरथेक आहे. एखाद्या 
अननुभूत रंगच्छटेची आपणांस प्रचीति मिळाली 


न. भा. ९ 


अनुक्रमणिका 


तर, अक्ली नवीन रंगच्छटा संभवेळच कशी, असा 
प्रश्न अर्थहीन नव्हे काय? 

(४) आणखी एक गोष्ट ध्यानांत धरणें येथे 
अवद्य आहे. सर्वेठामान्यप्णे आपग ज्यास आपला 
अनुभव म्हणून संत्रोधीत असतो, त्यांतील बराचसा 
माग अनुभवाचा नसतो. मानवबुद्धिनिर्मित 
सिडान्तांची अथवा कल्पनांची त्यांत भर घातलेली 
असते. तात्त्विक विचारास अपरिचित असलेल्यांना 
ही गोष्ट लवकर उमगत नाहीं. “ फूल? पाहिलें 
किंवा फुलाचा अनुभव घेतला असे आपण म्हणतो, 
वण थोडा विचार केल्यास लक्षांत येईल कीं, 
आपणांघ अनुभव येतो तो कांही रंगच्छटांचा, कांही 
सुवासांचा, कांही स्पर्शविशेषांचा, फूल नांवाचा पदार्थ 
कांही आपल्या प्रत्ययास येत नाहीं; ह पदार्थत्व 
अथवा 'वस्तु/पण आपण त्याच्यावर बळेंच लादता; 
किंवा अर्से म्हणू की, वबुद्धिनिर्मित जे बस्तुतत्त्व त्या- 
मोंवती आपण कांही अनुभूतींचे थर चिकटवितो 
व जी रचना तयार होते त्यास फूल म्हणतो, असो. 
सांगावयाचा सुद्दा हा की, सरसहा आपण ज्यात 
आपला अनुभव असें म्हणत असतों त्यांत सर्वच कांही 
निव्वळ अनुभूती, निचळ संवेदना असत नाहींत, 
तर त्यांतील बराचसा भाग बौद्धिक रचनेचा असतो. 

इतका खुलासा केल्यावर, ज्या एका नवीन 
दिशेने सुख्वात कह म्हटलें, तिचा पुनरुच्चार करतो, 
या विश्वांत अनुभूती आहेत, त्या एकसारख्या येत 
आहेत, त्यांची अखंड (परा चालली आहे, एक 
विशाल मिरवणुक जात आहे, अशी सुरुवात आपण 
करर या, 
अनुभूतिससुदायांतीळ यांत्रिक संगति 

याच्या थोडे पुढें जाऊं. या मिरवणुकीतील 
निरानिराळ्या अनुभूतींत निरनिराळ्या प्रकारच्या 
संगती आढळतात. त्यांपैकीं एका संगतीवर गणित- 
शास्र आघारळें आहे. त्यास आपण यांलिक संगति 
म्हणू, या. संगतीचा विशेष हा की, परिस्थिति 
ठराविक असेळ तर परिणामहि ठराविकच होतात 
द परिस्थिति बदलल्यास परिणारमह्दि बदलतात. 
कुठल्याहि यंत्राच्या ज्या किया घडत असतात त्यांत 
ही संगति आढळते. म्हणूनच त्यास यंत्र म्हणाव” 
याचें, रिप्रगवर चालणारी खेळांतील मोटार एखाद्या 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


नंकरगारित 


खीालींत सोडली तर ती भिंतीवर जाऊन आपटेल, 
त्या आपरण्यामुळे जर ती परत पहिल्या 
जागेवर येईल तर पूर्ववतू- अगदीं पूर्ववत्‌ त्याच 
जागीं ती मितीबवर आपटेल व तिची किल्ली 
वरचेवर देण्याची कांही व्यवस्था केल्यास, 
ठराविक मागार्ने मिंत्तीवर आपटण्याचा तिचा 
क्रम अव्याहत चालेल, प्रत्यक्ष प्रयोग केल्यास 
दर वेळी मोटारीचा वेग व मार्ग थोडा बदललेला 
दिसेल. कारण, दर वेळी परिस्थिति (उदा, स्प्रिंगचा 
ताण, वाऱ्याचा झोत, आपटण्यापुळें तिच्या आकारा. 
वर झालेला परिणाम इत्यादि) थोडी बदललेली 
असते. परिस्थितींत निलकुल बदल नाहीं अशी 
कल्पना केल्यास प्रतिक्रियेत कांहींच फरक होण्याच 
कारण नाही. याचें नांव यांत्रिक संगति, अशी 


यांत्रिक संगति जेथे असते तेथें कुठल्या क्षणी 
कोणती घटना होईल याचें तंतोतंत भविष्य 


वतेविर्णे तत्त्वतः शक्‍य असतें. 

या उलट एखाद्या व्यक्तीने वुद्धिपूर्वक केलेल्या 
क्रियांतील संगति तपासा. ी 
पुनरावृत्त झाली, तर प्राति 
होईल, असा भरंवसा नाहीं. 
कांही तरी साध्य असतें ब तें साध्य लक्षांत 


घेतल्यासच त्या क्रियांची संगति लागते. यात 
बाटल्यास आत्मिक संगति म्हणा. असो, 


सांगावयाचा मुद्दा हा की, या विश्वांतील घटनांत 
अथवा अनुभूर्तीत निरनिराळ्या प्रकारच्या संगती 
आढळतात, याहि थोडे पुढें जाऊन शेवटचे पाऊल 
टाकू या, ज्या अनुभूतीच्या परंपरेत गणितद्शास्त्रास 
आधारभूत असलेली यांत्रिक संगाते सांपडते त्या 
परंपरेस, त्या अनुभूतींच्या समुदायात, त्या अनुभूति” 
संतानास (सं -- तन > पसरणे या धातूपासून 
॥ संतान ? हा शब्द सिद्ध झाला असून बोद्ध- 
दर्शनांत तो वारंवार बापरळा जातो-) ' मॅटर ? 
म्हणावयाचे. बोद्ध-दर्शनांत, प्रत्येक वल्तु एक 
क्षणभरच अस्तित्वांत असते व लगेच दुसऱ्या क्षणी 
नष्ट होते, असें मानळें आहे. त्यांत खोल अर्थ 
अरळा आहे. या क्षणाचा घट लगेच नष्ट होऊन 

व्र 


श्ढृ 


अनुक्रमणिका 


त्याच्या जागी दुसरा घट येतो. याचा अर्थ या 
क्षणाची घटानुऱूति व पुढच्या क्षणाची घटानुभ्र!त 
या भिन्न आहेत असा आहे. यांत चूक काढीच 
नार्ही. व्यवहारांत आपण ज्यास घट म्हणता ता! 
बास्तविक एक घट नसून घट-संतान असते. असे 
जे जौद्ध-दर्शनांत म्हटले आहे, त्याचा अर्थ घट 

णजे अनुभूतींची एक परंपरा हाय, हाच आहे 
पण अनुभूतींच्या या परंपरेस “ मटर ” कां म्हणावया*च 
याचा खुलाछा बोद्ध-दशनांत नाही. तोच शोधण्याचा 
प्रयत्न आपण येथें करीत आहोत. आपण वर अश 
म्हटलें आहे की, ज्या अनुभूतिपरंपरंत यंत्रशास्त्रास 
पायाभूत असलेली संगति मिळते त्यास “ मटर 
म्हणावयाचे. 


वरील विवेचन अपरिदह्दा्थतया दुर्बोध होणारच, 
म्हणून उदाहरणे घेऊन सुचोधता आणण्याचा प्रयत्न 
करतो. 


मी ज्यावर लिद्दीत आहे ते ठेवल ध्या, ज्यात 
आपण टेबळाचा स्पर्श असे म्हणतो, ज्यास आपण 


टेबलाचें रूप म्हणता, अकता कांही. अनुभूती या 
क्षणी मळा येत आहेत. अशा अनुभूतीच्या 


संघाताहून वेगळा टेबल नांवाचा पदार्थ मला 
ज्ञात नाही, तो आहे असे भानण्यास कांही 
आधार नाही. व तरस अज्ञात आणि अज्ञेय टेबल 
आहे, अर्स मानण्याचे कांही प्रयाजनहि नाही. ज्या 
प्रकारच्या अनुभूती या क्षर्णी मळा येत आहेत, 
नेमक्या त्याच प्रकारच्या ( किंवा दुघ्षऱ्या कोठल्या 
तरी ठराविक प्रकारच्या ) अनुभूती परत केव्हां 
मिळतील याचें गणित मांडतां येईल, कारण, गणित- 
शास्त्रास अनुकूल असलेली संगति त्या अनुभूत 
परंपरेत मिळते. किंबहुना, अतुभूतींच्या ज्या 
विस्तारांत आणि जेवब्या मर्यादेपर्यंत अशी 
यांत्रिक संगति सांपडते तेवढ्या विल्लारास 
आणि त्या मयादेपयेतच मेंटर म्हूण बयाचे, या 
गणिती ( अथबा यांत्रिक ) संगतीचे सूल्वाक्य 


अस ; परिस्थाते ठरातिक असेळ तर परिणामहिं. 


ठराविकच होतील, टेबल हे मटर आहे, कारण, 


“र 


त्या शब्दाने निर्दिष्ट होणाऱ्या अनंत अनुभूतींत ही 


 :- .. 
पभ ध्‌ “दुर प्र 
3 आता 
ळल / पनी 1 
१&नवभारत 
ष्ह्न री ७०५ »१९ 
न अमृतमहोत्सवी /5/->३७ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास टं 79 > 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अयन 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


॥ी “ प्रटिरआलिस्र क 


अशी संगति असते म्हणूनच 
स्थोळींत गेल्यावर, विशिष्ट कोनांतून, विशिष्ट 
अंतराव&्न, विशिष्ट प्रकाशांत, चक्षुरिंद्रियांची 
विशिष्ट रचना असेळ तर, आमुक एक अनुभूति 
मिळेल, अक्ली अपेक्षा आपणांस करता येतेबव ती 
फल्टूपहि हाते. अक्ली अपेक्षा करतांना आपण प्रत्यक्ष 
गित सांडोत नाही. कारण त्याची जरूर नसते. 
गेकळ मानाने कास भागते. पण सुद्दा हा आहे 
ग, त्से गणित मांडता येईल, कारण त्या अनुभूती - 
व्या परंपरेतच ते गणित सांठविलेळें आहे असा 
आपला विश्वास अपतो. त्या विश्वासाच्या बळावरच 
आपण टेब्लाला * मेंटर ? म्हणतो. पण समजा, या 
विश्वासाने आपणांस दगा दिला, अगदी अनपेक्षित 
रीतीनें ज्यास आपण टेबल म्हणतो तें बघतां 
चघतां छतास जाऊन भिडलें, तर त्या ठेवलास 

म्हणूं, स्वप 


संगति आढळते." 


आपण पेंटर म्हणणार नाहीं; भुताटकी 
म्हणु, भ्रम म्हणू किंवा असेंच कांही तरी म्हणूं. 

आकाशांतील ग्रहगोळ ' मॅटर ? आहेत, याचा 
अर्थ असा की, त्यांचे जे दृक्‍परत्यय ( म्हणजे अनु 
भूती ) येतात त्यांचें गाणित मांडता येते, अमुक 
वेळीं अमुक प्रत्वय येहेळ असे भविष्य वतोवितां 
येतें. हे भविष्य वर्तवितां येते याचें कारण अनुभूती 
च्या विशिष्ट प्रवाहांत गणितशयासत्रास आधारभूत 
असलेली संगति अनुस्यूत आहे, हेंच होय, या 
संगतीस आपण नियमबद्धता म्हणतो, जेव्हां ग्रहांच्या 
गर्तीत अशी नियमजद्धता असल्याची जाणीव 
नव्हती, तेव्हां प्रह्वांना “ मॅटर २? न मानतां देवता 
मानणें रात्तच होते. 

येथपर्यंत मेंटरची व्याख्या झाली ती अश्ली 
अनुभूर्तीच्या परंपरेत यांत्रिक संगति असेल तर 
यास * मटर ? म्हणाबयाचे, पण हँ टेबल एक 
मटिरिअल वस्तु अथवा जड पदा्थे आहे, अले 
आपण म्हणतो त्यांत आणखीहि कांही 
अभिप्रेत अतते, 


रि 


त्वब्हा 


4 1.34 4 


नाहीं?) 


गेल्या क्षणी मीं पाहिलें ते टेबल व आतां पाहात 
असलेलें टेबल ही एकच वस्तु आहे, असतं आपण 
य्हणतों त्याचा प्रथम अर्थ अता कीं, गेल्या क्षणी 

ल्या अनुभू्तींचा संघात वया क्षणी येत असलेल्या 
अनुभूतीचा संघात यांच्यांत खूप साम्य अथवा 
सरूपता आहे. केवळ सखूपता असून भागत नाहीं 
या  अनुभूतिसंघात किंवा  अनुभूतिसतानांत 
( कालिक ) सामीप्य, ठांनाधे अथवा सलगता, 
पाहजे असते. आपण टेवलाकडे पाहात असतां (व 
भोंबळ येणे, डोळे झांक्णे, प्रकाश बंद होणें असे 
कांही अबांतर कारण नसतां ) जर आपल्या 
अनुभूतींत खंड पडला व थोड्या वेळानं पूवठददश 
अनुभूतिपरंपरा सुरू झाली तर तेंच हें टेबल, अर्स 
आपण म्हणणार नाहीं, हें टेबळ हा एक जड 
पदार्थ आहे असे आपण म्हणतों तेव्हां त्यांत पुढील 
अर्थ सामावलेला असतो. विद्याल अनुभूतिप्रवाहांत 
आपणांस अश्शी एक घारा झांपडली आहे काँ, 
तिच्यांत असलेल्या अनुभूतिसमुदायांत, (१) 
( यांत्रिक ) संगति (२) सोनाधि व ( २ ) सरूपता 
आहे, ज्यास झआापण टेबल म्हणतो. तो अशा 
प्रकारच्या अनुभूतींचा समुदाय आहि. ती एक सुटी 
अनुभूति नार्ही; मानवबुद्धिनिर्मित रचना आहे 

जड वस्तूची या प्रकारें व्याख्या करून, आपण 
जडवादी अथबा मटिरिआलिस्ट कोणास म्हणावयाचे 
ते पाहूं. विश्वांतील साऱ्या अनुभूतिपरपरेत वर वणन 

ली, गणगितश्ास्रास आधारभूत असलेली, 
यांत्रिक संगति एवढी एकच काय ती संगति सांपडते 
अर्से ज्यास म्हणावयाचे असेल, तो “' मटिरिआलिस्ट 
होय. त्याचा विश्वास खरा असेल तर विश्वांत 
पुढें येणाऱ्या कोठल्याहि घटनेचे (  अनुभूति- 
संघाताचें ) तंतोतंत भविष्य वर्तविगे तत्त्वतः शक्‍य 
होईल, 
श्रयःसाधनेची संगाते 

विश्वांतील सवे अनुभूतींना हीच एक संगति- 


१ याहूनहि लोळांत जावयाचे झाल्यास असे म्हणतां येईल कीं, अशी संगति मिळावी या दृशीनेंच 
आपण अनुभूतीचा संग्रह करीत असतो. जिशासूनी या संबंधांत जानेवारी १९५२ च्या ' नवभारत मधील 


६ मानवतावाद ) हा लेख पाहावा, 


द्द 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


ही यांत्रिक नियमबद्धता सांधून राहिली आंहे असं 
मला वाटत नाहीं, उदाहरणार्थ, ज्याला आपण 
मानवाचे व्यक्तिमत्व म्हणता त्या अनुभूतिपरंपरेंत 
दुसऱ्या एका प्रकारची संगति अनुस्यूत आहे असा 
माझा विश्वास आहे. ज्या अनुभूतिसंघाताच्या 
संतानास आपण ' कॉ. डांगे ) म्हणतो त्यांत संचद्ध 
असलेली संगति ब ज्या अनुभूतिसमूहांच्या परंपरेस 

: माझे टेबल ? म्हणतों त्यास सांधणारी संगति 
यां भिन्न आहेत, टेबल मॅटर आहे आणि म्हणूनच 
कॉ. डांगे मटर नव्हेत, ज्याला आपण मानवी मन 
म्हणतों त्यांत अर्ताहेत असणाऱ्या विविध अनुभूतींची 
संगाति लावावयाची असल्यास मटर ही कल्पना 
लागू पडत नाही, श्रेयःसाधन अथवा कल्याणप्राप्ति 
हद्दी कल्पना आधेक उपयोगी ठरते, मानवी आयुष्या- 
चा अन्वय आणि अथ लावावयाचा झाल्यास 
श्रेयःसाघनासाठीं अथवा कल्याणाप्रत पोचण्यासाठी 
चाळलेली घडपड, या कल्पनेने तो लावतां येतो. तीच 
गोष्ट मानवी इतिहासाची, कल्याणाप्रत पोचण्यासाठी 
मानवतेनें चालविलेळी घडवड या दृष्टीनें इतिहासा- 
कडे पाहिळें असतां जितकी संगति मिळते, तितकी 
इतिहासावरील मटिरिआलिस्ट भाष्यानें लागत नाहीं 
ऐतिहासिक घटना यांत्रिक भासत नाहीत, त्या 
गणितांत बसत नाहीत, म्हणजेच ऐतिहासिक 
डच तंतोतंत भविष्य वर्तविणे तत्त्वतः अराक्य 
आहे. 


यांत्रिक संगाते व श्रेयःसाघनेची संगति या 
दोन संगतीशिवाय अनुभूतांज्या पारेतरांत आणखी 
कांडी सगती मिळतात, त्यांतील एका संगतीस 
आपण काव्य म्हणतो, दुसऱ्यास सोंदर्य म्हणतो, 
तिसऱ्यास संगीत म्हणतों. अशा अनेक संगती 
निरनिराळ्या अनुभूर्तीना जोडीत असतात, 


विश्वांत काय आहे असें विचारल्यास मी 
म्हणेन कॉ मॅटर आहे, कल्याणसाधना आहे, 
काव्य आहे, संगीत आहे व आगखीहि कांही आहे. 
यांपैकीं एकांतून दुसरे निमीण होते. असे. म्हणणे 
बरोबर होणार नाहीं, कारण रूढ अर्थानें हे कांही 
निरनिराळे पदार्थ नाहींत. अनुभूतीच्या निरनिराळ्या 
संघातांना आपग दिलेलीं ती समुदायवाचक नांवे 
आहेत, या सत्रीना आधारभूत जर कांहीं असेळ तर 
त्या अनुभूती, पण कोठल्याहि सुट्या अनुभूर्तीला 
: मॅटर ? म्हणतां येणार नाहीं, मन म्हणतां येणार 
नाहीं, आत्सा म्हणतां येणार नाहीं. त्या अनुभूती 
केवळ स्वलक्षण, म्हणजे त्यांना स्वतःचा भाव 
असतो, अर्से बोडदर्शनांत म्हटलें आहे व आधुनिक 
तत्त्वांचेतक बटटीड रसेळ याचे मतहि बहुशी 
हेंच आहे. 

विश्वांत केवळ मॅटर आहे अर्से मी मानीत नाहीं 


म्हणून स्री मटिरिआलिष्ट नव्हे. मी कोण आहि 
हा प्रश्न अलाहिदा, 


चारच क्षण 


पवारच क्षण गुणगुणुनि जीवनस्वर मम विरती 
चारच या पाउलांत माझी बोदेस्त गती 

यांतच कढणे कुढणें, क्षण हंसर्णे, पळ फसणें 
चारच स्वप्ने हृदर्यी माझ्या फळती, फुलती 


ड्ऱ््् 


9 


वैंचाया कण कांही अभिमानी मी झुकतो 
कवड्यांस्तव चार कधीं माझेपणही विकतो, 
चुकवितो हिशेच असे श्वासांचे, घासांचे 
चुकल्याविण जगतांना, जीवनास मी मुकतो ! 


अनुक्रमणिका 


५. 


जीवन हँ! यांत कुठे शोधू हो मब्यपणा ! 
जीवन हे ! भिववाबा येथे शतभय़् खुगा ! 
जीवन हूं ! जेथ असे ध्येय मात्र चत्तनाचे ! 
जीवन हे ! नियतीची नित्याहुति ही मरणा ! 
गळुनी ह पुष्प क्षी व्हायचीच जर माती 
कां न ढळावे अततां भाल्कर माथ्यावरती ! 
रुसठेळे रस इथले रे मृत्यो ! सेवुन जा 
चार दळांची गणिते तत्वर घे आवरती ! 


चण्संगेश पदकी 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


मनुष्यजीबनारचे अंतिम ध्येय काय अते 


नेहमीं विचारण्यांत येतें. त्याचें उत्तर अतिशय 
सोपें आहे. ते असे काँ, अश्ञानाचा काळोख 
नाहीसा होऊन ज्ञानाचा प्रकादह दिसणे, ह्या 
ठिकाणी अधिक स्पष्टीकरणाकरितां ह व्यक्त करणें 
अवश्य आहे काँ, अज्ञान आणि अपणता ही 
एकच असून ज्ञान आणि पूणता यांत हेत नार्ही. 
म्हणून ज्ञानी होणे ही मानवी जीवनाची 


मुक्तावस्था होय, 


ज्ञान-अज्ञानाचा झगडा हा मनुष्याच्या जन्मा 
घरोबरर्‍च सुरू होतो, अनंत कालाच्या क्षितिञावरून 
ह्या जगांत नव्याने फेकले गेढेलळें बालक, आजच्या 
शास्त्रीय माहितीला अनुसरून पाहातां, केवळ 
हाडामांसाचे एक बाहुले नतते,तर तो एक अज्ञानाचा 
अतिशय संवेदनाक्षम असा जिवंत गोळा असतो. तो 
तान्हा दोन जगांत हिंदकळत आणि वावरत असतो, 
एक त्याचें चिसुकुलें मानसिक विश्व आणि दुसरी 
भोवतालची सृष्टि, त्याळा ह्या अवस्थेत या दोन्ही 
जगांची कांहींच कल्पना नसते. त्याला जसजसे 
समजूं ळागते, तसतसा त्याच्यांतला “ मी ? जागत 
होतो. आणि त्याला : अ-मी ? ची जाणीव होते 
त्याच्या “मी. -( 8९0 )चे आणि “अ>मी?-(110- 
$श] ) चे परस्परसंबंध वाहू लागतात. त्याला 
बऱ्याच गोष्टी कळूं लागतात, प्रथम स्वतःची आई 
नतर इतर माणसं, सग समाज आणि देवटीं जग 
ह्यांचा विस्तार त्याच्या नजरेच्या टप्प्यांत धौरेधीरे 
येऊं लागतो. याच्या पुढची पायरी म्हणजे या 
सगळ्या नात्यां-( 7९12911013 )चीं प्रेरक मूल्ये 
त्याच्या ध्यानांत येतात, आर्थिक, सामाजिक, 


अनुक्रमणिका 


श्री, दा. गो. देशपांडे 


ज्ञान-साधना 


राजकीय, नेतिक आणि मानवी मूल्ये यांचा त्याला 
बोघ होऊं लागतो. ह्या जो'घाचा परिणाम अछा होतो 
कीं,तों नाती (1९1(10135)) आणि मूल्ये (79]९3) 
यांच्यांतळा संबंध प्रस्थापित करून त्यांतील संगति 
शोधण्याचा नि लावण्याचा प्रयत्न करतो. आणि 
असें करण्यांत त्याला अपयश आलें की झगडा 
( ००॥॥॥८ ) निर्माण होतो. ह्या झगड्यांची संख्या 
जितकी अधिक तितका अज्ञानाचा क्षय कमी. हगडे 
जसे कमी तशी त्याची समरसता वाढते. ज्ञगड्यांचा 
संपूर्ण लय झाला कीं त्याळा विश्वाचे कोडं उलगडते 
आणि तो ज्ञानी होतो, आध्यात्मिक परिभाषेत 
यालाच “ आत्मा परमात्म्यांत विळीन झाला ? अते 
म्हणतात, 
इन्द्रिये कार्यक्षत पाहिजेत 

मनुष्याला ज्ञानाचा लाभ इंद्रियांच्या हारा हातो, 
शानेद्रिये ह्या सुंदर शब्द आहे. इंग्रजींत ह्या ज्ञाने- 


द्रियांना ९011171101) 5९115९5 म्हटले आहे. हीं 
इंद्रिये ज्ञानाची वाहक आहेत, आपण ज्यावेळीं 


एखादी वस्तु पाहता त्या वेळीं त्या वस्तूचा रंग, 
तिचा आकार, आकारांतून सूचित होणारी प्रातिमा 
आणणे प्रतिमेच्या मागें दडळेला अर्थ एवढया गोष्टींचा 
आपण अनुमव घेतो. अर्सेच इतर इंद्रियांचे आहे. 
अर्थातू , प्रत्येक इंद्रियाच्या साहाय्यानें येणारी अनुभू- 
ति स्पष्ट, खरी आणि शुद्ध असावयास तीं ती इंद्रिय 
संवेदनाक्षम आणि कार्यक्षम असलीं पाहिजेत, जितकी 
कार्यक्षमता समथ आणि संवेदनाक्षपता सूक्ष्म तितकी 
येणाऱ्या अनुभूतीची गाति पण जास्त, जितकी गति 
जास्त तितकी प्रगति अधिक. प्रगतीची किंवा 
विकासाची परिसीमा ही परिपूर्णतेची नांदी आहे. 


३! 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्र 
५» नवभारत *टे 
ष्य ध् छो>>* 
न अमृतमहोत्सवी/5/->३७ 


भ्र (ञ/ 
*८ ४ > 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


म्हणून भारतीय तत्त्व्ञानांत षड्दर्शनांतील योग- 
पद्धतींत इंद्रियांची सूद्षमता आणि शक्ति वाढविण्या- 
वर भर आहे. संत तुकारामाच्या ' पडछें बळण 
डोद्रियां सकळां ? या अर्भगांत इंद्रियांचे सामथ्ये 
अप्रत्यक्ष रीत्या व्यक्त झाळें आहे, ' मन गया तो 
जान दे, मत्त जाने दे शरीर? य! हिन्दी काव्य- 
पंक्तींतसुद्धां तोच आद्य उघड आहे म्हणूनच 
इंद्रियांचे संपूण आरोग्य आणि ज्ञान यांचा संबेध 
मूल्भूत आणि सवंगामी आहे. 
इंद्रियांची संख्या मर्यादित आहे, परंतु प्रत्येक 
इंद्रियांठून ज्या संवेदना ( 5९1180110118 ) निमाण 
होतात त्या असंख्य आहेत. संवेदना ह्या, इंद्रिये 
जेव्हां उत्तेजित हातात तेव्हां, अस्तित्वांत येतात. 
संवेदर्मतून जेव्हां अथ येतो नि निघतो तेव्हां 
अनुभव येतो. अनुभवांतून विचार आविर्भूत हातात, 
विचार ज्ञानाचा मार्ग सुळभ करतात. 
संयत पण बिशाळ जीवन 
इंद्रिये आणि संवेदना यांच्या संद्मात दोन अंगां- 
चा विचार येतो, पहिळा भाग असा कीं, असंख्य 
किडा विपुळ संवेदनेतून अनुभव तयार व्हावयास 
इंदियांवर ताब्रा असला प।हिजे. ताना नसला म्हणजे 
संवेदनांची गदी होत जाते आणि अनुभवाचा 
शोंघळ उडतो. नुसता गोंधळ उडतो असे नव्हे 
तर बरीचक्षी संवेदना बायां जाते. संवेदना बायां 
जाणें याचा अथ शाक्ति वायां जाणें असा होय, 
शिवाय, अनुभव रोडावतो तो निराळाच. डोळ्यांनी 
पाहिलेळें हृद्य, कानांनी ऐकलेला राग, नाकाने 
घेतलेला गंध, जिव्हेनें चाखलेला रप्त आणि त्वचेला 
जाणवलेला स्पर्श-या सर्वांचा नीट समार्‍चार इंद्रिये 
ताब्यांत असलीं तरच घेतां येतो आणि अनुभवाचं 
क्षेत्र समृद्ध होते, इंद्रियांची खुमी अक्ली की, त्यांचें 
ये कुडीत प्राण असे तो. अखंड चाळू असते, या 
अखंड कार्यांचा अपार फायदा लरटण्यांत ज्ञानाची 
सांधना गोंबलेली आहे. हा फायदा तावधान जागति 
( 0018010॥81)1९55 )  जोपासण्यारने पदरांत 
पडतो. एकाच वेळीं अनेक कार्मे करणारा कशयोगी 
हे यांचे अप्रतिन प्रात्यक्षिक होय, अष्टावधानी 
माणसांत इंद्रियांची केवळ चपलळताच व्यक्त हात नाहीं 
तर इंद्रियांवरचा ताबाहि दिसतो, जेतरढा इंद्रियां-्‌ 


घरचा ताबा वृद्धिंगत होल तेवढा ' सोनियाचा 
दिवस ? समीप येईल, सोनियाचा दिवत म्हणजे 
ज्ञानप्राप्ताचा छुभ दिन. दुसरा भाग असा का, 
लनुष्याचें जीवन ठरीव ठक्याचें झालं, तर उत्तिजने 
तींच आणि संबेंदना त्याच असा प्रकार होऊन 
इंद्रिये बघिर होऊन अनुभव वांज्ञाटा बनत जातो. 


याचकरितां मनुष्याचे जीवन जिवंत, गतिमान 
( ११11110) पाहिजे. रोज नवनवी सार 


आत्मसात करण्याची प्रश्नात्त पाहिजे. नृत्य, संगीत, 
शिल्प, चित्रकळा, थोर विभूती, निसग॑रम्य स्थळें, 
वेगवेंगळी शाल्ले आणि निरानेराळे देश यांच्याशी 
वाढता परिचय ठेवला म्हणजे नवी उत्तेजन 
मिळतात, नवा अनुभव प्राप्त हातो. आणि 
विचारांना परिपक्तता नि सर्वोगीणत्व येते, 
थोडक्यांत, ज्ञानाचा प्रकाश दिलण्याकारेतां विशाल 
जीवनाचा आश्रय करणें अवऱय आहे. 


आतां प्रश्न असा उपस्थित होतो कीं, इतर 
शाण्यांना देखील कमी-अधिक प्रमाणांत इंद्रिथे 
असतात, मग त्यांनासुद्धा ज्ञानप्रात्ति होत अठावी, 
शिवाय कांही प्राणी असे आहेत कीं, त्यांच्या 
इंद्रियांचे आणि त्यांच्या चलनवलनाचे माणसाच्या- 
शी पूर्ण साम्य दिसते. तेव्हां त्यांच्या ज्ञानाचे क्षेत्र 
साणसाच्या ज्ञानक्षेत्रापेक्षां कमी असणें अशक्य होय. 
अर्थात्‌ , ज्याला उत्तांतिज्याज्राची माहिती आहे 
याचा असा ( गैर-) समज होणे शक्‍य नाही. 
कारण म्राणसांत उत्क्रांतीची सध्यां तरी परिणति 
दिसते. माणसाची इंद्रिये विशेष स्वख्पार्ची 
( 80९001150१ ) असूनहि तीं लवचिक 
(11९5310), तशींच ब्यापक ( पग्ांएश'5॥] ) 
आहेत. इतर जनावरांप्रमाणे माणसांत त्या त्या 
इंद्रियांचे ठोकळेबाज (॥210) काम ठडून 
गेल्यासारखे नाही. इतर जनावरांत पंज्याचे विशिष्ट 
काम्न आहे, माणसाच्या हाताचें तसे नाहीं. मनुष्य 
1तार्न जम्नीन खगतो, शिकार खेळतो नि लेखनाहे 
करतो, याचकरितां एका पाश्माच्य तत्त्वज्ञान्याने 
माणसाच्या हाताळा. ' ९डॉटणा ची फाया 
म्हटळ आहे. इतर इद्रयाच्या ब्राघतींतहि हूच आहे 
जी गोष्ट माणसाच्या इंद्रियीची तीच त्याच्यांतल्या 
कामा -( 305 ) ची, इतर प्राण्यांत हा नइतुमाना- 


१४ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
र्‍ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ज्लॉनसांधना 


प्रमाणें (5९15018) ) असतो. माणसांत तो 
सर्वे कतृंत असतो, म्हणून माणसाची इंद्रिये आशि 
त्याचे चळनभळन यांचें स्वरूप प्राणि-जगतांत 
वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. यावरून इतर प्राण्यांना, मानवाला 
ज्या प्रगल्म पद्धतीने ज्ञानप्राप्ति होते तशी, हात नार्ही, 
हु स्पष्ट होते. 
८ तळं जग 

बरील सवे विवेचनावरून असा समज होणें 


*_ ४ 


स्वामाबिक आहे काँ, मनुष्याची इंद्रिये म्हणजे 


८ सत्र कुछ ” होत, तीं ज्ञानाची एकमेव साधने 
होत. शरीरश्यात्रज्ञांनॉां आणि मानस्शास्रज्ञांनी 


इतिहासांत, इंद्रियजन्य संवेदना आणि प्रतिक्रिया 
( 7050150 ) यांनाच सगळे श्रेय अर्पण 
करण्याची चूक केळी आहे. बुईल्यम जेम्सचा भावनेच 
सिद्धान्त ( जो पुढे उवा ग1९ठाऊ 
म्हणून प्रतिद्धीत आला ), वाट्सन्‌चा वर्तनवाद 
( 13९1801011811 ) आणि रशियन शास्त्रज् 
पॅबलाव्हचा 1१९० ]९५ 111९00४ चा तिद्ठान्त-ही 
सारी इंद्रियांना 'उत्न कुळ? मानणाऱ्या प्रवृत्तीची अपत्ये 
होत. अर्थात्‌ ह्या सव सिद्धान्तांनीं कांही केलेच 
असेळ तर ते ह॑ को, मानवी जीवनांत इंद्रियांचे 
असलेळे महत्त्व त्यांनी साधार प्रस्थापित केलें. 
आणि हे महत्त्व कुगीहि शास्रीय दृष्टीचा विचारवंत 
असान्य करीळ हँ वंभवत नाहीं. पण त्यामुळे 
इंद्रियांत नसलळेळे सर्वगामी सामथ्ये सिद्ध होत नाही, 
काहीहि झाळें तरी हे. इंद्रियांचे कार्ये हे प्राथमिक 
त्वरूपारचें आहे. मानवी इंद्रियांत जी बैशिष्ट्यपूर्णता 
( 55९0811580) ) आणि व्यापक्रता 
( ए॥1४९7'5911(9 ) आहे. तिच्यापेक्षा मोठी 
अशी पायाभूत ( 008ट्क] ) शक्ति नि देणगी 
निसगानें माणसाला दिळी आहे. ह्या शाक्‍ती-निर 
देणगीमुळेंच मनुष्य हा इतर प्राण्यांपेक्षा सवर्स्वी 
बगळा असून प्राणिराज्याचा अनभिषिक्त सम्राट 
झाला आह. माणसावर झालेली हो नितगाची खात 
कृपा म्हणजे माणूस हा शिकणारा नि अनुभवाने 
शहाणा होणारा प्राणी आहे. माणसापेक्षा खालच्या 
भ्रेगींतील प्राण्यांचे जीवन हे पूर्णपणे सहृज- 
प्र्नत्ती-( 1151115 )नी प्रेरित, बद्ध नि 
सीमित आहे. हे प्राणी जन्मतांच ह्या सहजप्रश्‍त्ती- 


अनुक्रमणिका 


चा समूह आपल्यावरोबर घेऊन येतात. त्यांचे 
आयुष्य ह्या सइजप्रवरत्तींच्या मर्यादित चाकोरीत 
भ्रमण करते. त्यांच्या बाहेर ते जाऊं शकत नाहींत. 
म्हणूनच ह्या प्राण्यांत शिकण्याचा काळ हा जवळ- 
जवळ नसतोच. अगदीं अलीकडील संद्योधना- 
नुसार मानवाची स्थिति मात्र आमूलाग्र मिन आहे. 
यानव पहिल्यांदा जग जे पाहतो ते अशा भांडवला- 
व्यतिरिक्त. म्हणूनच मानवाच्या आयुष्यांत रिकण्या- 
चचा काल हा मोठा आहे. प्रसयेक मनुष्याचे सव 
वागणे हें ह्या जगांतल्या शिकण्याने आणि अनु 
भवाने आलेलें असते. वयाच्या पंधराव्या वर्षापर्यत 
मनुष्य जगांत कसें वागावे नि कसे जमवून ध्यावे 
हृ शिकत असतो. पुढे देखील कर्से जगावे हें तो 
शिकण्याची सारखी धडपड करीत असतो. इतर 
प्राण्यांत असें आढळत नाहीं. म्हणूनच त्यांचा 
विकास स्थगित झाला आहे आणि माणसाचा 
तो अविरत चाळू आहे. मनुष्य शिकत असतांना 
त्याच्या अनुभवाचे क्षेत्र नुस्ते विस्तृत होतं असें 
नव्हे, तर ते सपन होते. ह्या उंपनतेंतून त्याची मनः 
सृष्टि घडत अतते, ननुष्याचें दारीर जरी ह्या भोतिक 
सृष्टीत हाळचाळ करीत असलें तरी त्याचे व्याक्ते- 
मत्त्व या मन:सृष्टींत, अतःसृष्टींत अतते, इंद्रियांची 
तोंडें बाहेर अडतात. तीं बाहेरचे पाहू शकतात. 
आंतळें त्यांना कसे कळावे £? आंतळें जोपथेत कळलें 
नाही तोपयत ज्ञान समग्र-सवेकष नि संपूर्ण झालें 
अर्धे म्हणतां येत नाही, हे आंतळें जग म्हणजे आत्म- 
निष्ठ जग आणि बाहेरचे जग म्हणजे वस्तुनिष्ठ जग 
होय. विश्व ह्या दोन्हीं जगांनी बनलेळें आहे. ही 
दोन्हीं जगे कळली म्हणजेच ज्ञान झालें, नततां 
नव्हे. बाहेरच्या जगाचे आकलन आंतल्या जगाच्या 
प्रचीतिविना आभातमय होय, कारण बाहेरचे जग 
ह॑ आंतल्या जगामुळे आपण पाहत असतो. ते आंतले 
जगच अज्ञात असल्यावर बाहेरचे जग ते काय 
उमजणार ! आपली आवड-निवड, आपल्या इ्टा- 
मिष्टतेच्या कल्पना, आपलें सत्य-असत्याचे सिद्धान्त, 
आपली जगाच्या उतप्तत्तीविबयींची कार्यकारण- 
मीमांसा आणि घमं-इश्वराबद्दलची श्रद्धा ह्या 

वीचे उगमस्थान हें आंतळें जग आहे. प्रत्येक व्यक्ति 
जी प्रौढ बनते ती ह्या जगामुळेंच, प्रत्येक व्यक्तोंत 


१५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


व्यीक्तमत्त्व नांवाची जी गुणप्रधान चीज असते तिचं 
प्रेरक स्थान हे जगच हाय प्रत्येक प्रौढ माणसात 
भोवतालच्या अंतर्गत आणि बहिगेत वस्तुमातराचे 
अस्तित्व तो त्याचा विचार करतो म्हणून अस्ते. त्याने 
त्या त्या वस्तूचा विचार थांबविला की, त्याच्यापुरते 
त्या त्या वस्तूचे असणे संपळे-आणि हॅ आतले 
जग कळले नाही. तर जं कळते अर्से भासतें तेच 
कळेनासे होते. याचकरितां दृश्य अदृश्य असतें, 
: माया ? म्हणून आपल्या येथील वेदान्ती विचार- 
वंतांनी जिला म्हटलं ती ह्याच आंतल्या जगाच्या 
अज्ञानामुळे उद्‌भूत झालेली होव. याचकरितां 
भारतीय तत्त्वज्ञानांत आत्मज्ञानावर मूळ भर आहे, 
: शाब्दसष्टांचे ईश्वर 

मनुष्य हा शिकणारा प्राणी खरा; परंतु त्याचें 
शिकगे हे विचाराशी अविभाज्यपर्गे संलझ आहे. 
किंबहुना विचार हें मानवाच्या शिकण्याचें प्रेरणा- 
स्थळ आहे. ह्या दृष्टीनें मानवाला विचार करणारा 
प्राणी असेहि म्हणतां येईल. अर्से असलें तरी 
प्रथमावस्थेंत आणि प्रोढावस्थेंत विचार आणि 
शिक यांचे संबंध परस्परपूरक आहेत हे विसरून 
चालणार नाही, प्रेरणा मात्र केवळ विचाराचीच 
किमया होय, याचाच अर्थ असा की, ज्ञानसाघर्मेत 
शेवटी विचारांनाच महत्त्व आहे. मग विचारांचा 
विचार करणें अपरिहार्य ठरते, आणि अपे करतांना 
पहिली गोष्ट जी नजरेसमोर येते ती म्हणजे भाषा. 
हूतर प्राण्यांच्या वेगवेगळ्या भाषा आहेत असें 
दाखविण्याच्या मार्गे आजचे संशोधक जरी असले, 
तरी विचाराचे माथ्यम ह्या दृष्टीने मापा ही केवळ 
माणसाचीच मिरासदारी आहे. या ठिकाणी कुणा- 
ब्याहि मनांत अत्ता प्रश्न निमीण होगें शक्‍य आहे 
कीं, भाषा हेंच एक विचार करण्याचें माध्यम आहे 
काय ? त्व असेळ तर संगीतज्ञ, चित्रझहार व 
शिल्पकार आणि वृत्य करणारे हे कोणत्या 
माध्यमाच्या साहाय्यानें आपापल्या कलांचा विचार 
करतात ! वास्तविक संगीत, चित्र ब शिल्य, गरत्य 
आणि भाषा ही बिचार करण्याची माध्यमे असली 


१६ 
१. धू डू ढ 
नं डड टी, 
> शं "नवभारत ८. 
क २] ७५ 'छो** 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी & 9२७ 
क वळ वर्ष ४74 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ककी ् 
ण शिडकावा (“ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


शध. 


तरी विचार बनण्याचे, ते बनविण्याचे नि घडविण्याचे 
कार्य केवळ भाषाच कडं शकते. ] 
अनुभवांची सुसंगति, त्यांचा अन्वय नि अथ 
आणि त्यांचा व्यवस्थेश्ीर विस्तार ब संक्षेप ही 
जीं वैचारिक क्रियेची सुख्प़ अंगे आहेत त्यांचा 
निकाळ लावण्याचे सामथ्ये भाषेचेंच हाय. शिवाय 
संगांत, चित्र, शिल्प आणि नत्य ह्या कला 
अमर असल्या तरी त्यांची माध्यमे स्थूल काळानं 
मर्यादित आहेत, संगीतऱ एक विशिष्ट राग एका 
विशिष्ट कालापुरता छेडतो. चित्रकार एखाद्या 
व्यक्तींचे एकाद्या प्रसंगांतीळ एका विशिष्ट वेळचे 
चित्रण करूं दकतो. शिल्पकाराचें पग असेंच आहे. 
आणि नृत्याची लय आणि नांद ही चेचळ काळा- 


इतक्रांच चंचळ असतात. परंतु भाषेचे असे नार्ही" - 


भाषा आपल्या लीलेने सर्व चित्रे, सगळ्या रागदाऱ्या 
आणि नृत्याचे सारे चमत्कार आणि विलास आपल्यवा 
नजरेसमोर उमे करते; एवढेंच नव्हे, तर भाषेच! 
संचार भूत, वर्तमान आणि भविष्य ह्या त्रिळोकांत 
केव्हांहि चाळू असतो, चाळू शकतो. अशा ह्या मांधेवर 
ज्याचें प्रभुत्व अशा कवीस संत रामदासांनी 'शब्द- 
सृष्टीचे ईंथ्वर' अते जे म्हटलें आहे ते उगीच नार्ही. 

माषेचें सामर्थ्य एक वेळ कल्पनातीत असेल, 
पण ते अमर्याद नार्ही, भाषेच्या सामर्थ्यांळाहि मर्यादा 
आहे, जीवनाचा अंतिम अनुभव हा. भाघेच्या 
साहाय्यानें येऊं शकत नाही असे पुक्त पुरुषांचे 
म्हणणे आहे. ह्या अनुमवाखेरीज ज्ञान पूर्ण होत 
नाही, ह्या अनुभवास मन निमेळ, निरामय आणि 
सम[हित असावे लागतं. स्वच्छ, पारदर्शक मनांतच 
ब्रह्माचे प्रतिनिंब उमटूं शकतें अर्स म्हणतात. आणि 
मनाची ही अवस्था यावयास नि व्हावयास केवळ 
भाषेचाच त्याग करावा लागतो असे नाही, तर 
मनावएची सारी पुटें नाहीशी झाळी पाहिजेत. 
म्हणजे आत्मशान व त्रह्मज्ञान यात अनुकूल अशी 
भूमिका तयार हेते. त्रह्मज्ञान नि आत्मज्ञान हीच 
श्यानाची अंतिम अवस्था, 


०. शी. 


मिसेस ख्रिस्तिन वेस्टन : अलुवादिका--सो. कमळ कामत 


घातीचा घोडा 


[ प्रस्तुत गोट बाःचून, ही गोष्ट कोणी हिंदी ढेखकानेंच लळिहिळी अतणार अर्से वाचकाला वाटेल 
इतका लेखक गोष्टींदीळ हिंदी जीवनाच्या वातावरणाशी अगदीं तलभरस झालेला आढळतो. गोष्टोंतील 


>, ५] 
व 
ळय 

० जट 
१४) 
त 
ऱ्य 
द्र 


[रंग वाचतांना ले 
रि 


प्रासद्ध कादंबरी 


ण सहज नजरेत भरते, पण आश्चयाची गोष्ट अशी काँ, 
हिंणारी मिसेस खरिस्तिन बेस्टन ही या गोष्टींची लेखिका आहे 


नीळ ही 
तच्या बालपणची 


> 


ती एक ग्रत्यक्ष घटना आहे. इप्रेच्या काळीं हिचे आजोबा आणि इतर फ्रेंच मंडळी निळीचे मळेवाले 


म्हणून प्रथम हिंदुस्थानांत आळे, वयाच्या चोथ्या वर्षींच ती गोष्टी आणि कविता लिहू 
आपल्या वडिलांना त्यांच्या वकिळीच्या कामांत मदत करीत असे आणि या कामांतच 


मोंठी झाल्यावर ती 


छळेखिकेला हिंदी जीवनाची चांगळी ओळख झाली, 


अकराव्या अंकांत आहे. या गोष्टींचा स्वेर अलुयाद 

अलिंगड गांवीं आम्ही राहात अततांनाऱची 
गोष्ट, त्या वेळीं सी बारा वषाची आणि नाझ 
भाऊ दहा बषाचा होता. आम्ही रेल्वेच्या फाटका- 
( 16ए९]-ल'०85112 ) जवळ विटांनी बांधलेल्या 
एका घरांत राहत होता. त्या वेळचा आमच्या 
आवडीचा छंद म्हणजे वडीळ माणसांचा डोळा 
चुकवून, कोणालाहि सोबतीला न घेतां, सायकल- 
वरून किंवा पार्यी लांब भटकायला जायचे. 
आमच्याबरोबर गडीमाणूत आला म्हणजे तितकी 
मजा येत नखे, कारण तो उगीच आम्हांला हटकत 
राही, अर्थात्‌ , आम्हांला पाहिजे तसें करायला तो 
अडवू शकत नसेच; तरी पण तो आमच्या आई 
वडिलांच्या कानांवर कांहीं तरी घाळी आणि मग 
आमची मोठी पंचाईत होई. 


माझ्या भावाला नित्रकलेचा फार नाद होता. 
मला त्यांतळें कांहींच गम्य नसल्यामुळें त्याचे 
मला फार कौतुक वारे, तो जेव्हां माणसांची किंवा 
जनावरांची चित्रे काढी किंवा देखावे व्वितारीत 
वसे, तेव्हां त्याचें ते. चितारणें अघत बसायला 
मला आवडत असे, उन्हाळ्याला सुरुवात 
होण्यापूर्वी एके दिवशी आम्ही घरच्या मंडळींना 
गुंगारा देऊन रेल्वे-काटकाकडे जाणाऱ्या घुराळ- 
लेल्या रस्त्यावरून, कुंपणाळा लागून असलेली 
शेते तुडवीत मटकायला गेलो, माझ्या भावाला 


६ आगगाडी सरळ आपल्या अंगावर येत आहे? 


न. भा. ह 


अनुक्रमणिका 


गली. पुढे 


ही गोष्ट ' मोडने रीडिंग ? या कथासंग्रहाच्या 


मीं केला आहे. --अनुवादिका |] 


अक्का घांबत्या गाडीचें चित्र रेखाटायचे होते ! गाडी 
सरळ अंगावरून गेल्यावर, तिच्याखाली सांपडळेल्या 
लोकांचे ता स्थितींत काढलेले कांहीं भयंकर फो 
मीं पाहिले होते. त्याची मला आतां आठवण झाली, 

शुनमास्तरच्या सुलांनी एकदां अपघाताच्या 
फोटोंचा रेल्वेचा सरकारी अल्बम आम्हांला 
दाखविला हाता आणि तो पाहून माझ्या भावाला 
भोंबळ आल्यासारखे झालें होते. पण आज मात्र 
बेफिकीरीनें आपले खांदे उडवीत स्वारी म्हणाली, 
६ ऊं 55, आपल्याला त्यांतून निसटता येईल, ” 

££ पृण फोटोतील त्या म्हाताऱ्या बाईला तत 
करतां आलं नाही.” मीं त्याला आठवण कडून 
दिली, “' तसंच ज्या माणसाच्या पोटावरून, . . 

माझ्या भावाने मध्येंच मला थांबविळे आणि 
म्हटलें, “ हें बघ, ज्या वेळीं आगगाडी भरधांव 
वेगानें रुळांवरून धांवत येते आणि जेव्हां तिला 
पाहून आपल्या डोक्यांत विचित्र कल्पना गर्दी 
करुं लागतात, अश्या बेळच्या आगगाडीर्चे रूप 
चितारायचे आहे भला. 

५ घण भावनांचं कांही 
नसतं ! ? स्री त्याला अडविले, 
५ तुळा नाहींच येणार, पण भला येईल ? 

भावाने उत्तर दिलें, 

माझा भाऊ अगदी हृद्टी होता ! पण “ आग- 


>. 


गाडी स्वतःच्या अंगावर येत आहे? असे चित्र 


चित्र काढतां येत 


१७ 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नेबशारंत 


काढण्याचे त्याचे प्रयत्न सफल होण्याचा रंग दिसेना. 
तेव्हां अखेर “ आतां पुरं झालं तुझ ) असे मीं 
म्हटल्यावर आम्ही परतू लागलों, धूळ आमच्या 
पायतणावर माखली जात हाती आणि आमच्या 
पांढऱ्या हॅट्स सूर्यामुळे तापून निघत होत्या, 
आगगाडी रस्ता ओलांडून जाते त्या ठिकाणी दोन 
ठेंगण्याशा पांढऱ्या दारांचें फाटक होते. गाडी तेथून 
जात असतांना ती बेद केली जात, फाटकाच्या 
ज्या बाजूला आम्ही राहात हाता तेथे एक माणूस 
त्या फाटकावर देखरेख करण्यासाठी असे, त्या 
माणसाच्या कुटुंबांतील मंडळींची आणि आमची 
साधारण तोंडओळख झालेली होती. 

आज त्या राखणदारानें 
कोट घातला होता. 


2 


विटकासा निळा 
कमरेला रंद चामडी पट्टा 
आवळला हाता आणि डोक्याला तांबडा फेटा 
बांधला होता. रेल्वेमधील खालच्या नोकरवगांचा 
तो पोशाख हाता. दोन आगगाड्यांच्या मधल्या 
वेळांत, घराच्या दारांत बसून तो चिलीम ओढीत 
बसे ब त्याची तायको आंत दुपारचे स्वयंपाकपाणी 
करोत असे. 

आम्ही घराच्या मागच्या बाजूळा जाऊन 
रेख्वेचांधाकडे जाण्यासाठी डाव्या बाजूला वळलो, 
तेथे केराच्या ढिगाजवळ, चुना लावलेल्या एका 
भिंतीला टेकून बसलेला रखवालदाराचा मुलगा 
दिसला. ह्यापूर्वीहि आम्ही त्याला पाहिलेला हाता; पण 
नेहमीं दुरूनच ! पण त्या दिवशी त्याळा पाहिल्यावर 
त्याच्यांत आम्हांला काय एवर्ढे दिसळें कोण जाणे ! 
पण तेर्थे थांबून आम्हांला त्याच्याकडे बघत राहावेख 
वाटलें खर. तो अदमास सहा वषीचा असावा, 
कमंरेळा गुंडाळलेल्या एका वारभर पांढऱ्या 
कपड्याद्रिवाय त्याच्या अंगावर दुसर कांहीच 
नव्हत, लहान मुलांना सहज जमणारी, अर्धवट 
छकीडबी बेढक घाळून तो बसला होता. एक पाय 
त्याने स्वतःच्या अंगाखाली दुमडून घेतला होता 
आणि दुसरा गुडष्यांत वांकवून सरळ जमिनीबर 
उभा ठेवला! हाता. आजूबाजूच्या जगाळा संपूर्णपणे 
विसरून, शांत चित्ताने तो कशांत तरी मग्न ह्वोता. 


हिंदुस्थानींत विचारळें, त्यास बर पाहिलें. पण 
आमच्यायासून दूर पळून न जातां किंबा लाजून 
सार्गेमार्गे न सरकतां तो तसाच वसून राहिला, 
इतकेच नव्हे तर, आपल्या त्या मोठ्या काळ्या. 
भोर आणि पाणीदार डोळ्यांनी आमच्याकडे टक 
लावून पाहू लागला, त्याचा चेहरा कांद्ीसा लांबट 
पण गोल होता, ओठ तांबडेलाल होते, डोक्याचा 
तुळतुळीत गोटा केलेला आणि त्यावर फक्त 
शेडीची बट होती, साझ्या प्रश्नाला त्याने आपल्या 
गंमीर पण नाजूक आवाजांत उत्तर दिलें, 
६६ सरी माझ्या घोड्यासाठीं राजवाडा तयार करीत 
आहे. 

“६ तुझा घोड १ ? आम्ही दोघांनीं एकदम 
विचारलें. त्याने एक लहानशी मातीची वस्तु 
उचळून आपल्या तळहातावर उभी करून ठेवली, 

माझ्या भावानं त्याला विचारले, “ काय रे, 
तुझा घोडा इतका लठ्ठ कसा? आणि' हे रे काय! 
त्याचा एक पाय बाकीच्या पायांपेक्षां अछा लांब 
कां केला आहेस? ? 

त्या लहान मुलाने ज्ञांतपणे उत्तर दिळें, “ लट 
आहे, कारण ती घोडी आहे आणि लवकरच तिला 
शिंगं,व्हावयाचें आहे. 

यावर आम्ही हसलो, मग माझा भाऊ 
म्हणाला, ““ आपल्याला तर हा अगर्दी बेढब 
दिसतो बुवा, छी छी! कसला घोडा हा! ” 

त्या सुलानें आश्चयाने विचारलें, “' खरंच 
हा बेढब आहे म्हणतां १” 

:£६ त्र काय ! ज्याचा एक पाय बाकीच्या 
पायांपेक्षां लांच आहे, असा घोडा तू तरी कधी कुठें 
बबितला आहेस का? ” 

“हा, हो ! ” असें ठसक्यांत म्हणत तो मुलगा 
उठला ब शांतपर्गे मातीत पाणी घाळून घड्या 
चिखल तयार कं लागला, 

थोडा वेळ थांबून माझ्या भावाने पुन्हां विचारलें 


६ हूं पाहा, एक पाय लांब असलेला असा घोडा 
तूं पाहिलास तरी केव्हा १?” 


हा चघा माझ्या हातांत आहे. बघा, बघा 
आमचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले गेलें, तरी ! ** असे म्हणत त्या मुलाने तो घोडा आमच्या- 
४८ कांब करीत आहेस तूं? ” मीं त्याला पुढें धरला, 
3-4 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क्र जे रे ' 
शन री ७७५ (31% 
लि 


न्ट« अमृतमहोत्सवी. ; 
न्य १५४ । ळर 
शु. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रावीचा घोडा 


“ हाच होय! बरं, ते राहू दे, पण मातीच्या 
घोर्डीला दिंगरूं झालेलं क्धो कोर्णी पाहिल्य्‌ू का! 
ठुझी घोडी अजत्र दिसते बुवा ! 

र॒ न बघतांच त्या सुलानें उत्तर देळें, ' पुरे 
दिवस भरले कां त्या घोडीला शिंग&ं नक्की होईल, 

५ पृख् कुठला !?' माझा भाऊ त्याला म्हणाला. 
एवढें म्हणून बाजुच्या बांघाबरीळ पायवाटेने आम्ही 


चाळू लागलां, बांधाखाळी आगगाडीची डबल 


छाईून गेटेळी होती,>कारण, या ठिकाणी संयुक्त 
प्रांतांताल शहरे ओरिसा आणणि बिहारला 
जोडण्यासाठी रेल्वेचे त्राड गेज होते, रूळ उन्हाने 


चमकत होते आणि दोन्ही बांधांच्या बाजूला ज्वारी- 
चाजरीचीं आणि कडघान्याचीं शेते उभी होती. 
दुसऱ्या बाजूच्या चांधापलळीकडे एका बाभळीच्या 
झाडाजवळ तीन उंट चरत होते ब त्यांचे मालक 
जवळच सावलींत झोपले होते. 

आम्ही फार दूर गेलो नसू ; एवढ्यांत भीं मागें 
वळून पाहिळें तर तो पहारेकऱ्याचा मुलगा आमच्या 
मागून धांवत येत होता. त्यानें आम्हांला गांठलें 
तेव्हां त्याने हातांत अलगद धरून आणलेली घोडी 
आम्हांला दिसली. 

£६काय पाहिजे तुळा १ ” आम्हीं थोडें दटावूनच 
त्याला विचारले, आमच्यापेक्षा लहान मुलांना 
आम्ही अशाच सुरांत दटावीत असू, 

६: मी तुमच्याभरोबर येऊ का ?”? 

“: छे, छे ! तूं फार ल्हान आहेस ” माझा 
भाऊ त्याला म्हणाला, 

६६ नाहीं ! नाहीं ! मी चांगला मोठा आहे.” 

६८ तीन वर्षाचा असशील फार तर” मीं 
मोठेपणाचा आव आणून म्हटलें, 

त्यावर डोके हालवीत तो म्हणतो, “' मारह्च बय 
गोतास आहे !?' त्याच्या त्या उत्तराने आम्हांला 
हसूच कासळलळें, आगि आम्ही विचार केला की, कांही 
नाह तरा ह्या बावळटाला चिडवून आपल्याला 
थोडा वेळ चांगळी गंमत तर करतां येईल ! 


“ अच्छा | तूं चळ आमच्याबरोबर आणि हा 
छोटा साहेब आगगाडीचें चित्ल काढतोय तें पाहात 
राहा, मात्र ठू मर्ध कांहीं लुडबूड करायची नाहींस, 
नाही तर आम्ही तुळा चांगला ठोक देऊं 


तो हंसला आणि रस्त्याकडे मानेनेच खुणावीत 
म्हणाला,,“ गाडीची वाट पाहायला ही चांगळी जागा 
आहे, येथून गाडी खूप दुरून येतांना दिसेल, ” 


वघतां चघतां त्या पोरट्यानें आपळं इवलेर्ते 
शहाणपण दाखवायला सुरुवात करून आमचा 
वाटाड्या बनण्याचे ठरविलें आणि आम्ही पण त्याचा 
उपदेश ऐकायचा असें ठरविलें, रस्त्याच्या कडेला एक 
खुरटलेलें बामळीचें झाड होतं, त्याखाली आगगाडी- 
ची वाट पाहात आम्ही बसला, तेवढ्या वेळांत त्या 
मुलानं आपलें. नांब कल्लू असल्याचें, तसेंच आपण 
आहंबापांचा एकुलता एक मुलगा असल्याचें 
आम्हांला सांगून टाकलें, 

: तू जन्मलास तेव्हांपासूनच तुझें वय चौतीस 
वर्षांचे आहे हे जेव्हां ठुझ्या आईवडिलांना- कळळें 
असेल, तेव्हां त्यांना फारा नवळ वाटलें असेळ, 
नाहीं ? ” मीं म्हटलें, 

आपले लहान काळे खांदे उडवीत तो म्हणाळा, 
“ उंइहू ! त्यांना मुळींच नवळ वाटलें नाहीं. ?” 

त्याच्याशीं वाद घालण्यांत कांहीं अथच नव्हता. 
इकडे माझ्या भावाने आगगाडीचे रस्ते, तारेचे 
खांब आणि क्षितिज रेखाटायला सुरुवातहि केली, 
त्यांच्याजवळ तो मुलगा बसळा. शेवटीं कल्ळूने 
विचारलेच, “' तुम्ही इतक्या बारीक आणि 
बांकड्यातिकड्या रेघा कशाला हो काढतां? ”? 


“: मूर्खा, अरे त्या तर वस्तूंचा बाहेरचा आकार 
दिसतो ना, त्याच्या रेघा आहेत.” 

५ वण मी जेव्हां मातीचे कांही बनवितो तेव्हां 
त्याच्या पोटांतळेंह्यि बनवितो. माझी हौ घोडीच 
पाहाना ! आणि माझ्या घर्री मीं केलेल्या गाई 
रोळ्या आणि माणसे आहेत, त्या सगळ्यांना पोट 
असतें, 

आम्ही त्रासून जाऊन गप्पच बसलो. लगेच 
कल्लू तेथून निघून बांधावरून खालीं रेल्वेच्या 
झळांकडे गेला, जातां जातां तो म्हणाला; “ मी 
त्या नदीवरून माझ्या या घोडीला पाणी पाजून 
आणतो. 

“ ए पोरा, तिकडे कुठली रे नदी? आणि 
का रे, तुझी घोडी तर मातीची, ती पाणी रे 


१६ 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


>) डो (>. 
क ७५ ति 


न अमृतमहोत्सवी, 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


कसची पिणार ? तूं मांत्र गाडीखाली सांपडशील, ?' 
मीं त्याला हटकून म्हटलें, 

पण त्यानें माझ्याकडे दुलंक्ष केळे आणि तो 
तसाच पुढें गेळा. लांववर जाऊन रुळांखाली अथरले- 
ल्या एका फळीवर तो उकिडवा बसला, जवळच 
त्याने आपली घोडी उभी केली, आमच्या डोक्या 
वरील तारा सळसळत होत्या आणि सुंदर रंगदार 
फुलपांखर॑ आमच्या पा्यांजवळील गवतावर बागडत 
होती, बाभळीच्या फुलांचा बास इवत दरवळला 
होता. नंतर आम्हांला एक आवाज ऐकू आला 
आणि फार दूरवर €ूळ चकाकतांना ]देसत होते 
तेथे आगगाडी दिसली, 

६: कल्लू ! कल्लू ! गाडी आली बघ? 
ओरडले 

६ अजून खंडीभर वेळ आहे ” माझा भाऊ 
म्हणाला, तो आपल्या चित्र काढण्याच्या नादांतच 
चूर होता, 

बघतां बघतां आगगाडी मोठी दिसू लागली, 
गाडीमार्गे आकाशांत धुराचे लोट दिसत होते. 
मी पुन्हां ओरडले, “ कल्लू ! इकडे ये, पळ! ” 

जागेवरून यत्किचिर्ताह न सरकतांच तो म्हणाला, 
६ घाब& नका, अजून वेळ आहे. 

ती कलकत्ता मेळ होती, भयंकर वेगाने 
घांबत होती, सूयीने गाडीचा धातूचा भाग 
च्चकाकत होता, गाडी मोठ्याने ओरडली आणे 
सूयेप्रकाशित जागेबरून आवाज झरदिशीं निघून 
गेला. ' कहळू ५5५? असे ओरडत मीं जागच्या जागीं 
उडी मारली, 

सगळ्या वातावरणांत वेग आणि घडक भरली 
होती. या घडकीमुळें मागचेपुढचे सारे निपचित 
वाटत होतै, एकाच क्षणापूर्वी आगगाडी पुष्कळ 
भेल दूर वाटत हाती, पण दुसऱ्याच क्षणीं ती 
चचकाकणारी, काळी, कुरूप, राक्षसी, कानठळ्या 
बत्तेविणारी कर्करा आरोळी ठोकून भेडसावीत 
आमच्यावर चाळून आली होती,! घाबरून आम्ही 
थिजल्यासारखें झालो होतो ! 

६६ कृल्ळू ! ? मी सावध झाल्यासारखी हाऊन 
ओरडले, तेव्हां त्यानं आमच्याकडे तोड वळविळें 


मी 


11 क्क ५, ९९ 
आणि बाघ चढून तो आमच्याकडे आला, मग र्मा काये | झाळ का आगगाडाच चित्र काहून १ ? 
२१० 

शे ज्र 
१£<- हँ प च्छ ढी वंद 

न अमृतमहोत्सवी /5/->३७ 

अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 2 उवा र > 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शु. 

संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


मूखीसारखे त्याला विचारलें, “ आणि तुजी घोडी 
तूं तुह्या घोडीला विसरलास वाटतं?” 

त्याने लोच तोंड फिरविळें. उडी मारून पुन्हां 
तो झळांवर उतरला आणि मातीची घोडी उचला- 
यला वांकळा, त्या क्षणींच आगगाडी तेर्थे येऊन 
थडकला, तचा भक्‌ भक्‌ यचा भसयकर श्ासाच्छूवास 
कानावर आदळला, “ घाड्घाडू, घाड्धाडू च्या 
हादऱ्याने आम्ही दचकून मार्गे सरकलो, चकाक- 
णाऱ्या लोखंडी पट्ट्यांमुळे व चमकणाऱउगा 
चाकांमुळे आमचे डोळे फि$ लागळे आणि त्यांचा 
आवाज ऐकून आम्ही जमिनीवर आदळलोच, 
आणि हं सर्व घडतांना आम्हीं कल्लूची बालिश 
पण कर्कश किंकाळी ऐकळी आणि निमिषार्घात 
कल्लू त्या भयाण चाकांखार्ली आम्हांला दिसेनासा 
झाला, 

आमचे पाय जागच्याजागी खिळल्यासारखे 
झाले ब आम्ही लांबच्या लांब एखाद्या पलटणी- 
सारख्या उभे राहिलेल्या आगगाडीच्या डब्प्रांकडे 
पाहात राहिला. आंतीळ माणसें खिडकीतून 
डोकावून ब!हेर पाहत होती, कांहीनी आमच्याकडे 
पाहून हात हाळाविळे, पण आम्ही कांहीं उलट त्स 
खुणावले नाहीं, पायांखाळची घरणी डोलते आहे 
आणि वरून आकाश माझ्या डोक्यावर रेट्ळें जात 
आहे असा मळा भास झाला, आतां समोर काय 
दिसणार हे माहीत असल्यासुळें डोळे उघहून 
बघण्याचा मळा धीर होडूना, अशा गोष्टी मीं या- 
पूर्वीहि पाहिल्या होत्या, पण त्या साऱ्या चिन्नांतून 
किंवा कल्पनासु£ीत ! पग आतांची ही घटना ! 
हा सगळा माझा दोष होता. सर्वस्वी माझीच चूक 
हाता, 

गाडी निघून गेळी 


०-3 अ. 


आणि सवेत्र शांतता पसरली, 
त्यानंतर किती वेळाने कुणास ठाऊक, मी एक- 
दांचे डोळे उघडळे, साझ्या भावाचा चेहरा पांढरा 
फटफटीत पडला होता, तों माइय़ाजवळच भीतीनें 
जरासा बांकून उभा होता. रेल्वेव्या रळांपळीकडे 
कल्ळू उभा राहिळेळा आणि आमच्याकडे पाहून 
हंसत असळेला आम्हांला दिसला, 
५ काय हो ! ? त्यांने आनंदाने हांक मारली 


पातीचा घोडा 


पलीकडच्या बांधावरून तो उडी मारून खालीं 
उतरला व गरम्न रूळ तुडवीत पुढें आला आणि 
आमच्या वाजूच्या बांधावरून चहून येऊन आमच्या- 
समोर येऊन उभा राहिला, त्याच्या 'चह॒ऱ्यावर 
सोठया खुष्रीची चसक होती, “' मळा चित्र 
दाखवा की!” 

सोज्ला भाऊ आतां नीढ ताठ उभा राहून 
म्हणाला, “* आम्हांठा वाटलं काँ तूं गाडीखाली 
भगरलासच, ” 

५ चंगरला १? ” करलू आश्चर्याने बघू लागला, 


६६ मीं तुझी किंकाळी ऐकली. 


६ किंकाळी ? पण मी ओरडला. नाहींच 
मुळी, ” 
५ तु. नक्कीच ओरडलास ” माझा भाऊ 


चांचरत जोराने त्याला घोळू लागला, “ तूं 
किंकाळी मारली नाहींस १ काय सांगतास ! आग्ही 
दोघांनीं ती ऐकली, ? 


६६ अहो नो्ही, तो मी नव्हे. ती माझी घोडी 
होती. ती बेटी आगगाडी पाहून घाबरून गेळी 

॥ी,? तो आळीपाळीने आमच्याकडे पाहूं लागला. 

या डोळ्यांत गंभीरता आणि मृदुता सामावळेली 
दिसली, “' तुम्ही घाघरळांत ना? तशीच माझ्या 
घोडीलाहि भीति वाटळी, फक्त मला एकट्यालाच 
काय ती भीति वाटढी नाहीं. ” 


प्रतिकार केला 


माझ्या भावाला राग आणण्याला त्याचें हे 
बोलणे पुरेसे होतच. त्याने कल्लूच्या हातांतील 
घोडी हिसकावृन घेतली आणि जमिनीवर आपटून 
याच्या चार ठिकऱ्या उडविल्या, एक क्षणभर आम्ही 
शांत आणि स्तव्ध उर्भे राहिलों, कल्लून अजिबात 
नाहीं, उलट, अगदीं ज्ञांतपणें 
आमच्या पायाशी पडलेल्या तुकड्यांकडे बोट 
दाखवीत तो पुटपुटला “बघा, तें घोडीचें गिंगरू 
पाहा! * 

त्या फुटक्या तुकड्यांच्या मध्येंच एक लहानसा 
मातीचा घोडा पडळेला होता. घोंडीच्या पोटांत 
तो हाता व तिच्यासारखाच पण अगदीं प्रमाणबद्ध 
मात्र हाता. चारी पाय एकसारखे आणि सारख्याच 
आकाराचे घडविलेले हाते. कल्लून तो उचलला 
आणि आपल्या हातावर ठेवला, । 

६: मीं तुम्हांला सांगितळें नव्हते! ” कल्लू 
प्रसन चित्ताने बोलूं लागला “' मीं म्हटलेच होतें 
कीं ह्या घोडीला एक छान शिंग ह्वाणार म्हणून ! ” 

ही विलक्षण गोष्ट घडल्यानंतर थोड्या 
दिवसांनीच आम्ही सारे उन्हाळ्यांत थंड हवेच्या 
ठिक्राणी राहायला गेलो. त्यानंतर कल्लूची 
आमची पुन्हां भेट झाली नार्ही. या देशांत 
तत्ते कोट्यवधी लोक आहित ! त्यांतलाच एक 
कल्लू ! पण त्याचें पुढें काय झाळें असावें याबद्दल 
मात्र मला नेइ्मींच हुरहूर वाटत राहिली, 


आज उजळली आहि--! 

आज उजळली आहे 

निळी आमाळी दुपार 
त्यांत घारा प्रकाशाच्या 

पाझरती झरझर 
नवलाहत हिरव्या 

वारा करी चुळबूळ 
शेती पांखरांच्या कठ 

फुले तप्त किलबिल 
शान्त घरित्री माउली गड 

भोगी सुख सार्थकांत 


अनुक्रमणिका 


1.) मही». 


नाही तिचिथा संसारी 

कोणी उपाशी वंचित 
शान्त विशाळ नभाची 

आज प्रज्ञा स्थिरावली 
आप्तक!म, विश्वावर 

घाली वत्सळ साऊली ! 
वळ माझ्या हृदया रे! 
आज उन्हांत या न्हाऊं 
लोचनी 
तृप्ति सांठवून घेऊं ! 

नसरिता पदकी 


आणि अतृष्त 


3. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


प्रा. देवंदत्त अ. दाभोलकर 


(१ 


भारताची पहिळी पंचवार्षिक योजना 


दुसऱ्या महायुद्धाच्या पूर्वींच्या कालखंडांतहि 
भारतीय आर्थिक ब्यवस्थेठाठी नियोजनाची 
आवड्यकता भारताच्या राजकीय नेत्यांनी नान्य केले- 
ली होती. श्री, जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षते- 
खाली काम करणाऱ्या ' नॅशनळ प्लॅनिंग कमिटी *नें 
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या स्व अंगोपांगांचा 
विचार करून, त्यांवरील आपले अहवाल प्राशषेद्धहि 
केळे होते. युद्धकाळांत नियोजनविषयक कल्पनांचा 
अधिकच प्रचार झाला. भांडवलदारांनी पुढें 
मांडलेळी ' मुंबई-योजना ? ( 3011015 ]]च्ा) ), 
रॅडिकल डेमॉकिटिक पक्षाने आंखळेळी ' जनता. 
योजना ? ( ?९0]1९5' 01811) व गांधीर्जींच्या 
आर्थिक विचारांना अनुस&ून असल्याचा दावा 
सांगणारी * गांधीबादी योजना ? ( लघ्यती तत 
11]81 ) अशा तीन वेगवेगळ्या योजना प्रामुख्यानें 
लोकांपुढे चर्चेसाठी म्हणून आल्या, या सर्व 
योजनांतून अर्थातच केवळ ढोबळ आंकड्यांचीच 
चर्चा असणे राक्‍य होतं. “नॅशनल प्डॅनिंग कमिटी*ला 
निरनिराळ्या विषयांतील तज्ज्ञांचे साहाय्य मिळालेले 
होते ब त्या कमिटीने बऱ्याचशा साक्षियाने आपले 
संपूर्ण अहवाळ तयार करण्याचा प्रयत्महि केला होता. 
परतु एक तर, अजूनहि नियोजनासाठी आपल्याला 
हवी असलेली सवे आंकडेवार माहिती भारतांत 
नटप्ण उपलब्ध नाहव, युद्पूवकालांत तर ही अडचण 
विशेषच हाती, त्याखेरीज सरकारच्या साहाय्याच्या 
अभार्वी * नशनळ प्लॅनिंग कमिटी ठा सहजपणे 
उपलब्ध होऊं दाकणाऱ्या माहितीबरच आपली 
गुजराण करावी ढागटी, यामुळे नियोजनाच्या चर्चेला 
चालन] देण्याच्या दृष्टीनं जरी हे अहबाळ उपदोगी 
पडले, तरी प्रत्यक्ष नियोजन हाती. घ्यावयाच्या 
दृष्टीनें मात्र त्यांचा कांदींच उपयोग नव्हता. 

युद्ध संपे, स्वातंत्य मिळाळें, देशाच 
विभागणी ज्ञाळी, जागत जनता एका किमान जीवन 
माना अर्थक्षा ठवू लागळा, जनतेच्या भनांतीळ 
ही अपेक्षा वळ भारतांतच निर्माण झाली 


ही 


भ्र 


शा कड 
असं 


मानाचा प्रश्न हा एक निकडीचा प्रभ होऊन बसला, 
नियोजनवद्ध आर्थिक विकाग्तावरील जनतेची श्रद्धा 
वाढीस ळागली हाती. नियोजनाखेंरीज देशाच्या 
फाळणीमुळे अधिक्रच ब्रिकट झालेले भारताचे 
आर्थिक प्रश्न सुटूं हकणार नाहींत, ही गोष्टडि स्पष्ट 
दिसत हाती. भारतीय अथेव्यवस्थेतील भांडवल- 
शाही स्वयंविकासाची शाक्ते. सरत आल्याचा 
अनुभव फाळणीपूर्बीच्याच काळांत येऊं लागला 
हाता. संराक्षित उद्योगधंद्यांत करून दाखविलेला 
विकात हेंच भारतीब भांडवलद!रांचें आजवरचे 
कर्तृत्व होते. संरक्षणाच्या आधारावर भारतीय 
चाजारपेठ काबीज करून हा विकास पुढें खुंटला 
हाता, युद्धकाळांत चळनवाढीमुळें भाव चढत 
असतांहि झापल्या भांडवलदारांनी नवीन उद्योग- 
धंदे सुद करण्याची घडाडी दाखविली नार्ही, 
कांही उद्योगधंद्यांच्या बाबतींत यंत्रसामम्रीची 
अडचण उभी असे, युद्धकाळात यत्रत्तामरप्ना 
आयात करणें शक्‍य नव्हते, परंतु आयात यंत्र- 
सामग्रीची आवइग्रकता नसलेल्या इतर क्षेत्रांतहि, 
आपल्या भांडवलदारांनी धडाडीने पुढें पाऊल 
टाकळे नाहीं. एक प्रक्रारची कुचंबगेची अबल्था 
भारतीय अर्थव्यवस्था त्या वेळीं अनुभवीत होती, 
राजकीय पारतंत्र्य हे या कु्चबणेचे एक कारण 
होते, परंतु केवळ त्याच आडकाठीमुळें सवे अहून 
राहिलें हार्ते, असें मात्र नव्हे. सावीत्रिक विकासांतून 
प्रत्येक अंगोपांगाळा मिळणारा जोम आपल्या 
अर्थव्यवस्थेस पाहिजे होता. या गोष्टीसाठी नियोजन 
अपरिहार्य होते. फाळ्णानिंतर ओढवलेल्या निकट 
परिस्थितीने तर ही गोष्ट अधिकच स्पष्ट झाली, 
फेबळ उपासमार टाळण्यासाठी हि आपल्याला बाहेरून 
अन्नबान्य आयात करणें भाग पड लागे, ज्ञेती- 
परधान राष्ट्राला ही केवळ नायुष्कीचीच नव्हे, तर 
दाक्याच ह्‌ पारात्थाते होय, ओद्योगीकरणासाठी 
७०० 

र कमत कशी पुरी 


नाहीं, तर आरळ आशिया खंडांत जनतेच्या जीवन- करावी, हाच आपल्यापुढे येऊन उभा राहिला 
२९२ 
अनुक्रमणिका टीचा सा महास्य सस _ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


भारताचा पाहहला 


युद्धकाळांत सांटळेल्या स्ढालिंग गेंगाजळीचा मुख्यतंव- 
करून याच कातासांठी विनियोग होऊं लागला. 
परंतु अस लांठवणीचें पाणी किंबा अनेरिकेकहून 
प्रसंगवशात्‌ देणगी म्हणून सिळणारी दानाची 
भाकरी ही किती दिवस पुरणार ! आणि हा झाळा 
केबळ पोट भरण्याचा पत्न, आर्थिक अभ्युदय तर 
पुढेच राहिळा ! 


निरनिराळ्या राज्यसरकारांनी युद्धकाठांतहि 
आपल्या कांही. आर्थिक विकासाच्या योजना 


आंखल्या होत्या, त्यांपैकी कांही. हाती हि घेण्यांत 
आलेल्या होत्या, परंतु त्यांत राष्ट्रीय नियोजन नव्हतं 
संपूण देश्याच्या दृष्टीनं एकसूल्रीकरण नव्हते. 
योजनांच्या कमी-अधिक महत्त्वाचें तारतम्यपूवक 
मूल्यमापन नव्हते, सवोगीण आर्थिक विकाताशीं 
त्यांची योग्य प्रकारें सांगड घालण्यांत आलेली 
नव्हती, आय, व्यय, विकासाची गति यांच्यांत योग्य 
सुसंवादिता नव्हती, थोडक्यांत म्हणजे फुटकळ 
तुरळक योजना होत्या, आंखीब-रेखीव सुसंत्रद्ध 
नियाजन नव्हत ! 
पहिळा आराखडा व आतांची योजना 

अठ नियोजन सिद्ध करण्यासाठी माचे १९५० 
मध्ये नियोजनमंडळाची स्थापना करण्यांत आली, 
राष्ट्रांतील एकूण साघनसंपत्तीचा आढावा घेऊन, 
राष्ट्राच्या आर्थिक अभ्युदय कोणत्या मागाने, क्रमानें 
व गतीने साघतां येईल यांविधर्यी निश्चित सूचन! 
करण्याचें काम या मंडळाकडे सोंपावेण्यांत आलें 
होते. आपल्या पंचवार्षिक योजनेचा ( एप्रिल 


€5 ९. 


1 [जना 
१९५१ ते मार्च १९५६ ) पाहिला आराखडा 
नियोंजनमंडळानें जुले १९५१ मध्ये सादर केला, 
यानंतरच्या कालखंडांत या आराखड्यावर बरीच 
साधकबाधक चर्चा झाली. नियोजनमंडळालाहि 
अधिक निश्चित व तपशीलवार अक्षी माहिती 
गोळा करावयास सवड मिळाली व आंतिम स्वरूपांत 
आतांची योजना डिसेंवर १९५२ मध्ये प्रसिद्ध 
करण्यांत आली, या योजनेंतहि परिस्थिति व 
अनुभव यांच्या अनुषंगाने बदळ हाणारच नाहींत असे 
नाही, कितीहि कसोशीने केलेल्या नियोजनांत असें 
फेरवदळ पुढें कालक्रमानं करावेच लागतात. परंतु 
आजच्या परिस्थितींत करतां येण्यासारखा आहे 
तेवढा आराखडा आतां निश्चित झाला आहे, असें 
समजाबयास हरकत नाहीं, पहिला आराखडा व 
आतांची योजना यांतील फरक स्थूलमानाने पाहूं.) 

आतांच्या योजनेत एकूण खचाची रक्कम 
१४९२३ कोटी रुपयांपासून २०६९ कोटीपर्यंत 
म्हणजे ५७६ कोटींनी वाढली आहे. त्याचप्रमाणे 
पहिल्या आराखड्यांत एकूण ख्चीवैकी १२.८ 
टक्के खच शेतीठाठीं दिलेला होता ते प्रमाणहि 
नर्बान योजनंत १७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढविले 
आहे. परिस्थितींत बदल पडल्यास पुनवसनासाठींहि 
अधिक पैसा खर्च करावा लागेल, याचीहि जाणीव 
नियोजकांनीं ठेविळी आहे. प्रतिवर्षी दुष्काळाची 
छाया भारतांत कोठे ना कोठें तरी पडलेलीच असते. 
दुष्काळ-साहाय्यासाठां म्हणूनहि १५ कोटी रुपयांची 
तरतूद करण्यांत आलेली आहे. 


१. पंचवा|षॅक खर्च ( आंकडे कोटी रुणयांचे ) 
आतांची योजना पहिळा आराखडा 

शेती ब समाजविकास योजना २३६०.४३ १९१.६९ 
पाटबंधारे, धरणें ब बीज ५६१४१ ४५०२६ 
वाहूतूक व दळणबळण ४९७०१० २१८८.१२ 
उद्योगधंदे १७२३-०४ १००.९९ 
सामाजजक सुखसोयी ( आरोग्य, शिक्षण इ० ) २१२९८९ २५४.९२ 
पुनवसन ८५००० ७९.०० 
व्य हडळ > ७-१. ८१४ 

एकूण) २०६८७८ १९०९२.९२ 

शडे 

अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नबभारतं 


याखेरीज नवीन योजनेत नव्यांनेच अंतभूत 
झालेल्या गोष्टी पुढीलप्रमागे ५: ( १ ) समाजविकास 
योजनां-( (0१४  1)00४0ल11010 
०९०३ )साठी ९० कोटी स्पये, (२) 
आद्यमहत्त्वाच्या उघोगधंद्य।साठी (-पोलाद, विद्युतू- 
उपकरणें, खत-कारखाने-) ५० कोटी र्पये, (२) 
मलेरिआ-प्रतिबंधक उपायांसाठी १० कोटी रुपये, 
( ४ ) समाजसेवक-संघटनांताठीं ४ कोटी सपये, 
(५ ) सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांच्या संशोधना- 
साठीं ५० लक्ष रुपये, ( ६ ) पहिल्या प्रतीच्या 
नेदरांची उपचुक्तता वाढविण्यासाठींहि ख्चीची 
तरतूद केलेली आहे. 

हो योजना ब यापुढील इतर योजना काल- 
क्रमाने पूर्ण झाल्यानेतर सुमारे २७ वर्षोच्या काला- 
वर्धीत ( सन १९७७ मध्ये ) भारताचे सरासरी 
माणक्ीं उत्पन्न दुप्पट व्हावे, अशी नियोजन- 
मंडळाची अपेक्षा आहे. या कालांत अर्थात्‌ लोक- 
संख्येचीहि बाढ झालेली असेल हे नियोजनमडळा) 
ग्रहीत धरलेळें आहे. ही वाढ ग्रदीत घरून सरासरी 
डोओं उत्पन्न दुप्पट व्हावयास आजच्या राष्ट्रीय 
उत्पन्नांत १६० टक्क्यांची वाढ व्हावयास पहिजे. 
ती तशी करतां येईल असा नियोजनमंडळाचा 
विश्वाठ आहे. र 


आधींच सांगितल्याप्रमाणे पहिल्या आराखड्या- 
पक्षां ही नवीन योजना अधिक रेखीब आहे, 
अधिक निश्चित माहितीवर उभारलेळी आहे व 
भविष्यकालळाविषयी अधिक उत्साहप्रद असें 
आश्वासन तिच्यांत आहे, या पिढीला “ याच देही 
याच डोळां ' आपल्या कतृत्वाचें कोणतें प्रत्यक्ष 
फळ दिसु शकेळ याविषयीची ग्वाही ही योजना 
देत आहे, परंतु हे सारें, ही योजना ज्या अतुनानां- 
बर आघधारटेळी आहे तीं अनुमान अचूक ठरतील, 
तरच घडून बेण्याचा संमव, राष्ट्राच्या कतृत्वशक्ती- 
विधी ब सहकारी वृत्तीविषयी नियोजकांनी 
ठेअळेळी अपेक्षा पूण होण्यावर तर निम्म-अधिक यश 
अवलंबून आहे, जनतेतील जागलूक उत्साहावरच 
योजनेचे यश अवलंबून असतं. ह्या गोष्टीची 
कितीहि वेळां पुनराक्ते केळी तरी ती अपुरीच 
बाटाबी इतक्या महत्त्वाची ही गोष्ट आहे. परंतु 


केवळ पुनरुच्चाराने तो प्रश्न सुटण्यासारखा नाहीं. 
नियोजननंडळानेंहि त्या प्रभाचें स्वरूप मांडून त 
तेवब्यावरच सोडून दिळा आहे. आपणहि तैंच 
करणें युक्त ठरेल. परंतु त्याच्या महत्वाची जाणीब 
मात्र आपण सदेव मनांत वागविली पाहिजे. 


व 


योजनेमागील परिस्थिति व उद्दिट्रे यांचा संदे 
आपल्या योजनेचा विचार करतांना तिच्या 


कांही मर्यादांची जाणीव बाळगावपास पाहिजे. या 
योजनेची यशस्विता अनेक अंतर्गत गोष्टींवर 
अवलंबून आहे, त्याचप्रबाणे कांही वाह्य घटनांबरहि 
आहे, जागतिक महायुद्धाची ऱक्यता ही एक 
अशी अत्यंत मोठी सर्यादा आहे, तिसरे सहायुद्ध 
झाळेंच तर जगांतील राष्ट्रांची ब त्यांनीं आंखलेल्या 
योजनांची काय परवड होईइळ, तं कुणी सांगावें ! 
याउलट युद्धाची भीति पूर्णपणें नाहीशी होऊन 
जागातेक शांतता प्रस्थापित झाली तरी त्यामुळेहि 
चिकट आर्थक प्रश्न निमाण होण्याचा मव आहे. 
आज आपल्या आम्तरराष्ट्रीय हितसंबंधांचे सव घागे 
अखेर अमेरिकेपर्यंतच जाऊन पोहोचतात. अमेरिकेचे 
आजचे उत्पादन हे मुख्यत्वेकरून युद्धाच्या तयारी- 
साठी सुरू आहे. युद्धाची भीति नाहीशी झाली 
तर हँ उत्पादन थांबेळ, बेकारी नि्मीण होईळ व 
मंदीला सुरुवात होईल. आणि अमेरिकेतील मंदी 
इतर कगानुबंधी राष्ट्रांतून आयात व्हावयास 
कितीसा उशीर ? युद्धासाठी उत्पादनाची गरज 
उरली नाहीं तरी एकूण जागतिक समृद्धीसाठी 
अमेरिकेने उपयुक्त वस्तूंचे, यन्त्रादिकांचे उत्पादन 
सुरू केळें तर अमेरिकेत बेकारीचे कारण उरणार 
नाही. त्यांत अमेरिकेचे हित आहे, जगाचेहि हित 
आहे व कांहीं काळ हा एकतर्फी दानाचा व्यवहार 
चाळू आहे अर्ल वाटलें, तरी अखेर अमेरिके 
त्यापासून फायदाच होइल, परंतु अपेरि9 
दूरदर्शी सुविचार सुचेळच, अपे बग च 

6 क रही, 
छुढधाची भीति. पूर्णपणे नाहशी होण्याचा आजचा 
ह तता जाड आहे कीं, आपण शांततेच्या 
आर्थिक परिणामांचा 


बिचारहि वि 
0. ७७ करण्याच्या 
भानगडीत पडत नाहीं, परंतु आपले नियोजन कोणत्या 


जागतिक अस्थिर बातावरणांत आपल्याचा दाती 
-: > 
घ्यावे लागलेळें आहे हें मात्र वरीळ बिवेचनावर्ून 


चाह 


डे. 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


*, पी । 
भारताचा पाहले 
स्पष्ट होइल, पाकिस्तानशी आपल्या असणाऱ्या 
1जकीय*आथिक तंबंधांचाहि आपल्या नियोजनावर 
परिणास झाल्याबांचून राहणार नाहीं, युद्धखच; 
निर्बासितांबरील स्चं व आम्तरराष्ट्रीय व्यापारा- 
बरील परिणास या मागोनी हा परिणाम आपल्याला 
जाणवेळ. याहि बावतींत आजची परिल्थिति 


छोकशाही व आर्थिक अभ्युदय यांचा समन्वव 
भारताळा साधावयाचा आहे. ही आणखी एक 
महत्वाची नर्यादा झाली, नियोजनामुळें अपरिहार्य- 
पर्णे कडक नियंत्रण व त्या मागोमाग हुकूमशाही येते 
असेंहि कांही (विचारवंतांचे म्हणणे आहे. या वादाच्या 
तपाशिलांत आपल्याला येर्थे शिरावयाचें कारण 
नाहीं. परंतु हुकूमशाही राज्ययंत्रणाखालीं नियोजन 
आधेक सुलम होते ही गोष्ट मात्र खरी, हुकूम- 
शाहीला चटकन्‌ निर्णय घेतां येतात, शिक्षा-पारितो- 
बरिके वांटतां बेतात ब॒मतामतांच्या गळबल्यांत 
गोंधळून आपलें कार्य स्थगित करावें लागत नाहीं, 
परंतु हुकूमशाहीचा साग हा आपला मार्ग नळे, 
असं भारताने आतांपुरत तरी निश्चित केळे आहे. 
ळोकशाहीच्या या  आपग्रहाप्रमाणं परराष्ट्रीय 
राजकारणांतील आपल्या निःपक्षपाती तटस्थ धोरणा- 
चेहि कांही परिणाम अटळ आहेत, हे परिणाम 
मुख्यत्वेकरून नियोजनासाठी लागणाऱ्या परकीय 
मदतीच्या क्षेत्रांत जाणवतील, याखेरीज नियोजन- 
मंडळापुढें नसलेली आणखी एक गोष्ट नियोजनावर 
परिणाम घडवून आणील असे दिसतं. ती म्हणजे 
भाषाबार प्रान्तरचनेचची संभाव्यता, ही होय, आज 
आंखलेल्या योजनाच भाषावार प्रांतरचनेनंतर नवीन 
राज्यसरकारांत विभागून द्यावयाच्या, इतक्या 
सुगम पद्धतीनें हे कार्य पुरे होऊं शकणार नाहीं. 
भाषावार प्रान्तरचनेचे इतर फायदे कोणतेहि असोत, 
चाळू नियोजनाच्या व्यवस्थेत त्यामुळें गोंधळ निमाण 
झाल्याखेराजञ राहणार नाही, हे निश्चित, 

पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे ठरवितांना आपल्याला 
खाळीळ गोष्टींकडे प्रामुख्यानें नजर ठेवावी 
लागली, असं नियोजनमंडळानें सांगितलें आहे 
(१) पुढील विकासाला पायाभूत होईल अश्ली 


वाषेक याजना 


ज्ञेत्रांतील विकासाची गति व त्या त्या क्षेत्रांत 
ळागणारी साधनसामशप्री यांच्यांतीळ सुसंवादिता. 
(३) सध्यवतीं व॑ घटकराज्यांच्या सरकारांनी 

घॉच हातीं घेतलेल्या योजना पूण पाडावयाची 
निकड, (४) युद्धामुळे व फाळणीमुळे झालेले 
अनिष्ट परिणाम दूर करण्याची आवडवकता, 

या सर्वे मर्यादा सांमाळून आपलें नियोजन पार्‌ 
पाडावयाचें आहे. ज्या आंकडेवारीच्या आधाराने 
अंदाज बांधावयाचे असतात ते आंकडेहि पुष्कळशा 
बाबतींत विश्वतनीय रीत्या आपल्याला उपलब्ध 
नाहींत, एकूण राष्ट्रीय उत्पनाचा आंकडाहि पूणपणे 
विश्वासाह॑ नाहीं, आपल्याकडे पुरेस अनधान्य 
उपलब्ध आहे की नाही याविषयाचे वादविवादहि 
पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळेंच चालू राहूं 
शकतात. लोकसंख्या, सरकारी आय-व्यय, आंतर- 
राष्ट्रीय व्यापार, मोठे उद्योगधंदे यांखेरीज इतर 
बाबतींत ढोबळ आंकड्यांवर विसंवूनच आज 
आपल्याला काम भागवून घ्यावें लागत आहि. 

साम्यवादी रशियाने सवेकष नियोजन अंमलांत 
आणून उतप्पादनवाढीच्या दृष्टीने ते यशस्वी करून 
दाखविलें, परंतु रक्षियांतील करडी हुकूमशाही ब 
तिचे ज्ञासनमार्ग आपल्याला संमत नसल्यानें, त्या 
प्रयोगाची नक्कळ आपल्याला करतां येण्यासारखी 
नाहीं. आपल्याला शांततेने, लोकशाहीच्या मा्गीने 
नियोजन अंमलांत आणावयाचे आहे, खाजगी 
भांडवलह्याहीलाहि आपल्या नियोजनांत स्थान आहे, 
मागसलेल्या राष्ट्रांना युद्धोत्तर काळांत आपल्या 
विकासासाठी आंखलेल्या योजनाहि रशियाच्याच 
घर्तीबर चालल्या आहेत, त्यामुळें त्यांचेंह्दि अनुकरण 
आपल्याळा अभिप्रेत नाहीं. प्रगत राष्ट्रांनाहि 
मंदीच्या, युद्धाच्या ब युद्धोत्तर अस्वस्थतेच्या 
काळांत आपल्या अथव्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्या” 
साठी कांहीं प्रमाणांत नियोजन स्वीकारणे भाग 
पडळे, परंतु प्रगत राष्ट्रांचा प्रश्न हा आर्थिक 
विकास साधण्यापेक्षां आथिक विकासाला स्थे्य कसे 
आणावे व त्याची प्रगतिपरता कायम कशी राखावी 
अश्याच स्वरूपाचा होता, डोळे मिटून भारतान 
शिकावा असा घडा त्यामुळें कोणत्याच राष्ट्राकडून 


योजनेची मांडणी, (२) सरकारी वब खाजगी भारताला मिळण्यासारखा नव्हता, इतरांच्या 
नउ. मा ् शध 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


अनुभवांपासून योग्य ते घडे डोळसपणे घेऊनच 
भारताला स्वतंत्र प्ररेने आपला मार्ग अनुमरला 
पाहिजे, 


आवश्यक भांडवलाची उभारणी 

उत्पादनांत वाढ करणें व आर्थिक विषमता 
कमी करणं ही. आपल्या नियोजनाची साध्ये असली 
पाहिजेत असे नियोजनमंडळाने म्हटलें आहे. 
या दोन साध्यांत कधी कधी विसंबादहि निमाण 
होण्याचा संभव असतो, उदा०-आ्थिक विषमता 
कमी करण्याच्या प्रयत्नांत खाजगी भांडबलाच्या्‌ 
संचयावर पारेणाम हाऊन उत्पादन घटण्याची 
शकयता निमाण होते. सुरुवातीला तरी कांही 
दिवस आपल्या राष्ट्रांत उत्वादनवाडीवरच भर 


दिला ज णे साहजिक आहे अर्खे नियोजनरांड व्हान 
रला जाण साहाजक आह, खे बनयाजनंमडळान 


९ ५३ “> « (4: 
मात्य कळ आहे, परतु याबरोबरच आर्थिक 
सपानतेचे येथ अभिश्चि नपा ळात वर | टाऊता 
॥५1॥ ४॥(॥ 1 | अआ|नाश्वतप| खा णावर णा टाकता, 
क कुक ञझ ज्र दार 

त सायण्याताठा झावझपक्र ते साप्ताजिक व आर्शिक 


फेरबदल करण्याची ज!गरू्कता भापण आतांपालूननच 
दाखवीत राहिळे पाहिभे, ही गोष्टदे नियोजन- 
मंडळाने स्पष्टपगे निदर्शनास आणली आहे. 
उत्पादनवाढ हा भांडवल, निसर्गसंपात्ति ब 
श्रमशक्ति यांच्या योग्य समन्वयाचा परिपाक आहे. 
अप्रगत राष्ट्रांकडे अद्याप उपयोगांत न आणली 
गाढळी अ३| निटगसंपाते विपुळ असते, या संपत्तीचा 
पुरेपूर उपयोग कहून घेणें हेंच तर प्रगतीचे गमक 
हाय, लोकसंख्या पुष्कळ असल्यामुळें शारीरिक 
श्रमशक्ती चाहि घुटवडा नसतो. परंतु योग्य तशी 


तज्श, हुशार श्रमशक्ति मात्र सहजगत्या उपलब्ध 
होऊं शकत नाहीं, त्यासाठी शिक्षणाची जख्री 
असते. परंतु मुख्य अडचण भासते ती भांडवलाची 
होय. हे. भांडवळ ज्या प्रमाणांत उपलब्ध होऊं 
शकेल, त्या प्रमाणांत आर्थिक प्रगतीचा वेग रू 
शकतो. हे भांडवल मिळावयाचेहि मार्ग दोनच. 
एक, अंतर्गत भांडवळी बचत व दुसरा, परकीय 
भांडवलाची आयात. या दृष्टीनें भारतीय योजने" 
तील नियोजित व्यवस्था पाहू. 

पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत योजनेसाठी 
एकूण खर्चे २०६९ कोटी रुपयांचा व्हावयाचा 
आहे. यांपैकी १२४१ कोटी रुपये मध्यवर्ती 
सरकारकडून खच व्हावयाचे आहेत व उरलेले 
८२८ कोटी रपये राज्यतरकारांकडून उपयोगांत 
आणले जातील, या, खर्चाची उमारणी खाळील* 
पद्धतीने होईल अशी अपेक्षा आहे. 

याप्रमाणें या योजनेब्या कालखंडांत सरकारी 
क्षत्रांत ढागणाऱ्या भांडवळांपैकी १२५८ कोटी 
रुपयांचे भांडवल मध्यवती सरकार व राज्यसरकार 
यांनी उभे करावयाचे आहे. उरलेल्या ८११ कोटी 
रुपयांच्या भांडवलासाठी आपण परकीय मदेतीवरच 
विसंबून आहोत. यांपैकी १५६ कोटी रुपयांची 
मदत आतांपर्यंत आपल्या हाती आलेली आहे. 
उरळेली ६५५ कोटी रुपयांची मदत मिळू शकेल 
अशी अपेक्षा आहे, ही मदत ज्या प्रमाणांत अपुरी 
पडेल तेवढ्या प्रमाणांत आपणाला अंदाजपत्रकी 
शिल्लक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. 


२. ९ 
खचाच्या रकमेची उभारणी 
मष्य-स्रकार राज्यस्रकारें एकूण 
एकूण खचाचा विनियोग ( जम्मू-कार्मोरश्हू ) 
पेकी सरकारतर्फे गोळा स वही. ८२८ २०६९ 
( १) अंदाजपत्रकी शिल्लक का 
( ड्‌ 3) भाडबढ-उभारणी ( क्झै वौरे ) इ्न्ट ७३८ 
(३) मध्यन्सरकारकडून राज्यसरकार ह्य र्र्ड ५२० 
काह” &ून राज्यसरकारांना मदत -- २२९ २२९ भं 
छर्कू० सरकारतफ५ गोळा गाच् छा णद __९००० 
बाहेरून आजवर मिळालेली मदत किन जद १२५८ 
-ऱमम-मम---:..--..- ७०७७ १५६ 
ण ष्‌ क >->>> 
ड््द्‌ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना 


यासाठीं इतर खःचीचे प्रभाण सरकारला कमी करावे 
लागेळ घ करवाढ कून उत्पनांतहि वाढ कशन 
घेण्याचा प्रयत्न करावा लागेळ, यानेतरहि जी तूट 
राहीळ ती सरून काढण्यासाठी चटनवाढीच! अवळेच 
करावा लागेल, अश्या प्रकारे २०० कोटी स्ययांचा 
चलनवाढ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का दिल्या- 
खेरीज आपल्याला करतां येईल अशी नियोजन- 
मंडळाची कल्पना आहे, 

१९५० पूर्वीच हाती घेतलेल्या कित्येक योजना 
गेल्या दोन वर्षात पुऱ्या होण्याइतक्या प्रगत 
अवस्थेला आलेल्या होत्या. त्यामुळें त्या योजनांवर 
साहजिकच अधिक खर्च करावा लागला. पुढील 
तीन वर्षांत हा ताण कमी होईल. ठरकारने उभें 
करावयाच्या १२५८ कोटी रुपये भांडबलापेकी 
६६७ कोटी रुपये आधीच कारणीं लागळेळे आहेत. 
उरलेला भाग तीन वषांच्या कालखंडांत गोळा 
करणे सरकारला कठीण जाऊं नये, परंतु त्यासाठी 
कसोशीने प्रयत्न करणें मात्र आवश्यक आहे. त्याची 
कारणें अज्ञीं : (१) वरील सरकारी उत्पजञाच्या 
अंदाजांत वाहेड्न मिळालेल्या मदतीपेकीं सुमारे 
१२० कोटी रुपयांचा समांवेशा १९५१ ते 
१९५३ या कालखंडांत झालेला आहे, या सदती- 
साठी अर्थातच तात्कालिक बचतीचे श्रम राष्ट्राला 
त्या वेळीं करावे लागले नाहींत, परंतु अज्ली नदत 


उपलब्ध नसतांना उत्पन्नाचे तेंच मान कायन्न 
ठेवण्यासाठी तसे. श्रम करणे भाग पंडेळ 


(२) १९५२-१९५३ च्या अंदाजपचकांताळ 
परिस्थिति उत्साहजनक नाहीं, मध्यवर्ती अंदाज 
एत्रकांत १९५१-५२ या वर्षा ९३ कोटींची 
दिललक होती ( प्राथमिक ताळेबंद ). १९५२-५३ 
च्या अंदाजपत्रक्ञांत द्या आंकडा केवळ ४ कोटींचा 
आहे. १९५२-१९५३ मधील एकूण सर्व राज्य- 


सरकारांची अंदाजपत्नरकेहि थोड्याशा तुटीचाच 
आहेत. (३ ) जनतेवरील कर वाढविण्याची 


मर्यादा संपत आलेली आहे. पाटबंधाऱ्याचा पाण्या 
वरीळ विकासकर, शेतीच्या उत्पन्नावरील कर, 
वारसा-कर असे कांहीं नवीन कर लादतां येण्या- 
सारसतरे आहेत. परतु त्यांच्यापासून व्हाबयाच्या 
उत्पनाळाहि मर्यादा आहेत. यांखेरीज, यापुढे 
कोणताहि नवीन कर लादतांना एकूण नियोजनावर 
त्याचे प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष परिणाम कोणते होतील 
याचा नीट विचार करावा लागेल, (४ ) सोठमोर्ठी 
कज उभारून पैसा उभा करतां येण्याची शक्यता 
कमी आहे. या मागाने फार पैसा उभा करतां येत 
नाही असे भारतांतीळ गेल्या कांहीं वषीचा अनुभव 
सांगतो, १९४७-१९४८ पासून पुढें तर नवीन 
नी मिळणाऱ्या पैशापेक्षा जुन्या कजाच्या परत- 

ठी द्याग लागणारा पैसा हाच अधिक हाऊं 
छागळा आहे. मोडी कर्जे भांडवलदार, बंका वगेरे 


अशीं सघन कुळेंब देऊं शकतात. त्यांच्याकडून 
'घेला. घेणें स्हणजे पर्वायाने खाजगी भांडवलाच्या 


उभारणीसाठी कमी पैथा शिळक ठेवण्यासारखं होय, 


३. खालील आंकण्यांवरून सरकारचें उत्पन्न ( मध्यवर्ती ठरकार ब सर्वे राज्यसरकार यांचें 
मिळून ) ब विकास-योजनांसाठी आजवर झालेला एकूण सरकारी खच यांची कल्पना येऊं शकेळ, 
या मार्गानें भांडवल उभे करण्याची आपली कुवत किती आहे याचाहि अंदाज या आकड्यांवरून 


यऊ रशाकेल $ 


१९५०-५१ 


१९५१-५२ १९५२-५१ 


( अखेरचा ताळेबंद ) ( प्रा, ताळेबंद ) ( अंदाजपत्रकांवून ) 


सरकारी उत्पन्न (यांत कर, कजे ब इतर 


( आंकडे कोटी रुपयांचे ) 


र्व ५ 
सवे बाबीपासूनच्या उत्पनाला समावेश आहे) ९२९ १०६८ ९१३३१ 
विकासयोजनांसारठी एकूण सरकारी खचच २५२ ३१७ १५०९ 
२७ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


नियोजनांत खाजगी भांडवठाचें कार्यक्षेत्र मान्य 
केल्यानंतर खाजगी भांडवलाचा पुरवठा कमी 
होणार नाही, असेंच घोरण आंखावयास पाहिजे. 
या दृष्टीनें लहानसहान ठेवीदारांकडून “ थब थेन 
तळे सांचे) या. न्यायाने एकत्रित होणाऱ्या 
भांडवलाची आपल्याठा फार आवडयकता आहे. 
नियाजनकालांत हे १२५८ कोटी झ्पये 
कोणत्या मागौर्नी मिळूं शकतील याविषरयी'ची 
सरकारची अपेक्षा खाढील आंकड्यांवरून कळून 


येईल $ ( कोटी रुपये ) 
राज्यसरकारांची अंदाजपत्रकी शिल्लक ४०्ट 
मध्यवर्ती सरकारची अंदाजपलकी शिळक १६० 
रेल्वेपासून नफा १७० 
जनतेपासून कज ११५ 
जनत्तेपासून लहान ठेवी २७० 
इतर ठेबी बगेरे १३५ 

एकूण १२५८ 


भांडवलाच्या उभारणीवर विकासाची गति 
अवलंबून असते. भारतांत भांडवळ व राष्ट्रीय 
उत्पन्नाची वाढ याचें प्रमाण ३ : १ असें पडेल 
असें नियोजनमंडळाचें अनुमान आहे. इतर 
राष्ट्रांतील अनुभवांशी जुळते असेंच हे अनुमान 
आहे. पंचवीस वर्षाच्या कालावधीत दर डोई 
उत्पन्न दुप्पट करून दाखवावयाचें असेळ तर दर 
वर्षा राष्ट्रीय उत्पनापैेकी १२ ते १५ टक्के उत्पन्न 
बचत करून भांडबल्रूपॉन गुंतविगे आवश्यक 
असतें, लोकसंख्या वाढत असली तर हं प्रमाण 
२० टकक्‍्क्यांपर्थेतह्वि वर चढवावें लागते. अ-प्रगत 
राष्ट्रांचे राहणीचें मान खालचे असतं, वचत 
करण्याची त्यांची शक्तीहि त्यासुळे कपनी असते. 
आज राहणीचें मान कमी ठेवून उद्यांच्या 
समृद्धीसाठी भांडवलाची बचत करावी कीं भावी 
विकास सावकाश झाला तरी हरकत नाहीं, परंतु 
आजची होणारी उपासमार टाळावी, हा अप्रगत 
राष्ट्रांपुढ॑ उभा असणारा बिकट प्रश्न असतो. 
बाहेर्न भरपूर भांडबळी मदत मिळण्यासारखी 
असळी तरच हा प्रश्न सुकरपणें सोडवितां येण्या- 
सारखा असतो, नाही तर उद्यांवर नजर ठेवून आज 
पोट आवळून काम करणे एवढेंच शिल्लक उरते, 


नियोजनाच्या प्रगतीबरोबर राष्ट्रीय उपर्नात उत्तरो- 
सर वाढ होत गोली की, हा प्रश्न सुटणं अधिकार 


- धिक सोपं होते. कारण, अधिक निमाण झालेल्या 


उत्पनापेकीं विश्षेष भाग बचत करणे तितकेसे जड 
वाटत नाहीं. या योजनेच्या कालांत उत्पन्नांत 
झालेल्या नवीन वाढीपेकीं २० टक्के माग भांडवली 
वचत म्हणून उपयोगांत आणावा, अशी निय्रोजन- 
संडळानी सूचना आहे. १९५०-५१ मध्ये आपलें 
राष्ट्रीय उत्पन कोटी स्पयांचें होत. 
१९५५-५६ यावर्षी तें १०००० कोटी रुपयांचे 
होईल. त्यानंनर मात्र प्रतिवर्षी उत्पन्नांत होणाऱ्या 
नवीन वाढीपैकां पन्नास टक्के भाग भांडवल म्हणून 
उपयोगांत आणावा, असें मंडळाने सांगितळें आहे. 
या पद्धतीने विकास होत गेल्यासच १९७७ पर्यत 
आपलें दर डोई उत्पन्न दुप्पट करतां येईल. 
१९७७ मध्यें आपले राष्ट्रीय उत्तन २५००० 
कोंटी रुपयांचे असेळ व त्यांपैकी ५००० 

टीची भांडबळी बचत करण्यांत येईल. या 
वेगानें १९६७ सालापासून पुढें प्रतिवर्षां आपल्या 
राष्ट्रीय उत्पन्नावेकाीं जवळजवळ २० टक्क्यांची 
आपण भांडवली बचत केळेली असेल. यासाठी 
पराकोटीचे श्रम व निग्रह या दोहोचीहि अत्यंत 
जरूरी आहे. राष्ट्राच्या भावी उन्नतीसाठी असा 
त्याग करावयाची सोधे मिळणे हाच या पिढीचा 
भाग्यलेख आहे. 


९००० 


- ह 


गेल्या दोन बषीत भारताढा मिळाठेली परकीय 
संदत १५६ कोटी रुपयांची होती. यांपैकी 
अमेरिकेच्या सरकारकडून सुमारें १२० कोटी 
रुपयांची मदत मिळाली आहे. “ कोलंभा-योजने *- 
प्रमाण कनडा, आरस्ट्रेलिया व न्यू झीलंड या राष्ट्ां- 
कडून सुमार १९ कोटी रुपयांची मदत मिळाली 
आह, त्याचप्रमाण फोड फोउन्डेशननें दीड कोट 
रुपय ॥देळे आहेत ब आमन्तरराष्ट्रीय बँकेने दिलेल्या 


0 ४७ ४ 


कजञापर्का ९ कोटी रुपये हाती आले आहेत 

याव€ून एक गोष्ट स्पष्ट होईल को, ही आलेली 
सब मदत त्या त्या राष्ट्रांच्या सरकारांकडून 
मिळाळेळी आहे. किंवा विकासयोजनांना मदत 
गत नावाडी सुद्दास स्थापन करण्यात आलेल्या 
आन्तरराष्ट्राय बकेसारख्या जागातिक संत्ये 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


शारताची पहिली पंचवार्षिक योजना 


कट्टन आलेली आहे, नवीन परकीय खाजगी 
भांडवळाचचा प्रवाह या काळांत भारतांत जवळ 
जवळ आलाच नाही, असें म्हटलें असतांहि चालेल, 
१९४५ नंतर अमेरिकन खाजगी भांडवलाची 
भारतांतील गुंतवण एकन्दोन कोटी रुपयांच्याहि वर 
गेळेळी नाहीं, यापुढे कांही काळपर्यंत तरी भारतांत 
_ परकीय भांडवलाचा प्रवाह हा दोन्ही राष्ट्रांच्या 
सरकारमार्फतच चाळूं राहील ही गोष्ट उघड आहे. 
आपल्या सरकारच्या परराष्ट्रीय व अन्तर्गत राजकीय 
घोरणाला महत्त्व येतें ते यामुळेच, आन्तरराष्ट्रीय 
राजकारणांत व अर्थकारणांत भारताला शोविस्कर 
स्थान मिळवून देणें हे भारताच्या राजकीय नेत्यांचे 
काम आहे. अमेरिकन खाजगी भांडवलदार आज 
आरिया खंडांत भांडवल गुंतबावयास उत्सुक 
नाहीत. त्यांचीं केवळ कारणें या ठिकार्णी नमूद 
केलीं कां पुरेखें आहे. तीं अशी : ( १ ) खुद्द अमेरिकंत 
भांडवलाच्या गुंतवणीपासून त्यांना पुरेखा मिळणार] 
नफा, (२) अनिश्चित जागतिक परिस्थाति. 
(३) आशियांतील राष्ट्रांतून दिसण!री अन्तर्गत 
राजकारणांतीलळ अनिश्चितता. (५ ) संभाव्य 
राष्ट्रीयीकरणाची भीति. (५ ) जाचक कर लादले 
जाण्याची शका. (६) मिळालेला नफा डॉलरच्या 
ख्पारने परत अमेरिकेंत आणतां येईल काँ नार्दी 
याविषयी संदेह.---या परिस्थितीत नजिकच्या 
भविष्यकालांत तरी निश्चित असा अनुकूल फरक पडेल 
अशीं चिन्हे दिसत नाहींत. इतर राष्ट्रांची सरकारे 
व; आम्तरराष्ट्रीय बँक यांच्याकडूनच मिळणाऱ्या 
मदतीवर आपल्याला विसंबून राहिलें पाहिजे, 
परकीय मदत आपेक्षेपेक्षां अपुरी पडली तर 
चलनवाढीचा अवलंब करणेंहि भाग पडेल, 
अलीकडे कांहीं वर्षे चलनवाढीविरुद्ध आपण तात्त्विक 
तरी कटाक्ष घरला आहे. व्यवहारांतहि चलनवाढीचे 
दुष्परिणाम दिसू नयेत याविषर्यी आपण जपत 
आलो आहोत, चलनवाढीमुळें भाववाढ होते व 
वेगवेगळ्या वर्गावर त्या भाववाढीचा विषम 
ताण बसतो, हा चलनवाढीविरुद्धचा नेहमीचा 
आक्षेप आहे. नियोजनाच्या काळांत भाववाढ होऊं 
दिली, तर आज रुपयांच्या हिश्योबांत केळेळे योजने” 
त्रीळ सर्वच अंदाज चुकतील, हाहि एक धोका 


९ 


अनुक्रमणिका 


आहेच चलनवाढ करूनि त्यापासून होणारे अपाय 
टाळण्यासाठी तरकारळा कांहीं गोष्टी करतां येणें 
शक्य अस्ते. करवाढ करून बाहेर गेलेले चलन 
पुन्हां परत आणण्याचा प्रयत्न, भाववारढावर 
नियंत्रण ब जीवनाला आवश्यक असणाऱ्या वस्तुंचे 
शिधापद्धतीने वांटप या गोष्टी करून चलनवाढीचे 
दुष्यरिणाम सामान्य जनतेला सुसह्य असे करतां 
येतात. परंतु यासाठी सामथ्येवान्‌ व कार्यक्षम 
अशा राज्यसंस्थेची आवद्यकता असते. आज तरी 
आपल्याजवळ तसे राज्ययंत्र नाही, चलनवाढीच्या 
प्रमाणांत बाजारांत विनिमवासाठीं येणाऱ्या वस्तूंचं 
प्रमाणहि जर वाढलें तरीहि भाववाढ रोखली जाते. 
यामुळें आवश्यक वस्तूचे उत्पादन या काळांत 
आपण कितपत वाढवू शकतो यावर चलनवाढीचे 
परिणाम बरेचसे अवलंबून राहतीळ, ज्या प्रमाणांत 
चचळनवाढ होईल त्या प्रमाणांत स्टलिंग गंगाजळीचा 
उपयोग करून मालाची आयात करावी, बाजार 
पेठेतील विनिमयाच्या वस्तूंचे प्रमाण वाढवावे ब 
व वलनवाढीमुळें भाववाढ होऊं देऊं नये, अशी 
कल्पना नियोजनमंडळाचे मनाशी बांधली आहे. 
स्टळिंग गंगाजळीच्या तारणावरच आवळी चलनवाढ 
झाळेळी आहे. आज त्या गंगाजळीचा असे तारण 
म्हणूनच उपबोग केला जात आहे. हें तारण काहून 
घेतल्यास होणाऱ्या परिणामांचा नियोजनमंडळाने 
आधेक सूक्ष्म ब स्पष्टपणें विचार करावयास इबा 
होता अते वाटतें, 

अखेर मुख्य प्रश्न उत्पादनाचाच आहे. निसर्ग- 
संपात्ते व श्रम्रशक्ति यांवरच उत्पादन-योजनांचची 
मुख्य मदार, भांडवल हे त्यांचे प्रसुख सहायक; 
आणणि प्रत्यक्ष उत्तादनावर होणारे परिणाम हाच 
कोणत्याहि नियोजनाच्या यशल्वितेचा सुख्य निकष, 
शेतीला महत्त्वाचें स्थान 

शेतीचे भारताळा आत्यन्तिक महत्त्व आहि हे 
सांगावयाची आवश्यकता नार्ही, भारताचे आथिक 
ब॒राजकीय स्वास्थ्य शेतीच्या सुल्थितीवरच 
अवलंबून राहणार आहे. आपल्या नियोजनाला 
पायाभूत म्हणुन नियोजनमंडळानें पहिल्या पंचवार्षिक 
योजनेमध्ये शेती ब पाटबंधारे यांना आद्य महत्वाचे 
स्थान दिळें आहे हे युक्तच आहे, याखेरीज हतर 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


घी 
र 
«, 


र 


/ 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दृष्टींनींहि शेतीतील उत्पादनवाढीकडे लक्ष देणे 
अगत्याचे झालें होते, १९४८ नंतर अनघान्याची 
आयात आपल्याला दरवषी करावी लागळेळी आहे. 
आजवर या आायातीताठीं ञापळे ७५० कोटी रुपये 
खर्ची पडले आहेत. स्टाहिंग गंगाजळीच्या आधारा- 
वर आजवर हा खर्च करतां तरी आला. हा 
प्रातवाधक खच अनिश्चित कालपर्येत यापुढ चालूं 
ठेवणें आपल्याला शकय होणार नाहीं, शेतदी- 
प्रधान राष्ट्राने अन्नधान्याच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण 
असण हच युक्त आहे. (मलायाप्रमाणे एखाद्या 
कच्च्या माठाड्या नियातीवरच सवे अथैब्यवस्था 
अवटबून असल्यास गोष-वेगळी, परंतु भारताची तशी 
पासस्थात नाही, भरपूर प्रमाणांत नियीत करण्यासाठी 
आपल्याकडे पक्का माल नाहीं, तितका कोणता 

एक क्वा माळहि नाहीं, ) पाकिस्तानरनिशितीनंतर 
व्यापार महत्त्वाच्या पिकांच्या नावतींताहि अड णी 
उभ्या राहल्या, ही पारिस्थिति विशेवतः कास 
ब ज्यूट या पिकांच्या चाबतींत जागवली, क पडा- 
च्या ब तागाच्या गिरण्या भारताच्या प्रदेज्ांत 
हाता. परतु अखंड भारतांतील तागाच्या उत्पादना- 
१७८० टक्के उत्तादन व कापसाच्या उत्पादनापैकी 
४० टक्के उत्पादन पाकिस्तानी प्रदेशांत हीत असे. 
या कच्च्या साठा उत्पादन शक्य तर व ठ्क्य 
ततक भारतांत देणें हॅंच इष्ट आहे. या दृष्टीनंहि 
यताच्या उत्पादनवाहीची योजना आवशयक होती 


पचवार्षिक योजनेच्या कालांत शेतीच्या उत्पा- 
दनात पुढीळममाणे बाढ होईल अड अपेक्षा आहे 


आंकडे ठक्षांचे शेकडा वाढ 


अन्नधान्य ७६ (टन) शड 
कापूत १२.६ (गातड्या) २ 
ताग २०.६ (गासड्या) ६३ 
ऊंस ७ (टन) ३: 
गळिताची घारन्यें ४ (टन) टॅ 


अननघान्याच्या उत्पादनांतील वाढ ही मुख्यलें- 

(६५ लक्षटन ) राज्यसरकारांच्या प्रयत्नांनी 
ब्हावयाची आहि. ही बाढ खाळीळ उपाययोजनांनी 
साध्य करण्यांत येडळ 


( आंकडे लक्ष सर्नार) 
साटा परणाची कामे य 
लहान पाटधंधार * श्ट 
पडीक जमीन लागवडीखाळी आणून १५ 
खताचा वापर ह्‌ 
वागळे वो-विबाग : 
६५ 


योजनेच्या पहिल्या आराखब्याप्रमागे हार्ती 
यतढल्या घरणन्पाखंधाऱ्यांच्या कामासाठी एकूण 
७६५ कोटी सपयांचा खर्चे लागेल लया याजना 
पूणे झाल्यानंतर त्यांच्या पाण्याखाली १६९ लक्ष 
एकर जमीन मिञळ ब १५ लक्ष किलेोरवेंट वीज 
ननाण होईल, या एकूण खचोपेक्ती ५१८ कोटी 
र्पयाचा खच १९५६ मध्ये झालेला असेल. व 
८५ लक्ष एकर जमिनीला पाणापुरवठ्याची सोय, 
१९ ल किडोवट दजानायात इतक्या गोष्टा 
चाघ्य झाडल्या असतीळ, याखेरीज नवीन योजना> 
पत्नक्राप्रनाणे, कोसी योजनेचा प्रथमविभाग ( निहार 
व नेपाळ: ६६ कोटी रुपये ), कोबना-योजनेचा 
प्रथदांवेभाग ( ३३ कोटी स्पये : २४००० किलो- 
वट बीजानाभति ), कृष्णा-योजना ९ मद्रास ब 
धक्ांबाद, इतर माहिती दिलेली नाही 3), चंवळ- 
ताऊनचा प्रथन्नाविमाग ( मध्य प्रदेश व राजस्थान: 
२४ कोटी रुपये ) व रिहुंदन्योजना ( उत्तर प्रदेश, 
३५ कोटी स्पये )-अश्या नवीन नदीयोजना या 
प्वाबिक योजनेच्या कालांत सुरू व्हाबयाच्या 
आहेत, या योजनांवर व्हावयाच्या एकूण. सुमार 
२०० कोटी र्पयांच्या ख्चोपैकी ४० कोटी 
रुपयांचा ख्य १९५६ पूर्वी झालेला असेल, 

घरण-पाटचंधाऱ्यांच्या योजनांचा अनुक्रम 
टरांवताना खाळील गोष्टींकडे लक्ष देणें आवश्‍यक 


हाते : (१) राज्यसरकारांनी आधाच हाती 
घेतलेल्या योजना पूर्ण करणे (२ ) पाण्याच्या इतर 
उपयोगामे! 


अजवान्याच्या उत्वादनासाठी उपयोगी 
पडणाऱ्या थोजना प्रथम हाती घेणें (२) वीज- 
निनितीसाठी प्रयस्न करतांना त्या विञेसाठीं पुरेशी 
मागण राहू शकेल डौ नाह, तिचा फायदा 
काणत्या प्रदेशाळा मिळेळ ओऔदोगीकरणावर 

होईल, याच! विचार करगे. 


4 


तरचा काय परिणाम 


व. 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
डू च 
गाम राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


८४ (1. (४ 


गारताचा पाहहला 
(४ ) पावसाच्या खनिश्विततेसुळे दुष्काळाची 
भीति असलेल्या प्रदेशाकडे वि्षेब लक्ष पुरबिण 
(५ ) भारतांतील निर्धन प्रदेशांच्या उन्नतीच्या 
इृष्टीनें योजनांचा झाळानुकस ठरविणे, ( ६ ) तज्ज्ञ 
व तंत्रज्ञ बांच्या तुटवडा लक्षांत घेऊन, आटेत 
त्यांचा पुरेपूर उपयोग कडन घेतां येईल अश्या 
रीदीर्वे कामाची जांखगी करणे, -अशा योजनेची 


दोन-तीन वर्षे सहज 
लागतात. नंतर काम पुरें व्हावयास दहान्वारा 
वर्षाचा अवाधे लागतो, आज हाती घेतलेल्या 
योजना पूण झाल्यानंतरहि सुमार: २००० कोल! 
रुपयांचे काम या क्षेत्रांत करावयाचे वाका असल, 
यामुळें, दीधसूत्रीपणाने नव्हे परतु दूरच्टटीनच, या 
कामाची आंखणी करणें आवश्‍यक होऊन बसते. 
बरील सर्व अडचणी वब आतांच्या यांजनत नवान 
हाती. घेतलेली कार्म लक्षांत घेतां नियोजन- 
मंडळाच्या निणयावर विशेष आक्षेप घ्यावयास 
जागा नाहीं, 

पाणीपुरवठा, खत-्वी-ब्रियाण्यांची सोय, 
शेतीला मदत करणाऱ्या ब उत्पादनावर देखरेख 
ठेवणाऱ्या सरकारी यंत्रगेची कार्यक्षमता--या गोष्टी” 
बर शेतीच्या उत्पादनवाढीची यशस्विता अवलंबून 
आभाहेच. परतु याखेरीजहि अधिक मूलगामी असें 
दुर फेरफार आवश्यक आहेत. ते असे : 
(१) जमिनीचे फेरवांटप, ( ९ ) सहकारी उत्पादन 
(३) सहकारी खरेदी-विक्री, (४ ) उत्पादनासाठी 
आर्थिक साहाव्य, (५) उत्पादनयोजनेला पोषक 
होईल अर्से निरनिराळ्या सालांच्या किमतीतील 
तारतम्य, 

लमिनींत कोणाकोणाचे कसकसे इक गुंतलेले 
आहेत याविषयीची नीट संकलित माहितीहि आज 
उपल्ब्ध नाहीं. याविषयीची सावेत्रिक नोंदणी 
(९९0५५४) राज्यसरकारांनीं १९५२३ मध्ये करावी 
असा नियोजनमंडळारने आदेश दिला आहे. शक्‍य 
तोवर जामनींतील सर्व महत्त्वाचे ह्क्ल बह्िबाट 
करणाऱ्यांच्या हाती असावे, अताच यापुढीठ प्रयत्न 
राहील, जल्लीनदारी नट करण्यासंत्रंघींच्या प्रयत्नांत 
आजवर निरनिराळ्या प्रांतांत प्रगति झालेलीच आहे. 


पैववार्षिक योजना! 


परिस्थिति लक्षांत घेऊन, एका कुटुंबाला उपलब्ध 
ताघनांनी कसतां येण्याजोगा जमिनीचा क्षेत्र 
साकार (यालाच आपण 'कोडंबिक क्षेत्र असे म्हणू ) 

वयाचा आहे. याहून फार तर तिष्यट आकाराचे 
क्ञेत्र मालकाला खाजगी न्लागतीसाठी राखतां येईल 
त्यावरीळ सर्व क्षेत्र कुळाच्या नालकी-हक्काचे व्हावे 
असे प्रयत्न व्हावेत, असं निवोजनमंडळानें सुचविले 
योग्य किंएत मात्र माल्काला 
लोकांचा 


च 
या ऱ्चनळ 
11 सूर चेनळा 


केव्हांहि अवलंबून राहील 
चि 


कौटुंबिक क्षेत्राहून कमी क्षेत्र असणारे ल्हान 
ज्ेतकरी व एका कोडुंबिक क्षेत्रहून अधिक 


५ 2९ 


परतु तीन कोडुंबरिक क्षेत्राहून कमी असणारे 
मध्यम शेतकरी यांनीं सहकारी पद्धतीन जमीन 
कसण्यालाठी प्रयत्न करणें आवदबक आहे. पडीक 
जबीन लागवडीखाली आणतांनाहि खेंडगांवांतील 
सहकारी प्रयत्नांना उत्तेजन दिलें जावें; सहकारी 
खरेटी-विक्रीचेह्ि सावेत्रिक प्रयत्न झाळे पाहिजेत, 
तरच बाजारांत येगारी पूर्ण किंम्रत शेतकऱ्याच्या 
पदरांत पडटूं शकेल, नाहीं तर आज मधला अडत्याच 
बराचसा माग गिळंकृत करून बसतो, --इत्यादि 
गोष्टींचे प्रतिपादन करून नियोजनमंडळाने सहकार्यो- 
वर भर दिला आहे तो युक्तच आहे. 

शेतकऱ्याला उत्पादनकायीच्या मदतीसाठी 
साहाय्याची आवदुयकता ही राहतेच. इंगामापुरतं 
कांहीं कर्ज त्याला लागत असते. विहिरी, बांघट 
बंदिस्ती, ताळी अश्शांसाठी कांही अधिक मदतीचे 
शहि त्याला आवश्‍यक असतें. अशा रीतीने दर 
१. १०० कोटी रुपयांचे हंगामी कजे, २५ 
2 स्ययांचे कांहीं अधिक सुद्तीचें कज व ५ कोटी 
रुवयांचे प्रदीध मुदतीचे कजे शेतकऱ्यास मिळावे 
अश्ली अपेक्षा आहे. मध्यवर्ती सरकार, राज्य- 


न्श् 


७ ज्ञ त्ये क बट 2 व्ह *्श य रि च 
याखरज प्रत्येक राज्यसरकारानें आपली विशिष्ट ठखरकार, रिझव&६ बॅक व सहकारी संस्था यांच्या” 
३४ 

अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


माफेत हा निधि गोळा होईल अश्शी नियोजन- 
मंडळाची कल्पना आहे. 

सवोगीण सहकारितेच्या यशस्बितेवरच आपल्या 
बोतीचा अभ्युदय अवलंबून आहे, सहकारी कज- 
सस्थ। व सहकारी खरेदाविक्रीचे संघ यांविषयीचे 
प्रयोग भारत गेलीं सुमारें पन्नास बर्व करीत आहे 
अजूनहि सहकारी चळवळीने म्हणावे तसें पूळ 
घरलेळे नाह. सरकारी रेट्यामुळे . संस्थांच्या व 
सभासदांच्या संख्येत वाढ होते, परंतु बहुतेक सर्वे 
संस्थांची शाक्त मात्र कमळुवतच राहते, असाच 
आजवरचा अनुभव आहे. भसरमाप पेसा ओतला 
की कांद्दी ना कांही थोडेधे फळ दिसतेच. परंत 

कांही वशस्वितेचे खरे गमक नव्हे. सहकारी 
चचळवळींत नवा प्राग ओतण्याची आज भावदइवक- 
या बाबतीत नियोजनमंडळारने कांही 
नान सूजना केलेल्या नाहींत. पूर्वींच्या कांह 
सामत्यांनाहि हा विचार केळेळा जाहे. या क्षेत्रांत 
आता सुचवाबंयाचें असे फारच थोडे उरळें असेल, 
सूचना कृतींत उतरविगें हंच तेवढें आतां उरले 
आहे. भारतांतील व्याक्तिमात्राच्या विधायक 
कठृत्वशक्तीळा त॑ आवाहनच आहे 


श्‍ंकाराशेताचे तर हाताच्या बोटांवर मोजण्या- 


शतक|हू यशस्वी प्रयाग आपल्याकडे झालेले 
नाहीत. ते झाळेच पाहिजेत एवढेच आपल्याला 
आग्रहाने म्हणतां येईल. कारण दुसरा मार्गच 


नाह, एष पन्था । एतत्कमे । नान्यः पन्था 1ावद्यतड 
यनाव । 


हुकूमशाह(त कडक नेयंत्रण ठेवूनहि शेतकऱ्याला 
योजनेप्रमाणे भावद्यक त्या मालाचे उत्पादन 
करावयास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करतां येतो. 
परंतु हुकूमशादीहि या क्षेत्रांत आपल्या मार्गाने 
पूर्णपणे यशस्व्री होऊं शकत नाहीं. रशियामध्ये 


असाच अनुभव आला. त्याशिवाय, भारतांत 
आपल्याला हुकूमशाही मागीचा अवलंब कराव- 


याचा नाहीं हें दुसरं एक कारण आहेच, त्यामुळे 
शेतकऱ्याळा उत्पादनवाढीविष्रयी उत्साह वाटावा 
ब त्याने योग्य त्या माळाचेंच उत्पादन करावे अशें 
वाटत असल्यास, मालाच्या किंमती ठरवितांना 
ग्य काळजी व्यांवी लागते, या बाबतींत सांभाळा- 


अनुक्रमणिका 


चयाचीं भुख्य घोरणे अशीं : (१) शेतकी माळ व 
कारखानदारी माळ यांच्या परस्परावेनिमयांत 
शेतको मालाच्या किंमती कारखानदारी, मालाच्या 
किंप्रतीच्या मानानें खाली पट्टूं देतां कामा नयेत; 
नाहीं तर -( उदा० शेतकी मालाच्या किंमतीत 
२५ टक्क्यांची वाढ झाली व कारखानदारी 
मालाच्या किंमतीत ७५ टक्के वाढ झाडी-) 
पूर्याइतकाच कारखानदारी माळ खेरेदी करण्यासाठी 
ऱ्याळा आपल्याजवर्ळाळ शेतकी माळ पूर्वाहून 
धिक बिकावा लागतो, यामुळें शेतकऱ्याचे 
जीवनमान घटते. या दोन मालांच्या किंमतीतील 
तारतम्य तांमाळणे यामुळे आवश्यक होऊन 
बसते. (२) शेतीच्याच निरनिराळ्या मालाच्या 
किंमतींतीळ तारतम्य सांभाळळें पाहिजे, व्यापारी 
पिकांच्या ब्र अनघान्याच्या पिकांच्या किंमतीतील 
तरतमभावाप्रमागे शेतकरी आपल्या शेतांत कोणते 
पीक काढावयाचें ते ठरबीळ, योजनेप्रमागे कमी 
किंमतीचे पीकच त्या प्रदेशांत काढणें आवरयक असले 
तरीहि शेतकरी आपल्या मागीनी अशी योजना 
डावलण्याचा प्रयत्न करील. (२) अर्व घोरण ठरवि- 
तांना देशांतील सामान्य परिस्थिति व प्रादेशिक 
विशिष्ट पारास्थात यांचा कसोशीन चार करावा 
लागतो. तपशिलाचा नीट अभ्यास केल्याखेरीज 
असे निर्णय घेणे शाक्य नतर्ते. 
असा सवेंगामी विचार करणारी यंत्रणा नियोजन- 
मंडळानं अस्तित्वांत आणर्गे आवश्यक होत. तशी 
स्पष्ट तरतृद योजनेंत केळढी आढळत नाही. 
औद्योंगिक विकास 
नियोजन म्हटळें का झपाऱ्यानें होत जाणाऱ्या 
ओंद्योगीकरणाची कल्पना डोळ्यांसमोर खेळूं 
छागते. उत्पादनाची वाढ व्हाबी ब वगावगातील 
आथिक विषमता कमी व्हावी या दृष्टीनेहि उद्योग 
धद्यावषयाच सरकारच धोरण महत्वाचे 
या दान ध्येयांचा समन्वय कता घाळावा हाहि एक 
कट प्रश्न असतो, उद्यागधद्यांचा विकास खाजगी 
भाडबलदारांच्या हाती ठेवला कॉ हा विरोध 
डक र ही क आपल्या सरकारचे 
राष्ट्रीयीकरणाचचे 
नाह, त तत असते तर| आजच्या न्याबह्वारिक 


अतत 


ब्‌शे 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५&नवभारत च 
भट 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


भारताचा पाहहला 


परिस्थितींत त्याळा वरीचे मुरड घाळाबी लागली 
असती, 

भारत-सरकारचे आंद्योगिक थोरग १९४८ 
साली जाहीर करण्यांत आलि, त्या धोरणाचाच 
विकास आतां पुढें होत. आलेला आहे 
आचरणाच्या इप्टीने * औओद्योगिक-विकास-नियंत्रण 
कायद? (१९५१) हा या धोरणाचा स्वोत 


ढु 

अळींकडचा टप्पा होय, या कायद्याच्या कक्षेत 
येणाऱ्या ३७ उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थेत सरकारला 
ज€र्‌ तर इस्तस्षेप करतां येईल, या कायद्यामुळे 
अर्थातच कोणाढाच संताष नाही. भांडवलदार, 
समाजवादी, खाम्यवादी यांना वेगवेगळ्या कारणां- 
नीं तो अनिष्ट किंबा अपुरा वाटतो. ल्याचें 
प्रत्यक्ष फळित अर्थातच त्याची अमलबजावणी 
कशी होते यावर अवलंबून राहील.. 


च झं ओोद्यो “५ व्य व 
मारतन्सर्कारच्या आद्योगेक धोरणाची स्यू& 


रूपरेषा पुढीलप्रमाणे सांगतां येईल ५ (१) परकीय 
खाजगी भांडवलाचे स्वागत करावयाची सरकारची 
तयारी आहि. परकीय भांडवलदारांविरुद्ध जावक 
अले कायदे सुदाम केळे जाणार नाहीत, राष्ट्रीयी- 
करण केल्यास योग्व ती नुकसानभरपाई मिळेल, 
रुपयांच्या स्वरूपांत भारतांत निळविळेळा नफा 
परत स्वराष्ट्री नेण्यासाठी आवश्यक ते चलन उप- 
लब्ध करून दिलें जाइल अक्लीं आश्वासने योजनेत 
दिलेलीं आहेत. परकीब भांडवल देशी भांडवलाला 
व औद्योगिक विकासाला विरोधक होऊ नये अशी 
मात्र अपेक्षा राहील, ही. सवे आश्वासने परकीय, 
विशेषतः अभेरिकतीळ, भांडवलदारांना कितपत 
स्पृहणीय व विश्वसनीय वाटतात यावरच बरेचसे 
अवलंबून राहील, परकीय खाजगी भांडवलदारांना 
बाटणाऱ्या इतर अडचर्णांचा उलेख पूर्वा येऊन 
गढलाच आहे. (२) भारतांत आज असलेले 
खाजगी नाडकोचे उद्योगधंदे राष्ट्राच्या मालकीचे 


टश 


रण्याची निकड नार्ह न ड़ नर 
क गु ह नाही, अर्स नियोजनमंडळा'चे मत (दोटी रुष्भे ) 
ञञा। ट्रायाकरण कल्याखेरीांज नंयत्रण ल्ल क 31 
या उगा चाव केववके, रव व 9 रात ग जुनी ज्ञाज बधत्तारा भरून काढण्यासाठा १५० 
्् र च डर्ल याज क क १ _ 003 ४ 
मडल अत्ता नयोजनमडळा- जबीन उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठीं २३२३ 
यती. (३) कांही उद्योगधंदे संपूर्- ळ्या माल, मजूरी वगेरेसाठी खेळते मांडवळ २२० 
पण सरकारच्याच मालकाचे राहतील, युद्धसा|ददत्या- र ढळे 
नवी निर्मिति, अणुशक्ति व रेस्वेवाइतूक हीं बा सदरा” एकूण ६१३ 
1 
नन भा. ६ ३३ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


लोखंड, पोलाद, विमान 
व जहाजे यांचे कारखाने, टेलिफोन, तारायंत्र, 
रेडिओ यांसारखी दळवळणाची साघनें-यांच्या 
उत्पादनांत राक्‍य त्या प्रमाणांत खाजगी भांडवला- 
लाहि सहळारी करून घेण्यांत येईल. उरलेले 
सवे औद्योगिक क्षेत्र खाजगी भांडवलदार, सहकारी 
उद्योगसंस्था यांच्यासाठी मोकळे ठेवण्यांत येईल, 
हकारी उद्योगसंस्था अस्तित्वांत नसल्यामुळें आज 
तरी थाचा अर्थ, हे क्षेत्र खाजगी भांडअलदारांच्या 
हातांत राहील, अठाच होतो. या क्षेत्रांतीह सरकार” 
स मांगंदर्शन ब नियंत्रण राहावें अशी नियोजन 
मंडळाची सदिच्छा आहे. (४) खाजगी 
प्रयत्नांना योग्य अशी भ्रामे मिळावी म्हणून 
कच्च्या भालाचें उत्पादन, वाहतूक व दळणवळगाचीं 
साधनें, आद्य महत्त्वाचे उद्योगघंदे ( 10250 
गत$(1९5 ), संशोधन यांबिषर्या सरकार 
दक्ष राहील, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे घोरणहि्‌ 
अ्शा पद्धतीने आंखण्यांत येईल कीं, यंत्रसामग्री 
ब उत्पादनासाठी आवदयक तो माळ मिळावा, 
परंतु परदेशी तयार सालाची अनिष्ट चढाओढ 
मात्र जाणवू नये. कांही थोडा विमाग सोडून 
आपला हतर सर्व ओद्योगिक विकास खाजगी 
भांडबलदारांच्याकरवीं व्हावा, अश्ी आज तरी 
योजनेची अपेक्षा आहे. 

या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत औद्योगिक 
विकासाताठीं सरकारतर्फे एकूण १७२३ कोटी स्पंये 
खच व्हाबयाचे आहेत. त्यांपेकीं ९४ कोटी मध्यवर्ती 
व घटक राज्यांच्या सरकारांनी सुरू केलेल्या वेग 
वेगळ्या उद्योगघंद्यांसाठी आहेत, अधिक ख्चापेकी 
पन्ना; कोटींचा खर्चे आद्य महत्वाच्या उद्योग 
घंद्यांच्या विकासासाठी व्हावयाचा आहे. खाजगी 
भांडवलाच्या क्षेत्रांत पुढीलप्रमाणे भांडबळ उप- 
योगांत आणले जावें अशी अपेक्षा आहे : 


खालीं येतात. कोळसा; 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नवीन उद्योगधंद्यांत गुंतवावयाच्या भांडवला- 
पकी ८० टक्के भांडबळ उत्पादनाची साधने निमाण 
करणाऱ्या कारखान्यांत गुंताविळें जावयाचे आहे. 
( ढोखंड ब पोलाद ४३ कोटी स्पये, पेट्रेल्यद्ी- 
करण ६४ कोटी स्पये व सिमेंट १३ कोटी र्यये 
देनोंदेन व्याबह्वारिके गरजांच्या वस्तुंची । 
वाढवावयाची नाही. आज आहेत त्याच उत्पादन- 
शक्तींचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन शक्‍य तितकें 
अधिक उत्पन्न काढाबयाचे एवढाच त्यांच्या 
बान्नरतीत प्रयत्न राहील. केवळ कांडी वस्तूचचाच याला 
अपवाद करण्यांत आला आहे. ( उदा. कागद, 
औषधें इत्यादि ). 
खाजगी क्षेत्रांत लागणार भांडवळ खाजगी 
प्रयत्नांनींच उभं झाडें पाहिजे. याचा अथ खाजगी 
भांडवलदार व बॅंका यांच्याकडून या भांडवलाची 
तरतूद झाली पाहिजे, योजनेच्या आराखड्यांत या 
भांडबल-उभारणविषयी खालीलप्रमाणे कल्पना 
होती : ( कोटी रुण्ये ) 
जादा नफ्यांतील ठेवी 
(1४. 0. ॥'. तलळा15) 
शेअरनमांडवल उभारून ९० 
इंडल्ट्रिअळ फिनॅन्स कार्पोरेशनकटटून २५ 
आजच्या योजनंत ही अपेक्षा वाढली आहे. योजने- 
च्या अमेक्षेप्रमाणें राष्ट्रीय उत्पन वाढत गेलें व 
अपेक्षेप्रमाणे भांडवली बचत होत गेळी तर शेअर- 
मार्केट ब बॅंका यांच्यामार्फत नवीन अपेक्षा पुरी 
हाऊ इकेळ असें नियोजनमंडळाळा वाटतें. 
१९५०-५१ या वर्षी नफ्याची चचत करून २४ 
कोटी रुपये मांडवलल्पाने गुंतविण्यांत आळे. याच 
प्रमाणांत पुढेंहि बचत सुरू राहिल्यास याच 
मार्गानें १७० कोटी रुपये उभे राहूं शकतील. 
३१ डितंत्र १९५१ रोजी सर्वी बकांकडे 
मिळून, कारखाने ब उद्योगधंदे यांच्या खाती ५० 
कोटी रुपबांची ठेव जमा होती, बँकांनी उद्योग 
धंद्यांना दिलेल्या कर्जांचा आंकडा याच तारखेला 
२०१ कोटी स्पये होता. हे कर्ज अर्थातच योग्य 
तारणावर खेळते भांडवळ म्हणून अल्प मुदतीने 
दिळें होत, २९ डिकवर १९५० रोजी मात्र हा 
कर्जाचा आंकडा १६० कोटी रुपयांचा होता. 


६० 


१.1 
ष््न डे ७७५ घि त्र 
"६2 .अमृतमहोत्सवी 50-३७ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास टं - : ब्र र 
अनुक्रमणिका मी ११४ 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 0 ५01 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


ठेवीचा आंकडा तोच होता. या आंकड्यांवरून या 
क्षेत्रांतील बँकांचे कार्य व त्यांतील ठेभाव्य चढ 


र यांची कल्पना येऊ राकेल, 

खाजगी भांडवलाच्या गुंतवणीसंतंघींच्या ख 
कारच्या धोरणाचे निष्रेधक व प्रवर्तक अते दोन 
माग करतां येतील, कांही विशिष्ट धंद्यांत 
भमांडवळाची गुंतवण होतां कामा मथे किंबा अमुक 
इतक्या प्रमाणांतच ती झाळी पाहिजे, असता निषेध 
सरकारला जारी करतां यईल. परंतु विशिष्ट उद्योग- 
धंद्यांत भांडवळाची विशिष्ट गुंतवण झालीच पाहिजे 
असा प्रवतेक आग्रह घरण्याचें साघन आज भारत- 
सरकारच्या हाती नाहीं. अरे साधन जोपधेत सरकार- 
च्या हाती नाहीं तोंपयेत योजिळेळी वाढ निश्चितपणे 
होऊ शकेळ्च अश्शी ग्वाही देतां येत नाहीं, नवीन 
योजना , मांडतांना नियोजनमंडळा]े ४२ उद्योग- 
झक्ञांच्या प्रतिनिधीशी तपज्लीलवार वाटाघाटी 
कडनच उत्पादनवाढीचे अंदाज बांधलेळे आहेत, ही 
गोष्ट खरी. परंतु खाजगी भांडवलदारांचे धोरण 
बदलणार नाहीं असं कोण सांगू दाकेळ सरकारवर 
दमोव आणण्यासाठी ते भांडवलाची गुंतबण रोखून 
घल शकतील. नफ्याचे प्रमाण, मजूरविषयक धोरण 
हीहि योग्य वाटली नाहीत तर ते उत्पादन अडवून 
घरतीळ वा नवीन उत्पादन हातीं घेगार नाहींत, 
भांडबळाच्या गुंतवणीच्या दृष्टीने भांडवळदारांवरील 
कराचा भोजा वाढवू नये अज्ञा सूचना * कोलंबो - 
योजने * पासूनच येऊं लागल्या होत्या, त्या सूचना 
आता मान्य झाल्या आहेत असें समजाववात 
हरकत नाहीं, आर्थिक समता साधण्याच्या प्रयत्नांत 
यामुळे कशा अडचणी निमीण हातात हं 
कराववात नको. 

, ताच्या सुरुवातीला सांगितलेल्या योजनेच्या 
ल मास्य कहूनहि या क्षेत्रांत तरकार)] 
आपल्या हाती. कांहीं आग्रही प्रवर्तक आ 
यय शा ती न. पटक 
वीट ? रौ म्हटल्यावांचून 
राहवत नार्ही, 
सवीना पुरेक्ष काम व वेतन 
भारताचा प्रश्न हा केवळ उ 


ट्‌] 
2) 


विशद 


देणे हा 


भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना 


अवलंबून असणाऱ्या अन्प्रगत राष्ट्रांत संपूण घेकार 
राहण्याची आपत्ति फार लोकांवर येत नाही, कारण 
६ काळी आई ? अखेर सवांना भाधार द्यावयास 
उभी असतेच, अधिकाधिक लोक तिचा आसरा 
घ्यावयास आले झी तिच्यावरील भार वाढत जातों 
ठेंच, परंतु अगदींच बेकार होऊन अन्नाला 
वाराहि महिने पूर्गपगे मोताद होण्याची पाळी 
कोणावर येत नाही, परतु जमिनींचा लहान तुकड 
अनेकांनी मिळून कसण्यांत सर्वांना पुरेसे कामहि 
झिळत नार्ही, पुरेसं बेतन-उत्पनहि मिळूं शकत 
नाहीं, या लोकांना पूरक उत्पनाचीं साधने उपलब्ध 
करून देणे व या संख्यपेकी शेतीच्या मशागतीसाठी 
अनावइयक असणाऱ्या लोकांना निर्वाहाची इतर 
व्यवसायक्षेत्रे निमाण करणें असा दुहेरी उपाय 
योजिल्याखेरीज हा प्रश्न सुटूं हाकणार नाही, आजच 
भारतांत या प्रश्नांचे स्वरूप असे आहे. आपली 
लोकसंख्या प्रतिवर्षी १छे टक्कयांनीं व!ढत आहे. 
पुढीळ तीस वर्षीच्या कालांत तरी लोकसंख्येच्या 
वाढीच्या या प्रमाणांत घट होईळ अशी अपेक्षा 
बाळगावयास नको. नियोजनमंडळानेंहिं अक्षी 
अपेक्षा ठेवलेली नाहीं. परंतु प्रत्यक्षांत बा वाढीमुळे 
झेबढा मोठा प्रश्न निमीण होतो हें पाहिलें म्हणजे 
भीति वारल्याखरीज राहत नाहीं. लोकसंख्येच्या 
वाढीच्या या प्रमाणाने ३० वषोच्या काळांत 
आपल्याला आणखी सुमारें १० कोटी लोकांची 
तरतूद कराडी लागेल. 

घरगुती व लहान उद्योगधंद्यांना यामुळेच 
भारताच्या अथव्यवस्थेंत महत्त्वाचें स्थान आहे. 
(भांडवलाच्या एकूण तुटवड्यामुळेंहि कमी भांडवल 
लागणाऱ्या या उत्पादनपद्धतीचा उपयोग करणें 
आवदयक आहे हेहि दुसरे कारण आहेच. ) नियोजन- 
मंडळानें ही गोष्ट मान्य केळी आहे, वासाठी मदत 
म्हणून योजनेंत २७ कोटी रुपयांची केळेळी तरतूद 
मात्र अगदीं अपुरी वाटते, प्रत्यक्ष पेशयाच्या मदती- 
खेरीज पुढीळ मागीनींहि बा उद्योगधंद्याना मदत 
करण्यांत येणार आहे: ( १ ) कांहीं उत्पादन या 
उद्योगधंद्यांताडींच राखून ठेवण्यांत येईल, (२) 
मोठया कारखान्यांचे उत्पादन एका विशिष्ट 
सयीदेपळीकडे वाढू दिळें जाणार नाही, (३२) 


अनुक्रमणिका 


बोठया कारखान्यावर उत्पादन-कर॒ लादून त्यां 
उत्पादनांतून लहान उद्योगधंद्यांना मदत दिली 
जाईल. (४ ) कच्च्या मालाच्या पुरवठयाची 
सोय, ( ५ ) संशोधनरशिक्षणाविषयक मदत. 
सारताचा योजनावद्ध विकास जसजसा होत 
तसतशी खाळीळ प्रमाणांत अधिक 
लोकांना दर वर्षी कार्मे मिळू शकतील असा 
आतांच्या योजनेत अंदाज व्यक्त करण्यांत आलेला 
आहे. पुढीळ कोष्टकांत किती अधिक लोकांना 


४ -.. ह ०. 


काम मिळूं शकेल याचे आंकडे दिले आहेत $ 


ज़ प 
जाइल 


( आंकडे रुक्षांचे ) 

१ मोठे व लहान कारखाने डर 

२ घरण व विद्युतून्योजना ण्डै 

३ रोती : नवीन भिजलेल्या जमिनीवर १९४ 
तळ्यांची दुरुस्ती शदे 
पडीत जमीनीची मशागत एके 

४ बांधकाम शै 

८ रस्तेबांधणी श्‌ 

६ घरगुती उद्योगधंदे २७ 


(या खेरीज ३६ लक्ष लोकांना घरगुती घंद्यां- 

पासून पूरक धंदा म्हणून प्रात्ति होऊं लागेल, ) 
७ प्रगत व्यवछाय ( अंदाज सांगतां येत नाही, ) 

वरीळ आंकडे केवळ ढोबळ अंदाज आहेंत, 
नियोजनमंडळालाहि याची जाणीव आहे. परतु हे 
ढोबळ आंकडे मांडूनहदि नियोजनमंडळाला काय 
सुचवावयाचें आहे ते कळत नाहीं, शेतीवर अव- 
ळ॑ंबून असळेळी लोकसंख्याच वाजबीहून किती तरी 
आधेक आहे. मग कसावयाच्या जमिनीचे क्षेत्र 
वाढलं तरी नवीन लोकांना त्यांत पुरेसा वाव कसा 
मिळणार १ घरणें, बांधकाम यांच्यावरील कामे 
निरंतर चाळू राहणार आहेत काय? घरगुती 
उद्योगधंद्यांसंवंधींचा आंकडाहि असाच एक 
आज्यावादी अंदाज दिसतो. प्रश्न नियोजनमंडळा> 
च्या जाणीवेच्या कक्षेत आलेला आहे, परंवु 
त्याचें उत्तर त्याला सांपडलेळें नाही, असाच निष्कष 
यावरून काढावा लागतो, यांत नियोजनमंडळाला 
फार दोष देण्याचें कारण नाहीं. ही परिस्थितीचीच 
आजची अपरिहार्यता आहे. 

सुशिक्षित लोकांच्या बेकारीचाहि नियोजन” 


३५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


नबंभारत 


मंडळाने उल्लेख केला आहे. सुशिक्षितांवर 
बेकारीचा प्रसंग येणे हा नियोजनाचा पराभवच 
होय, असें मानावयास हरकत नाहीं. राष्ट्राच्या गरजा 
व शिक्षणप्रसार यांची सहयोगिता आपल्याला 
साधतां आली नाही, असाच या बेकारीचा अर्थ 
होऊं शकेल. 
, अन्परगत राष्ट्रांच्या आशिक विकासाची यंत्ना 
अ-प्रगत राष्ट्रांचा आर्थिक विकास झपाट्याने 
साधावयाचा असेल तर त्यासाठी सुसंघटित परकीय 
मदतीची फार आवइयकता आहे. दुसऱ्या महायुद्धा- 
नंतर राजकौय कारणामुळें अप्रगत राष्ट्रांतील 
आर्थिक प्रश्नांबद्दल सर्व राष्ट्रांना आस्था वाटूं 
लागली. जगांतील सर्व लोकांच्या आर्थिक व 
सामाजिक प्रगतीसाठी आवडयक ती यंत्रणा निमाण 
करण्याचे ध्येय “संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेत नमूद 
कून ठेवण्यांत आलें आहे. त्या दृष्टीने आजवर कांही 
प्रयत्नहि “संयुक्त राष्ट्रसंघा 'मार्फत झालेले आहेत. 
ए१1॥॥., फ.प.0., 1.1,.0., ॥'.॥.0.-- 
अश्या संत्थांचें कार्य या स्वल्पाचें म्हणून 
दाखवितां येईल. परंतु या संस्थांचे कार्य एकेका 
विशिष्ट क्षेत्रातच झाळें आहे. सर्वांगीण विकासाच्य] 
एकसूक्रतेचा प्रयत्न त्यांच्या कार्यातून प्रत्ययाळा 
येत नाहीं, याखेरीज अ-प्रगत राष्ट्रांच्या आर्थिक 
विकासासाठी एकूण करावयाच्या कायीच्या मानाने 
त्यांचें कार्य फारच तोकडे आहे. 
आर्थिक क्षेत्रांत विशेष काम करणाऱ्या आम्तर- 
राष्ट्रीय संस्था म्हणजे आन्तरराष्ट्रीय बँक ( 11(- 
९80118) 1380) 10 1१९९०४७८10 
910 1)९४९]०11९0() व आन्तरराष्ट्रीय चलन- 
निधि (11९0151018) ॥[1९(६ा']' पपा) 
या होत, (अमेरिकेंतील 1,>]1)01-111)1)01 अक ह्‌ 
एक आम्तरराष्ट्रीय भांडवलाच्या व्यवहाराची मोठ्या 
प्रमाणावर उलाढाल करणारी संस्था आहे. परंतु ही 
संस्था अधिक प्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्या सरकारच्या 
आदेशानुसार आपलें घोरण ठरवीत असतें, त्या- 
मुळें आन्तरराष्ट्रीय . संस्था या सदराखाली ती 
यथार्थपणे येऊं शकणार नाहीं, एरव्ही, आज सवच 
आन्तरराष्ट्रीय संस्था अभेरिकेच्या प्रगट बा प्रच्छन 
वर्चस्वाखाली आहेत ही गोष्ट वेगळी,) [.॥1.1". 


अनुक्रमणिका 


व इंटरनशनल बँक यांपेकी अ-जगत राष्ट्रांना भांडवळ 
पुरविण्याच्या दृष्टीनें इंटरनॅशनल अक ही संस्था 
महत्त्वाची आहे. परंतु या संस्थेमार्फत मिळूं शक 
णाऱ्या म्रद्तीवर पुष्कळच मर्यादा पडतात. अ-प्रगत 
राष्ट्रांच्या गरजेच्या मानाने या संस्थेची मदत 
देण्याची शक्त किती तरी अपुरी आहे. अ-प्रगत्‌ 
राष्ट्रांची एकूण गरज ३००० कोंटी डॉोलसंच्या 
मदतीची आहे. ( उदा ०---ढंटिन अमेरिका ४०० 
कोटी, आफ्रिका ३०० कोटी, आशञेय आशिया 
१००० कोटी ), याउलट आम्तरराष्ट्रीय बँकेकडे 
कर्ज म्हणून द्यावयास हाती असळेला 1नांघि केवळ 
६० कोटी डॉलर्सचा आहे. या निधीपैकी कांही 
भाग पश्चिम यूरोपच्या सदतीसाठींहि कारणी लागा- 
वयाचा आहे. अ-प्रगत राष्ट्रांसाठीं राहणारी रक्कम 
त्यामुळें अर्थातच आणखी कमी होणार, त्याच- 
प्रमार्ग या अँकेचे व्यवहार हे बॅकव्यवसायाच्या 
सर्वमान्य सिद्धांतांना धरूनच व्हावेत अशी अपेक्षा 
असल्यामुळेंहि बँकेच्या कार्यक्षेत्रावर खूपच बंधन 
पडते. आ-प्रगत राष्ट्रांत प्राथमिक पायाभूत 
अशी बांधणी कराबयासाठींच ( धरणे, वाहतूक 
इत्यादीसाठी ) बरेचसे भांडवल गुंतवार्वे लागते. 
घरेचर्स भांडबळ असे लांब मुदतीने गुंतविणे बकेळा 
शक्‍य होणार नार्ही, 


या सर्व कारणांमुळेंच यूनोच्या तज्शन्सभितीच्या 
* अ-प्रगत राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासा श्वरील 
अहबालात अन्यपरगत राष्ट्रांच्या आर्थिक मदतीसाठी 
एक स्ततंत्र * आन्तरराष्ट्रीव आर्थिक विकाससंस्था ? 
( [टापा 1)९ए९]0011९10 ॥॥॥])- 
०१1६४) असावी अशी सूचना करण्यांत आढी होती. 


या सूचनेला कोगत्याच प्रगत राष्ट्राचा पाठिंबा 
मिळाला नाही. अश्ली योजना आंतरराष्ट्रीय 
म्हटटी तरी तिचा खरा सर्द भार अनोरेकेयर 
पडतो. यामुळें इतर प्रगत राष्ट्राकडून या संस्थेला 
काहा प्रमाणांत भांडवल मिळण्याची दाक्येता असर 
ल्यासच अशी नवीन संस्था काढण्यानें कांही 
विशष साधल्यासारखें होईल, एरव्ही तिची भाव- 
झ्यकता नाही, अशी भूमिका 
अन्नारकन घेतली, ₹ ग 


इतर प्रगत राष्ट्रांनी ौ 
त (3 ळं 11| द्धाच्या 
यारासाठ कराव्या ळागणाऱ्या श्व ह . सना 
यामुळ आपल्या- 


डा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


चि 
्ि 


/ 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


थाह्ताची पहिली पंचवार्षिक योजना 


ह 


झडे आर्थिक शिल्लक नाही व आहे ती संतंधी 
राष्ट्र व वसाहती यांज्या मदतीसाठी आवश्यक्र 
आहे असं सांगितळें, सूचना अर्थात्‌ तेवब्यावरच 
राहिली, 

परकीय सदतीविषर्यीच्या अश्या सर्व अपेक्षा 
कोणत्याहि स्वाभिमानी राष्ट्राच्या नियोजनांत प्रकट- 
पणे मांडणे शाक्य नसते. परंतु प्रश्षांचा सवागीण 
विचार करतांना, ही वाजू मनांत बागविलीच 
पाहिजे, किंबहूना आजची गरज तर अश्या 
संस्थेच्या स्थापनेनेंहि भागण्यासारखी नाहीं, राष्ट्राय 
नेयोजन व आम्तरराष्ट्रीय अर्थकारणन्राजकारण 
यांचे संबंघ यापुढें आधेिकाधिक गुंतागुंतीचे होत 


नवीन घडी बअसावितां येईल. अन्ती सवोना तौ 
अधिक सुखकरहि होईल. परंतु मधल्या स्थित्यंतरा- 
च्या काळांत अकारण स्पर्धा किंवा द्वेष यांना 
वाव मिळूं नये याविषयीं जागरूकपणे प्रयत्न केळे 
पाहिजेत, आज असा विचार चाळू असल्याचें 
दिसत नाही. आजच्या परिस्थितीत तर आंतर- 
राष्टींय सहकार्याने याहि पुढची महत्वाची पावलें 
टाकगे निकडीचे आहे. तीं पावळें अशी : (१) वगा- 
वगोतील आर्थिक विषमता दूर करण्याप्रसाणेच 
राष्ट्राराष्ट्रांतील प्रचंड आर्थिक विषमता दूर कर- 
ण्याचा ध्येववादी हेतुपुरस्सर प्रवत्न करणे. (२) 
जादा लोकसंख्येच्या देशांतील लोकांना कमी 


वस्तीच्या देशांत वसाहती करण्यासाठीं वाव देणें, 
(३) आद्य महत्त्वाच्या मालाच्या उत्पादनाचे 
जागातिक नियंत्रणय व योग्य प्रमाणांत सर्वे राष्ट्रांस 
वांटप (उदा० अपणुशक्ति, तेळ, खर ),-र्‍र्‍या 
गोष्टींचा नुषता उल्लेख केला तरी हास्यास्पद 
वाटावे इतकी आपल्या जड मनावरील जुनाट 
विचारांची पकड आज कायम आहे. मानवाला 
शहाणपण एक हातक उशीरा सुचू लागते दीच 
गोष्ट खरी, 


जातील असें दिसते, भांडवलाच्या आंतरराष्ट्रीय 
प्रवाहाचे महत्तव तर आपण पाहिळेंच, आंतरराष्ट्रीय 
व्यापाराचाहि मीट विचार झाला पाहिजे, अ-प्रगत 
राष्ट्रांचा जसजसा औद्योगिक विकास होत जाई 

तसतसा अ-प्रगत वब प्रगत राष्ट्रांच्या परस्परांशी 
होणाऱ्या व्यापारावर त्याचा पारेणास झाल्यावांचून 
राहणार नाहीं, या विकासाचे परिणाम प्रगत राष्ट्रांना 
प्रथम तरी प्रतिकूल असेच जाणवतील, आजची 
आम्तरराष्ट्रीय व्यापाराची घडी विखकटून जाईल. 


भूदान--आणि पुढं संपत्तिदात 

आपण अधिक पुढें जाऊन संपरत्तीतीळ कांहीं हिव््याची मागणी केली नाहीं तर भूदान>आंदोालना- 
मागाल तत्त्वाची पूत होणार नाद्दी याची वाढती जाणीव, भूदान-यज्ञाचा जसजशी प्रगति होत गेढी तसतशी 
मला होऊं लागली, म्हणून मीं मनार्शी निश्चय केळा को, आतां सपासदानाचाहे आवाहन जनतेला 
करावया, मी संपत्तीचा सहावा हिस्सा मागत असतो, परतु किती दान करावयाच त जनतेनेच 
ठरवावयार्चे आहे, व्यक्तिगत प्रवत्तार्न वा छु शळतेनें जरी आपण घन मिळाविळें तरी ते केवळ आपल्या 
स्वतःपुरते नाहीं, इंबवरानें सर्व समाजाच्या उपयोगासाठी त आपणांस ]देळ आहे, ६ तत्तत माझ्या सुंपसि- 
दानाच्या मागणीमार्गे आहे, कारण धनोत्पादनासागाल शाक्त व धरणा हाच मुळी इंश्वरदत्त देणगी आहे 
असे मी मानतो. सार्वजनिक कार्यीप्रीत्यथ जमविलेल्या निधीचा टूस्ट बनविण्याची माझी कल्पना नार्ही, 
सावजनिक नि्घींत व साझ्या संपत्ति-यज्ञांत एक महत्वाचा फरक आहे. माझ्या संपात्ति-यज्ञांत दान करणाऱ्याला 
पुढें प्रतिवर्धाीं आपल्या मिळकतीचा कांही भाग देत राहावा लागेल, म्हणून दात्यानें दिलेली संपात त्याच्या” 
जवळच ठेवाबी आणि तिचा उपयोग त्यान आमच्या सूचननुसारच कून, त्यांचा दरवबा [हशेब द्यावा 
अं मीं योजिळें आहे. त्यायोगे दाता आपल्या केवळ संपरत्तीचाच कांही भाग देत नाहीं तर आपल्या 


बुद्धिमत्तेचा व काशल्याचाहि तो उपयोग करून दता, आमच्या इच्छनुप्तार दात्यानं |दिढल्या संपत्तीचा 
विनियोग करावा अर्वा जर! योजना असला, तरा त्यान सपत्ताच्या विनयांगासजर्चा स्वत1।दहव अवश्य 
सूचना कराव्या, दाताच्या प्राम1॥एणकपणावर पूण वश्वात ८ नून ५ त्याच्यावरच सव जन्नाबदारा टाकत रश 
पसरतो. टीकाकारांना ही पद्धत सदोष वाटेळ, पग विश्वाछाद्िवाय चांगुलपणा कसा निर्माण होईल £ 
-_>आचाय ॥वनाबा 
:19) 
क आळ: 
/ गवना श्या 
«६ &.अमृतमहोत्सवी, | २७ 
्श् ट... वर्ष “ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ८ ७७५१७, र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, गं, बा. सरदार व श्री, दि. के. बेडेकर 


मराठी वाद्याय व भाषा यांच्या इतिहासाची योजना 


क 


ण॑ येथील “ महाराष्ट्र साहित्यपरिषदे * 
पु 


ट्‌ 
आहे. प्रस्तुत लेखांत लेखकांनी त्या योजनेचे स्वरूप मांडळे असून, परि 


(च 


ठी वाडय़याच्या इतिहासाची एक योजना आंखली 


देची ती योजना त्यांच्या दृष्टीने 


वाढ्ययातहासाच्या शास्त्रथुद्दठ भर]मकवरून पाहूतां कशी तदोष आह, याचें दग्द्रान केलं आहे. त्याचभरोवर 


मराठी वाळ्येतिह्यासाची शास्त्रशुद्ध र्परेषा कशी असानी यावहल्डी यो 


सुचावला आह. प्रस्तुत ळखांत व्यक्त केलेले 
अधिकाऱ्यांकडे यापूवीच कळविले असून, 


९ 


कड पाठावण्यापूवा, प्रा, ग. वा, सरदारव श्री, दि. के. 


तज्ज्ञ, आस्थेवारक अभ्यासू व साहित्यप्रेमी लोकांपु 


खंडविभागणी ब नामकरण या दृष्टींनी सदोष असल्यावद्दळ ऐकमत्य 
इतिहास अधिकारी तज्ज्ञांच्या सहकायाने विचारपूमक तवार करून 
स्वागताहूंच वाटेल, अशी विश्याळ योजना आंखून ती पार पाडण्याला ' महारा 


उद्युक्त झाडा आहे, हे निःसशय आमनदनीय द्वा 


कोणत, मराठी बाड्ययेतिह्यास कसा लिहिल जावा, मराठी वाळ्ययेतिहासयोजना शक्‍य तितकी निदोंष कशी 


करता येईल या विषयांवर चचा होणें अवइय आहि. 


वाचकांस निःसंशय उद्‌बोधक वाटतीळ.--का, सं. ] 


मराठी वाढ्यय व भाषा यांचा अभ्यास 
करणाऱ्या विद्याथ्यीस व अध्यापक्तांसहि आज या 
विषयांची समप्र व सुसंगत मांडगी ज्यांत असेल 
अद्या इतिहासग्रेथाची गरज मातत आहे. असा 
हतिह्वासग्रंथ त्वांना उपलब्ध करून देण्याची 
जबाबदारी पार. पाडण्यासाठी साऱ्या मराठी 
जनतेच्या ब अनेक अभ्प्रासक्रांच्या मदतीची तर 
जख्री आहेच; शिवाय मराठी मुळखांचा समावेश 


विचार लेखकांनी 


याना परिषदच्या प्रसिद्ध योजनेचा या नवीन योजनेच्या 
दृष्टीनं फेरविचार करण्यासंबंधी विनंति केळी असल्याच समजते. आ 


व्र ॥६ त्यांना प्रस्तुत लेखांत 


संहाराटू साहत्यपरिषदे च्या 


ठा हा योजना परिषदेच्या अधिकाऱ्यां- 
मेडकर यांनी साहित्येतिह्वांस या विषयांतीळ कांहीं 
ता मांडळी व त्यांतील बहुतेकांनी परिषदेची योजना 
व्यक्त केळे, असे कळतें. मराठी वाड्मयाचा 
घेण्याची योजना प्रत्येक मराठी भाषिकाळा 
ट्रू साहित्यपरिषद ” ही संत्या 
अद्या वेळी वाड्ञायेतिहातरचनेची शास्त्रशुद्ध ते 


त्या दृष्टीने प्रस्तुत लेखांत व्यक्त केळेळे विचार 


उवोच्या सहकार्याने व प्रत्यक्ष सादाय्यानेच हे मोठें 
काम सिद्ध होण्यासारखे आहे 

या काभांत पुढाकार घेऊन अशा हतिहासर 
ग्रंथाची योजना हार्ता घेण्याचे श्रेय महाराष्ट 
साहृत्यपारषद्‌ न घेतले आहे हा आनंदाची गार 
आहे. गेला पांच वर्षे या ग्रंथाच्या स्वरूपासंत्रर्धी 
विचारविनिमय झाला असू ॥, आज त्याचे फ 
हणून एक सुमार ५५०० पानाचा 


न. ल्य डी र च त नड ह्त्य ह, एकाद राखड 
असलेली राज्यसरकारें, सुंबई, पुर्ण इत्यादि असळेला इतहातग्रथ तयार करण्याची यो ना सिद्ध 
हश (> कत > ९ म ऱ्ा शीं 
ठिकाणचे! किद्यापाठ आण. पाश्चम महाराष्ट्र, झाली आहे, या योजनेला अनुतरून प्रत्यक्ष ग्रंथ 
महाविदर्भ, मराठवाडा व गोमांतक या महाराष्ट्र. ळेखनाचे व संपादनाचे काईहि आता. सुरू हत आहे 
1.) ः 1. 
विभागांतुन कार्य करणाऱ्या साहित्यन्संस्था-<या योजना सिद्ध कहून प्रत्यक्ष डवेनाच्या दवाळी 
ड्ट 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका कया 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


घराठी वाड्याय ब भाषा यांच्या इतिहासाची योजना 


सुरुवात हात आहे, अशा वेळीं जर पुन्हां योजने- 
बद्दल फेरविचार करावयाचे म्हटलें तर प्रंथळेखना- 
नचा प्रारंभच स्थगित केल्यासारखे होईल, 
आहे ती योजना सदोष असेळ, तर प्रसक्ष ळेखन 
करणाऱ्या संपादकांना व सहन्संपादकांना दोषांची 
जाणीव होईल तो दोष टाळांत 
लेखनाचे कार्य चालूं ठेवतां येईल, असा विचार 
आमच्याहि पुढें प्रथम होता. पण समोर असलेल्या 
योजनेचा जास्त विचार करतां आम्हांला असें 
बाटले की, प्रारंमालाच थोडा*फार विलंत्र होण्याची 
आर्पात्त पत्करूनहि योजनेचा पुन्हां विचार होणेच 
आवदयक आहि. येतील तले निवारण्याचे ब तपरिला- 
चे दोष कोणच्याहि ढोबळ योजनेत राहतीलच. 
पण प्रस्तुत योजनेतील दोष तपशिलाचे नसून रचनेचे 
आहेत असे वाटूनच आम्ही आपली भूमिका 
मांडण्याचे हे घाष्ट्य करीत आहोंत. 

या इतिहात-ग्रथाचे खंड अकरा असावेत कीं 
कमी-जास्त असावेत हा प्रश्न महत्त्वाचा नाहीं. तसंच 
अतुक खंडास असुक व्यक्तींचे नांव द्यावे की नाही 
हाहि प्रश्न गौण आहे, अश्या बारीक तपशिलांचा 
प्रभ अलवता तर मग योजनेचा फेरविचार करण्याची 
भूमिका आम्हीच घेतली नसती, पण आर्धीच नमूद 
केल्याप्रमाणे, एकंदर ग्रंथाच्या स्वरूपाजद्दळ व रचने- 
महृळच आम्हांला कांहीं म्हणावयाचे आहे; मग त्या 
अनुषंगाने खंडांची संख्या, नामकरण व एकन्दर 
ग्रंथीवस्तार या बाबतींत आम्दी सिद्ध योजनेवर 
आक्षेप घेऊन कांहीं नवी व्यवस्था सुचविली आहे. 
बाडूमयेतिहासरचनेची कांहा वश्षुत तस्त्वें 

अकरा खंडांचे नियोजित संपादक व 
सहू-संपादक यांच्याकडे धघाडण्यांत आलेला ढोबळ 
आराखडाच आमच्याठमोर आहे. या एकंदर 
योजनेवर आम्हांला जी टीका करावयाची आहे, ती 
टीका खाढील मुद्दयांवर आहे : १. कालक्रम व 
अवस्थाक्रम २. ग्रंथनविस्तार, ही टीका करतांना 
सर्वविश्रत असलेल्याच अश्या कांहीं इतिहासावेघयक 
तत्त्वांचा उललेख प्रथम करणे योग्य होइल, आमच्या 
विवेचनाच्या सोयीताठी या. तत्त्वांची मांडणी 
करतांना आम्हांठा ही जाणीव आहे को, लिद् 
योजनेच्या मारगेहि हीच तत्त्वे विचारांत घेतलीं गेली 


चे 3. डी 
६] आाढळळ 


आहेत. परंतु त्या तत्त्वांच्या व्यवद्दाराबद्दलचा हा 
मतभेद स्पष्ट होण्यासाठी त्या तत्त्वांची येथें मांडणी 
करणे आम्हांला जरूर वाटतें 
एकेक व्यक्ति, पंथ, वाडूमयप्रकार किंवा ग्रंथ 
यांच्या भोवती तपक्लीलबार संशोधन होऊन 
पुराव्यानिशी माहिती संकळित होण्याला महत्त्व आहे 
हे खरे, या संशोधनाच्या मागांबेच इतिहाताची 
साधने निर्माण होतात. ही साधन-्सकलनाची 
क्रियाहि कधी थांबू शकत नाही. नवी नती लामश्रा 
जेडांत येत असते, तिच्यामुळे जुन्या सामग्रीचा पुन्हा 
निवड व संगति लावावी लागते बव मग आणखी 
नव्या सामग्रीचा ज्लोध सुरू ठेवावा लागतो. परंतु, 
या साधन-संकळनाच्या कायीपेक्षां इतिहासं-रचनेच 
कार्य भिन्न आहे. इतिहास-रचनेला मार्गदर्शक 
ठरतील अशी अनुमानें संकल्नकांरहिं काढीत 
जातातच, किंबहुना, संकलनाच्या अगदीं प्रारंभ 
कालांत निरंकुश अक्या अनुमानांना ब सिद्धान्तांना 
एक प्रकार अनुकूल भ्रूमिच असते. हो गोष्ट 
मराठी इतिहासाच्या ब संतवाडूमयाच्या क्षेत्रांत 
आपल्या अनुभवास आली आाहे. परंतु साधन- 
संकलनाच्या कायीपेक्षां इतिहास-रचनेचे कार्य मिन 
आहे, या मुद्दयाळाच अशा या अनुमानामुळें 
बळकटी येते,' स्फुट अश संकलनापेक्षां व त्यावरच 
आधारलेल्या स्फुट अशा... अनुमानांपेक्षां इतिहास 
बेगळा असतो. इतिहासामध्ये निश्चिति असते व 
स्फुट माहितीची निवड ब रचना करून एक 
अनुसंधान साघलेळे असतें. 
हें अनुसंधान कालक्रमाच्या ब अवस्थाक्रमा- 
च्या अश्या दुहेरी पण एकजीव पद्धतीने साघलें म्हणजे 
इतिहास सिद्ध हतो. केवळ कालगणनेचा मानदंड 
वापरून शतकांची किंवा दशकांची समप्रताणांत घेरे 
तयार करून त्यांत स्फुट माहितीचीच विभागणी करणे 
हा एक उपक्रम होईल. पण ते इतिहासरचनेचे 
विडंबन होईल ! एखाद्या वृक्षाचे वर्णन करतांना 
बीजारोपण, शाखाविस्तार व फल्समृद्धि यांचे वर्णन 
न करतां केवळ फुटाफुटांनी त्याच्या उंचीत 
झाळेली वाढच तेवढी नमूद करणें हे जसे हास्या” 
स्पद होईल त्याप्रमाणे केवळ क'लळगणनेची पद्धति 


नजाव ठरल, द 
बेभान, 


$$ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


गंवेभोरत 


2. 


परंतु हेहि खरे कीं कालक्रमाशिवाय इतिहाछाच्या 
रचनेला कणाच राहणार नाहीं. एकेका व्यक्तीचा 
किंबा घटनेचा अथे लावण्यासाठी पूर्व आणि उत्तर 
कालांतील व्यक्तींशी ब घट्यांशी त्याचा संचध, 
साम्यविरोच आणि कार्यकारणभाव दाखविगें जलर 
असतें. यासाठींच आधी व नंतर ह्या कालसायेक्षते- 
चार्‍च अवलेबर करावा लागतो व म्हणून काल्कम 
ही. इतिहातरचनेची प्राथनिक पण आवशयक 
भूमि आहे. 

कालक्रमाच्या प्राथामेक भूमीच्या आधाराने 
त्या त्या काळखंडांतीळ स्फुट बाबींना अधिष्ठानरूय 
असलेल्या वैशिष्ट्यांचा, प्रनत्तींचा ब अवस्थांचा 
इतिहासश्ञांस विचार करावा लागतो. एकेका 
काळखंडांतील वाडूमयाळा प्रागरू्प होऊन ब्यापून 
टाकणाऱ्या मूळ्भूत तत्त्वांचा शोध घेऊन त्या 
तशवांचे स्फुरण एकेका व्यक्तीच्या कृतीत, एकेका 
वाडूनयप्रकरणांत व एकेका ताहित्यकृतीत किती 
कमीजास्तपणं आढळतें हे इतिहासांत नमूद झालें 
पाहिजे, या प्राणरूष तत्त्वांच्याच पोटी भावी 
कालखेडांतीळ प्राणतत्त्वांचा प्रादुमीग कसा व केव्हां 
दिसू लागतो व नर्वी प्राणतच! केव्हां व क्षी 
प्रभावी होऊं लागत!त या'चा निदेश या विवेचनांत 
हवा; त्याचप्रमाणे मागीळ क!लखंडांचा प्राणतत्त्वांशी 
असलेला अनुब्ंबदि स्पष्ट "हावयास हबा, 

सारांश, कालक्रमाच्या प्राथामिक आघारान 
बाडूमयांताळ प्राणरूप तत्त्वांच्या विकासाचा शोध 
घेणें ब अवस्थाक्रम निश्चित करगे हे इतिहासरचनेचे 
काय आहे. वाडूमयाच्या अंतर्बाह्य विकासाचे 
समग्र ज्ञान होणें ह त्याचें फळ आहे, 
साहित्यपरिपदेची योजना 

वाडमयेतिहासासं'ंधीरची वरील तत्त्व तिद्ध योजने- 
त अवलोबिलेलीं आहेत काय हा आपल्यापुढे आतां 
प्रश्ञ आहे, आपल्यासमोर असलेल्या अकरा खंडां- 
वेर्का शेवटचा  भाषा-व्याकरण खंड ? हा कोण- 
च्याहिं योजनेत साटा व स्वतंत्रच राहील, तेव्हां 
खरा प्रश्न पहिल्या दह्या खंडांचाच आहे. ह्या 
खंडांच्या विस्तारांतूसन १००० पासून सन १९५० 
पर्यंतचा वाहूमयेतिह) प समाविष्ट आहे. हा सुमारें 


९५० वर्घोतील मराठी वाडूमयाचा इतिहास 
हाच प्रस्तुत चर्चेचा विषय आहे, 

या ९५० वघ्रोतील वाढ्ययाचे जे खंड सिड 
योजनेत काल्पळे आहेत ते अते : 

१, महानुभाव खड ६, पोडितकवि खंड 

२, ज्ञानेश्वर खंड ७, शाहीर खंड 


२१, एकनाथ खंड ८. भाषांतर खंड 
४. तुकाराम खंड ९, चिपळूगकर खंड 
५, रातदास खंड २१०, ललित-वाळाय खंड 


कालक्रम आणि अवस्थाक्रम 
साधलेळें अनुसंधान व सूत्र 
वेभागगीमध्ये दिसत नाही. 
वाढ्ययाचा एक स्वतंत खंड आहे; ज्ञानेश्वर, 
एकनाथ, तुकाराम, रामदास व चिपळूणकर या 
व्यक्तींच्या झोंबती कल्पिळेळे खड आहेत; पंडित- 
कवि व शाहीर यांच्या विशिष्ट शेळींना प्राधान्य 
देऊन कांही लंड आहेत; ततच भाषांतर ब ललित 
वाड्य़यप्रकारांनाच केंद्र घरून दोन खंड करण्यांत 
आले आहेत. थोडक्यांत सांगावयाचे, तर या 
बिभागणींत व्यक्ती, पंथ, शेळी व प्रकार या गोष्टींवर 
भर देण्यांत आळा आहे व यांच्या सरमिसळीने 
दह्या खंडांची योजना सिद्ध करण्यांत आली आहे, 
साधनांचे संकलन करीत असतांना जक्षी माहिती 
मिळेळ तशी संग्रहीत करावी लागते व एकका 
व्यक्तीचा, पंथाचा किंबा प्रकाराचा अभ्यास पुरा 
करीत जावा लागतो. हीच दृष्टि विशिष्ट व मयोदि- 
त अभ्यासाच्या वेळींहि संशोधकाला स्वीकारावी 
लागते. परंतु ही संकलनकाराची व संशोधकाची 
ब्ात्ति इतिहासकाराने ठेवणें बरोबर होणार नाही. 
त्यानें कालक्रमाचें आणि अवस्थाक्रमाचे सूत्रच घरळे 
पाहिजे व तेच नेमके या योजनेत ॥देसत नाहीं. 

या दह्या खंडांच्या विभागणी मुळें इतिहातळेखनां.. 
त कले दोष उत्पन होतील ते एक- दोन उदाहरणां- 
नीं दाखविणे शक्‍य आहे ; 

महानुमावी वाडूमय 
लिहिलेले आहे, तसेंच ते सन 
काळांतळेंहि आहे. या उत्तरका 
सांकेतिक लिपीचा आश्रय कें 
त्यांच्या ठेखनांत तंत्राचा बडेजा 


यांच्या अल्वयानें 
आम्हांला या 
यांत महानुभाव 


शोनेश्वरांच्या काळी 
१३५० नंतरच्या 
छीन महानुभावांना 
छा आहे, शिवाय 
व, पांडिल्यप्रदर््षनाची 


|. $.'.] 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी बाख्यय ब भाषा यांच्या इतिहासाची योजना 


£्५ 


इच्छा इत्यादि वेशिष्ट्यें आढळतात. महानुभाव 
खंडामध्ये या अवस्थांतराची दखल घेतां येईल, 
परंतु एकंदर मराठो वाड्याच्या विकासाचे 
ज्ञान होण्यासाठी हें अपुरे ठरेल, ज्ञानेश्वर-काढीन 
महानुभाववाळूमयाचा समकालीन सर्वच वाडू्मयाशीं 
सास्यविराव प्रथम स्पष्ट झाला पाहिजे व 
त्याच न्यायाने उत्तककाळीन महानुभावत]हित्याचा 
विचार झाला पाहिजे, सन १३५० नंतरच्या 
सवच मराठी 
स्फूर्ति, साधेपणा वगेरे गुणांच्या जागीं पांडित्य व 
सजावट यांचा प्रभाव पट्टूं लागला कॉ कायहें पाहिलें 
पाहिजे. म्हणजेच, उत्तरकालीन महानुभावांचीं 
वेशिष्ट्ये ही. केवळ त्यांच्या पंथ-वाडूमयापुरती च 
आहेत का एकंदर मराठी वाडूमयांतांलच एका 


व्यापक स्थित्यंतराचा तो एक आविष्कारच 
आहे, हे नीट ठरविता येईळ., महानुभाव- 
वाढ्य़याचा एक खंड केल्याने सध्ययरुणीन 


मराठी वाडूमयाला व्यापून टाकणाऱ्या प्रद्त्ती चा 
शोध व त्यांचा विकासक्रम पाहाण्याचा प्रयत्न 
विफल होईल, एकेक खंड हा मोहारबद पेटीसारखा 
होऊन वसेळ आणि शतकांशतकांतून अखंडपणे 
नांदणाऱ्या विकाताच्या सूत्राचे अवधान इतिहास 
रचणाऱ्यांनाच राहणार नाही; सग ते वाचकांना 
उमगर्गे तर दूरच राहिलें ! 

दुक्‍र॑ं उदाहरण, “ चिपळूणकर खंड ' ब * ललित 
वाडूमय खंड ? यांचे घेऊं, अते खंड पाडल्याने 
आधुनिक वाडू्सयाच्या विकासाचा अथ लागत 
नाही. गद्याचा जन्म आणि विस्तार प्रथम झाला 
आणगे मग कादंबरी, काव्य इत्यादि ललित 
प्रकारांना मर आला असें ढोंबळ मानाने म्हटले 
तरी, आहेत त्या खंडांमुळें या क्रमाच्या मागील 
प्रेरणा व सूत्र उमगगे कर्से सुलभ होईल ! 

सारांश, सध्यांच्या दहा खंडांतून केवळ 
उपलब्ध तकाठत माहेतीचा सुलभतेने संग्रह करणे 
हाच उद्दश असल तर ते चांगळे आहेत. कारण 
ढवळ मानाने याच केंद्रांमीवती आतांप्येत संशोधन 
झाळं आहे. पग आहे ती सर्द माहिती नुस्ती 
ठाक!ठकान खडराः संगण्हीत करावयाची नसेल ब 
तेचं विठठेषण करून तिला इतिहासाच्या सूत्रांत 


वाडूमयांत प्राथाभेक़ काळांतील ./ 


गोंवून एक सूत्रवद्ध नवरचना करावयाची असेल 
तर नवे खडच कल्पिले पाहिजेत. 
&. के च 3-0 
नवे खड कसे असावेत ! 
आजचे दहा खंड न पाडतां नवे खंड करे 
असावेत याची कल्पना आम्ही खालीं देत आहात 
ट१ न व क ह 
मराढा वाड्ययांचा ब भाषचा हतढात 
भाग १ : मध्ययुगीन वाछाय 
खंड इसवी सन पुष्ठ (डेमो) 
१, प्रामकाल ( १०००--१३२५०) २५० 
२. मध्यकाल (१३५०-१६८० ) ४०० 
३. उत्तकाल ( १६८०-१८०० ) १३०० 
४. उपसंहार (मध्ययुगीन वाड्यय़ाचा ) १०० 
भाग ९ : आधुनिक वाढ्यय 
१, प्राभकाल (१८००-१८८०) २५० 
२. मध्यकाल (१८८०-१९२० ) ३५० 
२. उत्तकाळ (१९२०-१९४०) र२े५० 
४. उपसहार ( आधुनिक वाढ्ययाचा) १०० 
भाग 2 
माष्रेचा इतिहास, व्याकरण आणि पोटभात्रा 
व वोली, म्हणी, लोकगीते इत्यादी. ३०० 
तीन भाग मिळून 


२४०० 

वरील विभागांत व्यक्ती, पंथ ब प्रकार गाण 
कल्पून त्यांना कालक्रमाच्या सूत्रांत गोंबळेळें दिसल, 
प्रत्येक कालखंडाची प्रकृति ठरविणाऱ्या व्यक्तींची, 
पंथांची किंबा प्रकारांची युगप्रवतक महती त्या त्या 


काळ्खंडांत सांगावीच लागेल, कारण ती स्वभाव* 


सिद्धच असते. परंतु मुख्य सूत्र कालाचे ब काल- 
सापेक्ष अद्या प्राणभूत तत्त्वांचे राहील, 

वरील पद्धतीने इतिहासाची रचना करतांना 
प्रथम, मध्ययुग व आधुनिक युग अशे दोन ढोबळ 
माग आम्हीं कल्पिळे आहेत, सिद्ध योजनेतहि हेच 
भाग अध्याहृत आहेत. महातुभःवांपासून दाहिरां- 
पथवेतचे सात खंड मध्ययुगीन आहेत ब नंतरचे तीन 
खंड आधुनिक आहेत. तेव्हां या ढोबळ भागां- 
पुरता मतभेद नाही असें मानावयास हरकत नाहीं, 
पण या भागांच्या खंडदाः विभागणींबद्दळ मात्र 


भा ६ |. ह. 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


मतमेद आहि व तो स्पष्ट होण्यासाठी थोडें विवेचन 
जरूर आहे व ते पुढें आम्ही करीत आहोत. 
प्रेरणांच्या अवस्थांतरांचें दशेत 

भारतीय समाजव्यवस्थेत आणि विचारांच्या व 
प्रेरणांच्या विश्वांत ग्राम आणि नगर अज्ञा दोन 
संयुक्‍त परंतु स्वायत्त अद्या संस्था किंवा अधिष्ठाने 
आहेत, यांपैकीं ग्रामीण जविन हें सर्वच दृष्टींनी 
श्थिर व परंपरेला हढतेने खिळलेळें आहे. नागर 
जीवनांत मात्र नव्या प्रेरणांचा उदूमव, विकास व 
लय होत गेलेला दिसत आहे. धर्मपंथ, दरीने 
इत्यादिकांचा प्रपंच हा नागर अधिष्ठानावरच 
आधारलेला दिसतो व त्याचा विस्तार-संकोच 
ग्रामीण जीवनांत झालेला आढळतो. गुपत- 
साम्राज्याच्या काळांत उत्ेग दशेळा पोचलेल्या 
नागर संस्कृतीचा ऱ्हास होत हात, नवव्या-दह्वाव्या 
शतकापर्यंत आपल्याला नवजाग्रतीची चिन्हें दिसत 
नाहीत, पण मग एका नवीन प्रबोधनाची लाट 
साऱ्या भारतीय लोकसमूहांत व प्रदेशांत उठलेली 
दिसते, या प्रबोधनाचे त्रिविध स्वरूप अर्धे दिसते 


(१ ) एकभाषरिक लोकसमूहांमश्‍्ये लोकभानेविषर्यी ' 


अभिनिवेशाचा उद्गम, (२) या एकमाषिक 
लोकसमूहांत या ना त्या देवताविषयी एकेश्वरवादी 
प्ररणेने प्रभावित झालेल्या .भक्तिपंथीयांचा उदय. 
(३) याच लोकसमूहांतीळ नागर म्हणजे 
लढबय्या ब पंडित वगोत आपापल्या प्रदेश्ांत 
स्वतंत्र राज्ये स्थापण्याच्या इष्येंचा उद्‌भव. ही 
त्रिवघ नबप्रेरया नागर अधिष्ठानावरच उभी आहि 
हा गोष्ट स्पष्ट आहे, परंतु या प्रेरगेम्ध्ये जे बळ 
आणि ओज आहे. ते नागरमयोर्देत कोंडून न 
राहतां ग्रामजीवनाकडे विस्ताईं लागठें असेंहि 
आपल्याला दिसत आहे 

या प्रबोधनाचे स्वहष्प केवळ महाराष्ट्रापुरत 
भ्रयादत नाही, तर भारतीय अश्या सवच प्रदेशांत 
हा लाट कमीजास्त वेगानें उठळेळी व पसरलेली 
दिसते. या लाटेचे उत्थान महाराष्ट्रांत कसे झालें 
ब कोणत्या घटकांना कसे क्स महत्त्व लाभत गेलें 
हे. पाहणे म्हणजेच मध्ययुगीन महाराष्टाच्या 
सर्वागीण इतिहासाचा विचार होय. प्राचीन काळा- 
पासून लोकांनीं पवित्र मानलेले पंढरपूरचे क्षेत्र 


अनुक्रमणिका 


आणि बारीची परंपरा वेष्णव संतांनी आत्मसात 
कशी केळी £ विठहलभक्तीचा एकेश्वरपंथ प्रमादी 
कसा झाला £! तसेंच, मराठी भाषेचा 
अभिमान कसा निमाण झाळा १ नंतरच्या काळांत 
यशस्त्री व मूत झालेली मराठी राज्याची कल्पना 
अस्फुट स्वड्पांत कशी उत्पन झाली व ती कपळशी 
स्फुट होत गेळी (-- हे सरे प्रश्न भापल्या मध्ययुनीन 
इतिहासाचे मूळ प्रश्न आहेत. त्याच अनुषंगाने, 
महानुभाव पंथाचा उद्‌गम, विस्तार व संकोच 
री लशी. . 
आपल्याला विशद होईल व त्या पंथाच्या 
वाडूमयाचीं बदलती स्वख्पे ओळखतां येतील, ह्याच 


वीज ऱ 
८५८५*«- 
बा 


न्यायाने, इतर पंथांचा व वाड्मयाचा विचार 
आपल्याला करावा लागेल, 
एका  भारतव्यापी  सर्वेकब प्रत्रोघना च; 


आावष्कार महाराष्ट्रांत, विज्ञेप्रत मराठा वाडुमबात 
कसकसा हत गेला, हे जर आपल्या व! वातहाऊाच 
साध्य वा प्राणसूत्र असेल, तर मग मध्ययुतात 
भागाची खंडद; विभागणी त्याच सूत्रानुचार करावी 
लागेल. म्हणजेच त्या नवो! त प्ररणेच प्रारमाचं 
स्त, ओजस्वी आणि भावनात्मक स्वरूप वाडमरयांत 
कल मूत झाल, तिचं नंतरचे प्रोढ सस्कार्‍युक्त व 
1चतनात्मक अतमुख स्वरूप मध्यकालांत कर्श 
विकत झाळ आणि उत्तरकालामध्ये ती प्रेरणा 
पुन्हा ह्ढीच्या, तंत्राच्या व नागर कात्रिमतेच्या 
आहारा जाऊन निजींव कशा झाली, हुं वाडमये- 
तहाताच्या रूपानें आपण विशद केलें पाहिजे 
एका परणेची किंवा प्राणतत््वाची तीन रूपं किंवा 
अवस्था मराठी बाडूमयांत मूर्त झाल्या आहेत र 
अनुसधान जर ठेवलें, तर मग एकेका व्यक्तीच्या व 
पथाच्या वाड्मयाऱचे स्वरूप आपल्याला इतिहासाच्या 
कायकारणभावाने स्पष्ट करतां येइल 
अयुउवान संतत डोळ्यांपुढे ठेवून जर 
र तहासाची रचना करावयाची तर मग मध्ययुगीन 
वाडूमयाचे प्रारंभ, मध्य व उत्तर अले खंड पाडणं 
पात होईल असे आर [स वाटते 
आधु नक भागाचे खंड 
अश्षाच एका प्रजोबनाच्या 
खूब मनांत वागविले आहे 
पाश्चात्त्य विद्येच्या प्रकाशामुळे 


पाडतांनाहि आम्ही 
विविध अवस्थांतरांचं 
हे प्रबोधन म्हणजे 
भारतीय समाजाला 


श्रे 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>) डो 2४. 
क ७५ ति 


न अमृतमहोत्सवी, 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


घराठी वाब्यय ब भाषा यांच्या इतिहासाची योजना 


लाभलेले प्रेरणांचे व खाघ्यांचें नर्वे विश्व होय. 
राष्ट्रवाद, व्याक्तिविकातवाद, समता, विवेकवाद 
अशा नवतत्व्वांचा स्वीकार करणारा सुशिक्षितवग 
हा या प्रबोधनाचा अग्रदूत उरळा, त्यानें आधुनिक 
मराठी वाडूमयाज्या निर्थितीळा प्रारंस केला, या 
प्रारक्वालांतून पुढच्या प्रोढ अवस्थेत प्रवेदा करून 
मराठी वाड्बयानें जो टप्वा गांठला, तो आपल्याला 
सांगळा परिव्वित आहेच, चिपळूणकर, आपटे, 
केशवसुतप्रभ्रतांनी मराठी वोडूमयाळा जें प्रगल्भ 
स्वरूप दिळें त्याचाच विस्तार नंतरच्या काळांतील 
तंत्रनिष्ठ वाडूमयांत जझालेळा आहे. ह्या नब्या 
विस्ताराची एक परिसीमा सन १९४० पयंतच्या 
वाडूमयाने गांठळी आणि मग साद नव्याच 
प्रेणांची व अभिमेवेश्यांची लाट आलिली 
दिसते. सन १९४० पासून आतांपर्यंतच्या काळांत 
जी नवेपणाची ऊर्मि आहे. तिचें वळ, ओज व 
प्रमाव यांचे मोजमाप अजून चांचपडत होत आहे व 
त्से होगे साहजिकच आहे. तेव्हां आज इतिहास 
रचावयाचा तर त्याची मर्यादा सन १९४० पर्येतच 
आणून थांबवावी, असे आम्हांस वाटते, 

आधुनिक भागांतील वाडूमयांत आढळणाऱ्या 
प्राणसूत्राच्या तीन अवस्था आम्ही काल्पल्या 
आहेत. त्या अवस्था मध्ययुगीन अवस्थांसारख्या 
आहेत. पण तें साम्य जुजबी आहे. निदान मध्य- 
युगांतील तिसरी अवस्था आणि आधुनिक युगांतील 
तिसरी--दोन महायुद्धांच्या मध्येतरांतीळ अवस्था- 


यांत फार फरक आहे. हें स्पष्टीकरण आम्ही 
एवढ्यासाठी येथें करीत आहेत कीं, अवल्थांच्या 
त्रिविधतेचा एखादा सांचा आम्ही हद्दानें 


लादण्याचा प्रयत्न करीत नाहीं, 

मध्ययुगीन भाग ब आधुनिक भाग यांतील 
वाब्यरयाचा खंडशः विचार केल्यावर पुन्हां 
प्रत्येक भागांतील वाढ्य़याच्या एकंदर स्वरूपाचा व 
विकासक्रमाचा साकल्याने विचार मांडला जावा, 
यासाठीं प्रत्येक भागाच्या शेबटी आम्हीं उपसंहाराचे 
खंड घातळे आहेत. त्यामुळें ,कमश: लिहिढेल्या 
ऐतिहासिक मारेताचें सूल या उपसंहारापुळे सार- 
पाने सेपादळांना मांडतां येईल, 


विभागणीचे हे विवेचन आम्ही पुरें करता, भाषा ब 
व्याकरण हे विषय सिद्ध योजनेच्या अकराव्या खंडांत 
आहेत. त्यांतच कॉकणी, अहिराणी, डांगी इत्यादि 
लहानमोठ्या पोटभाघांचा प्रश्नहि घेतला जावा अले 
आम्ही सुचवितो. या भाषांचे भावितब्य काय हा 
भराठी जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याची 
दखल घेऊन त्यावर नीट चर्चा व्हावी व दी 
सारख्पारनें या खंडांत यावी अर्स आम्हांस वाटतें. 
योजनेसंब्रथीच्या या चर्चेचा समारोप करतांना 
आम्हांला ही जाणीव आहे की, खडांच्या विभागणी 
संबंधी आम्हीं तपज्ञीलवार विवेचन केळेल नाह, 
पण प्रारंभ, मध्य व उत्तर या खंडांच्या कालमयादा 
ठरवितांना ज्या घटनांचा आम्हीं विचार केला, 
त्यांचा यापेक्षां अधिक निदेश करणेंहि फार 
विस्ताराचे झाळें असतें. म्हणून सिद्ध योजनेंतीळ 
खंड-विभाजन इतिहासरचनेच्या दृष्टीनें बरोबर 
नाहीं आगि त्याऐवजी ढोबळ मानाने अशी दुसरी 
विभागणी करगे योग्य होईल, एवढेंच प्रतिपादन 
आम्ही सध्यां करीत आहात, या दुसर्‍या विभागणी- 
बद्दळ जेव्हां विस्ताररः चचा होईल तेव्हा नग 
खंडबार आणि तपशीलवार असे विवेचन आम्ही करू, 
वाडःमयक्षेत्रचा इतर सामाजिक क्षत्रांशा अल्त्रय 
या नव्या विभागणीवद्दळ एक असा झह 
होण्याचा संमव आहे कीं, वाढ्ययीन इतिहासाचा 
विचार करतांना इतर, म्हणजे राजकीय, सामाजिक 
वब आर्थेक इतिहासाचाच आम्ही मुख्यतः विचार 
केला आहे. असा ग्रह होणें साहजिक आहे. कारण, 
आम्ही कल्पिळेळे कालखंड मराठी लोकांच्या 
आर्थरेक, राजकीय व सामाजिक स्थित्यंतरांशी 
जुळणारे आहेत, यावर असाहि एक आक्षेप घेतला 
जाईल की, 'वाब्धेयेतिहाखाच्या आमच्या योजनेमुळे 
बाडय़याच्या चर्चेला गोण स्थान येऊन इतर बार्बी चीच 
ववी या इतिहासांत वरचढ होण्याचा धोका आहि. 
या आक्षेपांत ग्रहदीत घरळेला धोका आम्ही नजरे- 
आड करीत नाहीं, तो घोका आहे, पण तो टाळणगें 
सहज शक्‍य आहे, या भूमिकेवरून प्रस्तुत आक्षेपाला 
थोडे विस्तृत उत्तर देगें आम्हांला जूर वार्ते, 
बाड्ययाचा इतिहास केवळ वाडययसापेक्ष दृष्टीने 


शेवटी अकराव्या खंडाबद्दळ थोडें लिहून निहिळा जावा ही गोष्ट निविबाद खरी. परंतु ही 
ड्रे 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व) > रु 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


वाढय़यसापेक्षताहि सापेक्षच आहे असे आम्हांला 
वाटत, मराठा समाजाच्या अनेकविध प्रयत्नांचा व 
नवानामतांचा इतिहास ही भूमिका आपण ग्रहीतच 
घरली पाहिजे ब वाढ्ययनिर्मीति हें त्या इतिहासाचे 
एक अंग मानलें पाहिजे, वाढ्मायाचे क्षेत्र स्वायत्त 
आहे. पण त इतर निर्मितीच्या क्षेत्रांपासून अलग 
आण अधांतरी नाहीं. इतर बाबींना वरचढपणा 
दण्याचा प्रश्न नाही, वरचढपणा तर दरच राहा, पण 
इतर बाबींची चचा जेथे करावयाची तेथें ती 
वाड्ययाच्या केवळ अनुषंगानेंच करावी असा 
आमचा आग्रह आहे. इतर बाबींचा इतिहास मुख्य 
व€न वाढ्ययाला केवळ प्रतिविंब्रात्मक मानावयाचे 
व त्याचा इतिहास नुसता समांतर पदतानें 
1ल्हावेयाचा ही पद्धति आम्हांला चूक वाटते. पण 
आवश्यक [दिसेल त्या ठिकाणी वाळायाच्या क्षेत्रांतील 
3काठाचा इतर घटनांनी अन्वय लावणें ह मात्र 
वाड्ययातेहासांत उचित ठरेल 
“वुगींन काळ व इंग्रजी राजवटीनंतरचा 
आनक काळ असे ढोवळ दोन विभाग आम्ह 
मानळे आहेत व सिद्ध योजनेंतहि हेच दोन बिभाग 
अध्याहृत आहेत. याचा अर्थ तरी काय? तर 
वाड्मयाची निर्मिति ही जरी अखंडपणे नऊ द्ह्ा 
शतक चाललेली होती तरी राजकीय जीवनांत आणि 
आयक व सामाजिक रचनेत आमूलाग्र स्थित्यंतर 
हाताच, वाडूमयाच्या प्रेरणा व प्रकार यांतहि बदल 
हाळा, मध्ययुगीन कालखंडाचा प्रारंभ हाह एका 
सभोधनाची नांदी होती, तसाच आधुनिक कालखंडा 
चा प्रारम ही नब्या राष्ट्रवादी आणि व्यक्तिवादी 
गरमाथनाचा नांदी आहे. सारांश, वाडमयबाह्य 
घटनांचा पारणाम जितका स्पष्टपणें वाड्मयावर दिसत 
असल तवढ्यापुरताच त्यांचा विचार करावा ही 
गाष्ट सावूनच आम्ही प्रस्तुत नवी खंड.रचना 
सुचविली आहे, 
शेवटी, ग्रंथवितत्तारासंबरंधी थोडा | चार 
मांडतो, होतेहांसग्रंथाचें संपादन व प्रा द्लीकरण 


ही गोष्ट एकदांच मोठ्या प्रमाणावर करावी लागते 
व पुनः पुन्हां हे काम हाती घेणें अशक्य असते. 
म्हणून म्रथाच्या विस्ताराच्या घावतींत सढळ राहावे 
आण त्रोटक व कृपण योजना कडं नघे, हे खरें. 
परतु मराठा भाषेचा इतिहास संकलनमद्धतीने न 
ालाहता जर आणर सुचावलल्या रर्‍चनप्रमाण 
लिहला, तर ९४०० पानांच्या विस्तारांत तो 
पुरेसा विशद होईल असं आमचें मत आहे. तसा 
वस्तारच कराबयाचचा तर पांच किंवा दहा हजार 
पानाह इतहासाचा प्रपंच पसरवितां येईल, उलट 
पक्षा, उद्या कोणी त्रोटक इतिहास म्हणून दीडशे- 
अडाचश पानांतहि साऱ्या बाबींचा समावेश करील 
पण हा एकांतिक टोके सोडून दिलीं तर प्रत्येक 
व्याक्त, पथ, प्रकार इत्यादिकांच्या भोंबती तयार 
साढल्या माहितीची नोंद, संदर्भ, परामर्श व मूल्य 
सापन-इतके नीट साधण्यासाठी २४०० पानांची 
मयादा तोकडीहि पडणार नाहीं व फार विस्ताराची 
दसाळ ठरणार नाहीं, सिद्ध योजनेच्या मानाने 
अथातच हो. त्रोटक वाटेल, पण तेवढीच ती 
नाताच्या दृष्टीनं आटोपश्ीर ख्चीची होईल व 
मराठी ग्राहकांच्या दृष्टीनेंहि घेण्याळा तेवढी 
सोयीची होईल 
समारोपादाखल आम्ही हें मांड इच्छितो 
याजनदवर्वा आम्ही केलेढी टीक 
ढळ[ दुसरी योजना यांचा विचार वहावा, शाक्य 
तर याजनेच्या केराधिचारासाठी पुन्हां विचार- 
विनिमय व्हावा. मराठवाडा साहित्य परिषदू , विद्भ 
स।हित्यसंत्र व गोमंतक साहित्य परिषदू-वा व अज्ञाच 
सहकारी साहित्यसस्थांच्या पुढेंहि योजनेबद्दलचा 
आराखडा मांडावा, त्या त्या विभागांतीळ व्यक्तीच 
तर सहकाय हर्वेच, पण अश्या या अखिल महाराष्ट्राच्या] 
सात तुबई राज्याबाहेरीळ महाराष्ट 
खाहृत्यतल्थांचे सहकार्य आपण 
आम्हांस वाटते, 


"बभागांच्या 
याबबास हुर्वे, अरे 


क्य सक 


दररोज शाभरवेळां तरी सी मनातल्या मनांत स्वतःला बजावीत असतो कां 
जीवन हँ इतर ( विद्यमान बा स्त ) माणसांच्या श्रमांवर अवळवून आहे; म्हणून 
आहे व मिळत आहे ९ त्याच प्रमाणांत तरी परत द्यायचा कसून प्रयत्न करीत रहा 


3.8 


अनुक्रमणिका 


छु आंतर आणि बाह्य 


अ कांहीं तुळा मिळालें 
* ०"आओआल्बटे ञझ न्स्टाइन 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


येत्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने पुण्यस्मरण : प्रा. प्र, रा. दामले 


० नला, गोपाळ कृष्ण 


के, नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले आपणांस 
न्या. रानडे यांचे शिष्य म्हणवीत व गांधीजी गोखले 
यांस आपले गुरू मानीत. हे उभयपक्षी संबंध नीट 
समजून घेतळे तर ना, गोखले यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची 
व कार्यांची योग्य ओळख पटण्यासारखी आहे, 
आणखी एका थोर व्यक्तीशी गोखल्यांचा आलेला 
विशिष्ट संबेघह्दि या दृष्टीनें लक्षांत घेण्यासारखा 
आहे, ती व्यक्ति म्हणजे लो, चाळ गंगाधर टिळक, 
टिळकांश्ी गोखल्यांचे असलेळे मतभेद, त्या 
दोघांचा विशिष्ट पद्धतीने एकमेकांशीं चाललेला 
तास्तविक संग्राम ब सावजानिक जीवनांतील त्यांतील 
प्रत्येकाचे असळेळे विरिष्ट स्थान यांत्रद्वळ पुष्कळ 
छेखन व विवेचन झालेळें आहे. तरी पण अद्यापहि 
निःपक्षपाती बुद्धीने त्यांचा विचार होण्यासारखा 
आहे. वर दिदर्शित केल्याप्रमाणे, ना. गोखले यांचे 
ज्या तीन थोर व्यक्तीशी संबंध आले, ते संबंध 
लक्षांत घेऊन, ना. गोखल्यांच्या जीवनाचे व 
कायाचे एका विशिष्ट दृष्टिकोनांतून थोडक्यांत 
पुण्यस्मरण करावें, असें या लेखांत योजिले आहे 
सावेजनिक छायोची दीक्षा 
गोखल्यांचें पुण्यस्मरण हा शब्दप्रयोग मीं बुद्धि- 
पुरःसर योजिला आहे. आपलें चारित्र्य, कतेबगारी 
व॒नि!साथी समाजसेवा यांयोगे ज्यांनी आपल्या 
समाजाचे व देशाचे नांब उज्ज्वल केलें अद्या 
अलौकिक व्यक्तींपैकी ना. गोखळे हे शेते. त्यांच्या 
कायीची व जीवनाची स्मृति ही सत्कार्य व सद्विचार 
यांत नेसंशय प्रोत्साहक आहे. आपल्या ४९ 
वर्षीच्या अल्यायुष्यांत गोखल्यांनीं त्यांच्यापुढे 
असलेल्या कामाच्या डोंगराचा इतका मोठा 
भाग उचळळा कीं, त्यांनी केलेळें कार्य हें एका 
व्यक्तीकडून कसे होऊ शकले, याचा अचंबा 
वाटल्याशिवाय राहत नाहीं, या देशाला त्यांनी 
3ेवलेल्या देणग्यांपका एकच भारत-संवक समाज - 
री मनांत आढी, तरीहि छृतरतेन व आद्रान 


मन भारावून जात, 


केली. ६ ]"581'९701] (0 


गोखले 


गोखळे यांच्या सावजानिक जाॉवनास प्रारंभ 
विशेषतः टिळकांच्या प्रोत्साहनाने 'डेकन एज्युकेशन 
सोसायटी? च्या आद्य संस्थापकांबरोचर त्या संस्थेत 
झाला, सुमारे २० वषे त्या संस्थेत त्यांनी निष्ठेने व 
उत्साहाने अध्यापनाचे काय केळे, सन १८८५ 
पासून १९०३ सालीं विस्तृत सावंजञानिक कायाची 
दीक्षा घेऊन * भारत-सेवक-समाजा “ची प्रतिष्ठापना 
करीपर्यंत, त्यांनी डे. ए. सोसायटी या 
संस्थेची निष्ठेने बहुविध व॒ बेहुमोळ सेवा 
1"टा'2४०880॥. 
(०11228? या आपल्या भाषणांत राष्ट 
ेवेच्या जनशिक्षणाच्या दाळनांतून आपण अधिक 
विस्तृत क्षेत्रांत कांव कसें पडत आहोंत याची 
अतिशय हृदयंगम मीमांसा गोखले यांनीं केळी 
आहे. गोखल्यांनंतर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी - 
मधून पुष्कळ व्यक्ती निवृत्त झाल्या. परंतु डे, 
सोसायटीतील सभासदांचा स्वार्थत्याग व राष्ट्रहिता 
ची अभिलाषा या गुणांचा प्रक ज्यांत शोभून दिसेल 
अक्यणा जीवनाचा स्वीकार करण्याकरितां जे निवृत्त 
झाळे असे गोखळे एकटेच होत. अद्यायहि त्यांचे ते 
भाषण वान्वलें म्हणजे मन आदराने भारावून जातें, 
टिळकांची भूसिकाच अधिक योग्य 

प्राध्यापक व आजीव सेवक म्हणून गोखल्यांनी 
घ्रेष्ट दर्जाचे कार्य केळे ब आपल्या मोठेयणामुळें 
डे. ए, सोसायटी या संस्थेत मोठेपणा प्राप्त करून 
दिला. “ गोखल्यांचें कालेज ? म्हणून अनेक लहान- 
मोठे लोक फर्ग्युसन कोळेजास ओळखीत व त्याबद्दल 
आपलेपणा दाखवीत. टिळकांच्या ब गोखल्यांच्या 
मतभेदांचा प्रारंम येथेंच झाला, ते मतभेद दोन 
प्रकारचे होते. एका मतभेदाचे पयबसान पुढें नमस्त 

जहाल पक्षांच्या स्थापनेंत झाळें, दुसरा मतभेद 
संस्थेंतील अंतर्गत कार्यपद्धति ब तिची तरव यांबद्दळ 
हेपता, आतां पन्नास बषोनंतर या वादाचे निःपक्ष- 
बुद्धीने निरीक्षण करणें शक्‍य आहे, तठे ते केल्यास 


२ 
-__ 9 ४ 


दोन्हीहि पक्षांच्या बाजूने कांहीं सत्य होते, पण दोघां- 


४५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


भे जड त 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


जवयारते 


नींहि आपापले पक्ष वाजवीपेक्षा अधिक आग्रहाने व 
एकेरीपणार्न मांडळे होते असं मत्त होत. व्याक्तिशाः 
टिळकांच्या नानाने गोखले तोम्य प्रकृतीचे होते 
म्हणून झालेल्या वादंगांत कट्ट शब्दप्रयोग टिळकांड्या- 
कडून अधिक झाले असावे. शिवाव; टि 
चाहाते व त्यांचा अनुयाविवर्श हे नेहमॉच 

अधिक व उत्साही होते. त्यांच्यापेक्ी कांद्रीकडून 
सदभिरु्चाचे अनेक वेळां उललंबन झारे, उलट, 
या वादांतीळ मुख्य तात्विक मुद्यांबाबन टिळकांची 
भूमिकाच अधिक योग्य वाटते. डे. ए. छो. च्या 
सभासदांनी किमान बेतनाबर संपूर्णतया आपणांत 
शिक्षणकार्योत मिशनरी वृत्तीने वाहून घेतळें पाहिजे 
व तसें झाल्यास सोसायटीचे शिक्षणक्रार्य पुष्कळ 
प्रकारे सुधारतां व बाढवितां येईळ हे टिळकांचे 
म्हणणं निर्विवाद सत्य आहे. महाराष्ट्रीय शिक्षण 

संस्थांकडून संशाघनाचें ब उच्च शिक्षणाचा दर्जी 
वाढविण्याचे कार्य तितके यशस्वी रीतीर्ने झालें नाही 
याचे एक कारण, या बादांत डे, ए. सो.च्या नियामक- 
मंडळानें या वेळीं टिळकांवरीळ रागामुळे घेतळेळा 
चुकीचा तात्त्विक निर्णय हे होय, त्या वेळीं आपल्या 
देशाच्या विशिष्ट परिस्थितीत सावजनिक कार्यकर्ते 
थोडे होते. त्यामुळें मूळ शिक्षणकायीत भाग येत 
असलेले टिळक, आगरकर, गोखले यांच्यासारख्या 
व्यक्तीनी बॅजनिक जीवनाच्या दुस्ऱ्याहि विभागांत 
काय करावे अर त्यांना स्वतःस व जनतेस वाटणे 
साहू जक हात. परतु त॑ करण्याचा योग्य मार म्हणज 


शिळणक्षलातून नदत्त होऊन भस्तृत्त साबजानबक 
काय|र्‍चा अकार करणे हा होय, 


भदांमु हे ण सोहायटीमधून बाहेर पडले ब 
गोखळे स्वखुषीने बाहेर गेळे, परंतु दोघबांतहि 
सार्वजनिक कार्यात पुढाकार घेण्यापूर्वी शिक्षणक्षेत्र 
सोडावे लागलें, त्याचें कारण स्पष्ट आहे. ते असें 
की, राजकारण व शिक्षग-संश्ीधन ही दोन्हीहि पूण 
वेळ ब छक्ति देण्याची कामे झाळीं आदत व ती 
तशीच केळी गेळी तरच त्यांस तेजस्विता प्राप्त होते. 
लहान-मोठी पाट्यपुखके तयार करणे आणि लिहिगे 
व उरकारचा विशेष रोष होणार नाही अश्या प्रकारे 
सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांत 
या गोष्टी आगरकर, गोखळे व आपटे 


[टळक म्रत> 


सा र्व्ज नि क 1) 


८ करण 
कार्य कर 


अनुक्रमणिका 


केला, पण तो अधेवटच होता. गोखल्यांच्या उद 


करीत होते तोपर्यंत त्या प्रत्यक्ष अनिष्ट नव्हत्या, 
परंतु तत्त्वतः त्यामुळें उच्च शिक्षणसंशोधनाच्या 
कार्योत व्यग्रता येते, हे नाकबूल कररतां येणार नाहीं, 
समाजकारण व राजकारण या क्षेत्रांतील टिळकांची 
मते व त्यांचे मार्ग बरोवर आहेत की नाहींत यावद्दळ 
मतमेद असू. शकेळ, कदाचित्‌ गोखळे, आगरकर 
यांचें राजकारण व सनाजकारण टिळकांस परंत 
असतें तर त्यांच्यांतीळ मतभेद इतका वबिकोपास 
गेळा नसता. परंतु टिळकांच्या डे. ए. सो. च्या 
राजीनास्यांत मुख्यतः वर दर्शविलेला जो ताच्विक 
मुद्दा मांडळा गेला आहे त्याचे उत्तर टिळकांच्या 
चाजूनच देणे बोग्य आहे, हँ प्रत्यक्ष गोखल्यांनीं स्वतः 
राष्ट्रकार्याचा प्रारंम करण्यापूर्वी स्वखुषीने फर्ग्युसन 
कलिज सोडल यावडून व गोखल्यांनंतर डे. ए. 
सोसायटीतील ज्या अनेक प्राध्यापकांनी शिक्षणतर 
काये केळें त्याच्या दुष्परिगामांवर्न लक्षांत येतें. 
गोखल्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने व कार्याने प्रमाबित होऊन 
त्यांच्याबद्वळ गाढ आदर असणाऱ्या अनेक प्राध्या- 
पकांनी गोखल्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न 
- 
ह्रणाचें त्यांनी जर पूर्णपणे अनुकरण केलें असतें तर 
गोखल्यांविषयी त्यांना अदला आदर अधिक सफल 
झाला असता. गोखळे याबाबत टिळकांशी भांडले 
असले तरी प्रत्यक्ष आचरणाने त्यांनी टिळकांचीच 
भूमिका पत्करली, भारतीय राजकारणांतून महार 
राष्ट्राचे स्थान हळू हळू कमी होण्यास जीं स्नेक 
कारणे झाडी, त्यांपैकी एक मुख्य कारण वरील घरट्ेत 
आहे. त्यापुळें पहिल्या प्रवीचा स्वार्थत्याग व चारिञ्य 
असलेल्या कार्यकत्यांची गोखळे-टिळक यांच्यानंतर 
आपल्या साव जानिक कायात बाण पडली, 
टिळक व गोखले यांच्या सावेजानिक कार्य- 
पद्धतीची याच ओघांत थोडक्यांत चर्चा केल्यास 
गोलल्यांची मदो््रत्ति व दृष्टिकोन सुलभतेने समजुन 
यंडळ, पहला महत्वाचा गोप अश का. गोखले 
ब यांचे दिष्य असले, तरी आपल्या सादवंजनिक 
कायाची कक्षा त्यांन 
घाचापुरता सया गा जी त के 
तोह ह आ यो बुडिमत्ता 
रानेड्यांनी महाराष्ट्र्य ब भा तम हया 
रतांव सावजनिक 


द 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


ना. गोपाळ कृष्ण गोखले 


जोवनाच्या सवे क्षेत्रांत विशिष्ट पद्धतीन कार्य केलें, 
परंतु हेंहि खरे को. एका अर्थी त्यामुळे रानड्यांच्य 
कार्यास घार ब तीन्रता आढी नाह रिकजं 
निमाण करण्यापळीकडे त्याची प्रगति झाळी नाही. 
आगरकर व गोखले बांना परस्पर व्याक्तराः आदर 
अतळा तरी सायाजिक प्रगति अधिक महत्त्वाची 
का राजकीव प्रगति अधिक महत्त्वाची या प्रश्नास 
आगरकरांप्रपा्णे “ सामाजिक ' असें उत्तर गोखले 
यांनीं दिळे नाही. इतकेंच नव्हे तर, आगरकरांची 
बुद्धीवर अधिष्ठित अक्षी सामाजिक व धार्मिक 
विषयांवरील मते गोखल्यांस संमत नव्हती व ती 
त्यांना परवडली नसती, असे साधार म्हणतां येईल. 
भावनाधिित राजकारण 

गोखले व टिळक यांना राजक्रीय प्रगतीकरितां ज्या 
भिन्न पद्धती स्वीकाराव्या लागल्या त्या आज खरोखर 
ऐतिहासिक स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. इतकेंच नव्हे 
नर, गांधीजींची कार्यपद्धति लक्षांत घेतां टिळक व 
- खले यांच्या कार्यपद्धतींतील सेदापेक्षां त्यांच्यांतीळ 
साम्यच अनेकांस अधिक महत्त्वाचे वाटूं लागलें 
आहे, टिळकांचे कांही अनुयायी अस समजतात काँ, 
टिळकांच्या मार्गाचीच परिणति गांधीजींच्या चळ- 
वळींत झाली, उलट असेंहि म्हटलं जाते काँ, 
१९१४ नंतर म्हृणजे आपल्या परिणत अवस्थंत, 
टिळकांनी जहाळ राजकारण सोडून प्रतियोगी 
सहकारारत्रे तत्त्व मान्य करून गोखलेप्रभ्रति 
नेमस्तांच्या राजकारणाचचा स्वीकार केला, स्वतः 
गांधीजी आपणांस गोखल्यांचे शिष्य मानीत. या 
त्यांच्या मानण्यास वैयक्तिक आदराचे व स्नेहपूर्ण 
परिचयाचे दर्शन दापेक्षां अधिक महत्त्व दिलें जात 
नाहीं. उलट, प्रल्तुत लेखकाच्या मतं, गोखले व 
गांधीजी यांच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचें साम्य आहे, 
तें असे कों, दोरीचेंहि मुख्य अधिष्ठान भावना हे आहे. 
महाराष्ट्रीय जीजनाची पार्श्वभूमे व रानड्यांतारख्या 
बुद्धिपान्‌ नेत्याचे मार्गददीन यांमुळे गोखल्याचें 
राजकारण भावनाधिष्ठित आहे हे चटकन्‌ लक्षांत 
येत नाहीं, परंतु मूलतः तें तसें आहे. गांधीजींची 
१९१९ पयेतची राजकारणांतील भू[भेक। व पद्धति 
लक्षांत घेतळी, तर त्यांसहि गोखल्यांसार खे सौम्य 
राजकारण करतां येत असे हे स्पष्ट दिसेल, इतकेंच 


| 
नट 
40) 
नभ 
र्‍! 
क्य 
9» म॑ 
2) 
त्य 
च्य 


नव्हे तर त्यांच्या सत्याग्रही चळवळीचाहि इतिहासं 
नीट अवलोकिला तर वुद्धिवादापेक्षां भावनेची कसोटी 
ते अनेक व्यावहारिक घटनांत लावीत, असें कबूळ 
वे लागेल, म्हणून गोखल्यांच्या काळांत 
गांधीजी त्यांजलारखच बागते-व वागले, त्याप्रमाणेच 
गांधीजींच्या अमदानींत गोखले असत्त तर तेहि 
त्यांच्या अढीवडीळ अनुयायांच्या कल्पनेपेक्षां फार 
वेगळे वागते असा संभव आहे. याच्या उल्ट 
टिळक प्रकृतीने व स्वक्षिक्षणाने विचारवंत व बुद्रे- 
प्रधान होते. त्यांनी ब्रिटिशांशी गांधीर्जांच्याप्रमाणे 
कधींहि पूर्ण असहकार केळा नसता व गोखले ब 
गांधीजी यांप्रजाणें त्यांच्यावर त्यांनी कर्घी विश्वा१हि 


ठेवळा नसता. मनुष्यस्वमाव व आन्तरराष्ट्रीय 
परिस्थिति बांच्या निरीक्षणाने त्यांनी देशाच्या 
परिल्यितीवद्दलची आपलीं मर्ते ठाय बनविला 


होतीं व कपेवोग्याच्या विरक्तीनें, इर्षशोकांचे उद्रेक 
न होऊं देतां, त्यांनीं आपलें राजकारण चालविले 
असते. प्रातियोगी सहकाऱ्याची भूसिका प्रेमाचीहि 
नाही व दवेाचीहि नाहीं. व ती टिळकांची सदेव 
होती. टिळकांचे वैयक्तिक चारित्र्य, घेर्य ब स्वार्थ- 
त्याग यांमुळे जनतेच्या मनावर त्यांचा पगडा 
बसला. परंतु सासान्य जनतेच्या प्रकृतीस मानवणाई 
भावनात्मक राजकारण (-र्जे नेहमीच योग्य नव्हे-) 
टिळक खेळले असते असं बाटत नाहीं, गांधीजी व 
टिळक यांत निवड कराबयाची वेळ आळी असती तर्‌ 
भावनाप्रिय सामान्य व्यक्तींनी गांधीजींचीच निवड 
केळी असती असें वाटते. योगायोगाने ती वेळ 
आलीच नाही, कारण गांघीजींच्या अमदानीच्या 
प्रारींच टिळक स्वर्गवासी झाले, ब्रिटिश 
लोकांच्या सोजन्यावर विश्वास ठेवून राजकारण 
जितर्के व जसे लढवितां येगें शक्‍य होतें तितके 
गोखले यांनीं लढविले. तो विश्वास उडाल्यावर तें 
गांधींनी पुर्ढे चालविले. रानञ्यांच्या ब टिळकांच्या 
राजकारणांतीळ कार्यपद्धतीपेक्षां गोखळे व गांधी 
यांची. कार्यपद्धति वेगळी हाती, रानड्यांपेक्षां गोखले 
व टिळकांपेक्षां गांधी एका विवाक्षित अथा प्रभावी 
ठरले. 
गांधी आणे गोखले यांच्यांतीळ साधम्ये 
गोखल्यांच्या निष्कपट भावनात्मकतेचे एक महत्बा- 


|. 8.) 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


च उदाहरण म्हणजे त्यांचे सुप्रासिद्ध माफी-प्रकरण हँ 
हाय. सावेजानेक जीवनांतील मोठमोठ्या चुकांची 
सावजांनेक कबुली, त्या चुकांबद्दल प्रायश्चित्त--या 
गा्टास, पुढ गांधीजींच्या अमदानींत त्यांचे विशिष्ट 
व्याक्तत्व व वेगळी राजकीय परिस्थिति यांमुळे 
प्रसावबा राजकाय घटनाच स्वख्प आले. गाखळ 
याना माफी मागितली त्यामुळें त्यांवर त्या वेळी 
केवढा गहजब झाला ! आपल्या भावनाधिष्ठित 
जावनाच्या परिमाणाने जग मोजण्याचे गांधीजे 
काराल्य व आत्यतिक निष्ठा गोखल्यांच्या जवळ 
नसल्याने, अगदी थोडे विचारी लोक सोडले तर 
इतर सवानी गोखल्यांस या प्रकरणी थोडावहत 
दोषच [दळा ब खुद्द गोखल्यांसहि खिन्नता आली 
अशा मसर्गी टिळकांनी माफी मागितली नसती 
रानड्यांनी आपल्यावर असा प्रस्तंग येऊं । 
नता, गाधांनां माफी मागण्यानेच आपला लौकिक 
वाढावढा असता, टिळक व गोखले यांच्या दरम्यान 
अ वाद झाले ब ज्यांतील शेवटला तर गोखल्यां- 
च्या [निधनाच्या आर्धी थोडे दिवस झाला 
त्यांतूनहि एका निराळ्या अर्था गोखल्यांची 
भावनाबशता इशोत्पत्तीस येते. मतभेद असणारे 
दान पक्षप्रमुख एकमेकांबद्दल जे शटढूप्रयोग कर- 
तात ब साबेजानेक रीत्या पक्षाच्या यश्शाकरितां ज्ञ 
डावपच परस्परांविरद्ध लडवितात, ते ॥ शः 
व्यावयाचे नसतात. अश्या डावपेंचांतील बेरेवाइट- 
पणान आपटे मन दुखूं देणे व दुसऱ्याबद्दळ मत 
कडाषत हाऊ देणें, हे बुद्धिनिष्ठ राजकीय कार्यकता 
करणार नाह, गोखले बुद्धिमान्‌ होते व निष्कपट 
शात, परतु स्वभावानं बुद्धिनिष्ठ व वृत्तीनं 
विचारशील नसल्यानें कांही प्रस्गी त्यांस 
निष्कारण त्रास होई. गांधीजींच्या जीवनांतहि 
असे कांही परतु थोडे प्रसंग आहेत. एक लक्षांत 
येण्यासारखा प्रसंग श्रीमती कस्तुरबा यांच्या 
निघनाच्या वेळचा. त्य! वेळीं गांधीर्जींनी केलेल्या 
तक्रारी भावनावश पुढाऱ्यालळा शोभतात. परंतु 
देशसेवेचें कंकण बांधून सवेतुखत्याग करणाऱ्या 
त्यांच्याखारख्या फकिराला नव्हे. परंतु भावना- 
त्मकता हाच एका अर्थी गांषींब्याच जग तर 
गोखल्यांच्याहि निष्ठेचा, असामान्य कर्तनगारीचा 
शट 


अनुक्रमणिका 


व यशाचा पाया होय, त्यामुळेच देशासेवेंच्या 
भावनेने परिपूर्ण असें गोखल्यांचे व्यक्तिमच्य 


प्रभाबी व अतुल रीतीने कार्यक्षम झालें 

गाधाज 'भारत-सेवक-समनाजा) चे सभासद हाउ, 
इच्छात हाते. गोखल्यांचीहि तज्ञी इच्छा होती 
पस्तु आधक विचाराअर्ती “-समाजा च्या सभातदांनी 
याबाबत नाखुणी दशविली असे ऐकण्यांत येते. ही 
घटना गांखळे व गांधी यांचे संबंध व साधम्स 
यावर प्रकाश टाकणारी आहे. टिळक व गोखले या 
दोवान॥ह प्रथमपासून गांधीजींच्या व्यक्तिमस्वाचें 
याच्या नष्ठचे बळ ओळखले होते. गांधीजींचा 
'टळकापक्षा गोखळल्यांशीं अधिक संबंध आला, 
या वळा एका अर्था, “ नेहमींच सोम्य उपायावर 
वात अतणारी, लोकसेवेचे जत अंगीकारिळेल 
साजन्ययुक्त पण करारी अशी ही आापणांसारखीच एक 
व्याक आहे आणि म्हणून ज्या ध्येयाने ग्रेरित होऊन 
आपण दशकल्याणाच्या ऐहिक ध्येयाच्या पतीकिरितां 
: झारतनसेबक-समाज हो मिशनरी संस्था स्थापिली, 
[तचा सदस्य होण्यात ही व्यक्ति विशेष योग्य आहे 
अस गांधार्जीविषयी गोखल्यांस वाटळें असावे 
परठु रानड याच्या छत्राखाली वाढलेल्या गोखल्यांच्या 
देशसेवेची पद्धति मूळ भावनानिप्ठ असली तरी, 
शक्षणान व उदाहरणाने ती न्यवहारी झाळी होती 
उलट, गांधीजींच्या वृत्तीत त्या काळींहि असहकाराऱचे 
स्ऊोलग हातेच व अन्यायाशी सारखा लढा करण्यार्‍ची 
टिळकांची झुंझारवत्तीहि होती, गांधीच गोखल्यांशी 
साधम्य हात हृ खरे असले, तरी गोखल्यांचे अनु- 
यायस्व करण्याइतके त्यांच्याशीं तद्रूपत्व नव्हते 

भारत-सेवक-स्माजा सारख्या फाकिरो बाण्याच्या 
हाकसवच्या सत्यामग्रह-आाश्रमादे संस्था पुढे 
गांधीजींनी काढल्या व चालाविल्या ताच त्यांच्या 

भारत.सेवक-समाजा "मधील दवा हाता. प्रत्यक्ष 

गाधाजा * भारत-सेबक-समाजा *चे सद्स्य झाले 
असतेच तर्‌ त्या समाजाचें स्वप इतकें बदले 


असते कां, कदाचित्‌ नांब[शिवाय त्यांत फार 
साम्य राहिलें नसतें ! 


आपल्या आयुष्यांतीळ सुमार २० वे आपल्या 
कतभगारान एका शक्षणतस्थेत उज्ज्वळ केल्यावर, 
नेतरच्या १७०१ ९ वषात गखल्यांनीं दान जन्मांत 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


3) डो ्‌्ै 
न अमृतमहोत्सवी, 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नाह ण्‌ 
पुर्न उरेळ इतकी कामगिरी केळी ! त्यांच्या 
प्रामाणिक मावनेचा अस्पांबाहि आपण शिंदी लोकांनी 
अंगीं बाणाविळा तर सापणांपुढे छे बिकट प्रश्न 
त वि 


जनतेकडे असतांना 
उसोपचारवराक्ते, विचारविनिमय 
आधेक कार्य गोखल्यांनी 
दाकण्याचे दिवस 
आळे आहेत, गोखल्यांसारखे खरे 
देशीहततत्पर कार्यकते इवे आहेत. 
- गोखल्यांचें ' सोम्य वैचयक 
आज गोखळे असते तर त्यांनी. काव कळ 
असतें या वर सुचविलेल्या प्रश्षाचा वित्वार वरण 
उद्बोधक होईल. अगद लहान मोइुर्रीपा सून 
सुरुवात करावयाची झाल्यात, गोखले आज जर 
असते तर पृण्यांतीलळ * सव्हेंट आफ इांड्या व 
ज्ञानप्रकाश ' ही प्रागातिक वृत्तपत्न बद झाली 
नसती, “लिबरल फेडरेशन?*च्या वार्षिक सभा स्थगित 
झाल्या नसत्या व स्वतंत्र भारतांतील पहिल्या 
सावीत्रेक निवडणुकीत प्रागतिक पक्ष देशांत नाहीच 
असे वाटण्यासारखी स्थिति आली नसती 
देशाच्या राजकीय पक्षांतून प्रागतिकांच स्थान 
नाहीं होण्यास हतर कारण असला तरी त्यांतील 
मुख्य कारण त्या पक्षान गोखल्यांच्यानंतर स्वाथ- 
त्याग व फकीरी दात्ति यांची जोपासना केळी नाह 
हेच होय. गोखल्यांवरीळ मृत्युळेखांत, दशातील 
दैन्यावस्थेचे अचूक निदान करून निरलसप० १ 
निरपेक्षतेने त्यावर सतत उपाय करणारा, पण स[स्य 
उपायावर विश्वास असणारा मिघग्वय असे 
टिळकांनी गोखल्यांचें वर्णन केळे होतें. गोखल्वांचे 
अनुयायी म्हणविणाऱ्यांनीं लहानसहान बाबती तह 
गोखल्यांची उद्योगनिष्ठा ब चिकाटी दाखावेळी 
नाही म्हणून देशास अत्यत जहर असलेले हँ 
[म्य वैद्यक ? नाहींसे होण्याच्या पंथास आलें 
आहे, फावल्या वेळांत, नोकरी-धंदा व क!ड़गिक 


अन्यास, 
बांच्यायोगे 
केळे, आजे आपण म्हणूं तसं घ? 


सहका 
आधेकांत 


म्हणूनच 


! . काढण्याचा गोखल्यांचा सनोदय सफल झाला नादा. 


कृष्ण गाखलळ 
स्वास्थ्य यांत धोका न लागेळ अश्या प्रकारें 
घौरादात्तपणार्‍चा आव आणून देळ्ापुढीळ प्रश्नांवर 
मतप्रदरॉान करण एवव्यान प्रांगांतक स्हणून आर 
अद्यी समजूत फेलावला, एइ 
वुत्तीने वाहून वंतलल्या सस्थ 


र 
तष्यासपळ 


य्रेयाकारेता ।* टा 


कशिसम'वीळ उजव्या पक्षाच्य 
वा त्यांच्या सईकायान हो 
येण्याजोग्या खऱ्म! पा गतिळाना फार 
केळा तर कदाापिंतू पागातंक, सतम्रणाळा पुन 
घरीळ. पण तसा आज फारसा संभव [दसत नाहीं 


गोखल्यांचा व त्याह्पिक्षां रानड्यांचा श्रागोतक 
दृषश्िकिन हा या देशास आज व सदेव लानकारक 
होणार आहे. विधायक दातति, संयन; विवेकशालता 
हीं खऱ्या प्रागतिक दृत्तीर्ची मुख्य लक्षर्ण हात. 
हाराष्टीय नेत्यांमध्य न्या रानडे यांच्य! जीवनांत 
अद्या प्रागतिक वृत्तीची तर्वोत्कृष्ट प्रचाति वते. पस्त 
तिच्या प्रत्यक्ष फेळावाकरितां व्यावहारिक सवटना 
गोखल्यांनीं निर्माण केल्या व प्रत्यक्ष काय कल. 
गोखल्यांच्या ह्या संघटना गोखल्याच्या घढाडीन 
पलविल्या असत्या तर स्वराज्यप्रात|!नतर आपल 
जीं अनेक व्यंगे दृष्टोत्पत्तीस आळी ती. आपण 
बहुतांशी दूर कं शकळ असतो 
गोळे व टिळक यांचे मतमेद प्रशिद्ध आहेत, 
परंतु त्यांस एकमेकांबद्दल असलेला आदर तितकासा 
प्रसिद्ध नार्ही, परंतु टिळकांनी गोखल्यांवरीळ 
मृत्युलेखांत त्यांच्या थोरपणाची जी मीमांसा फार 
मार्मिकपणे केळी आहे ती आजहि समपंक आहे 
असे वाटल्याशिवाय राहत नाही, त्यांतील एका 
अवतरणाने हँ पुण्यस्मरण पुरें करतो--“' डामडालांत 
न भुळता. आपण एकटेच निर्धन अन्मलो, तठे 
एकटेच जाणार है लक्षांत आणून, ऐहिक तुखाचा 
त्याग करणे आणि केवळ देशदितकारक घश 
आचरगें यांतच खरा थोरपणा आहे आणि हा धन 
ज्यानें कडक रीतीने पाळळा तो दुसर कांही करो वा 
न करो, त्यानें योजिळेळे उपाय सौम्य असोत बा 
कडक झसोत, केवळ वरील धर्म पाळल्यामुळेंच तो 
देशकर्त्या पुरुषांच्या वगौत पडून सद्वति पावतो, 


1 न 
च्या बाटावर्‌ साजत 


मान प्रदत्न 


दसला सया स्या 


न. भा '3 


अनुक्रमणिका 


४९ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


झं (र ७2. ७ ७_०_ हन 4 


पंचवार्षिक योजनेसंबंधी कांही अ्थेशास्रज्ञांचे विचार : प्रा, भा. शे. भणगे 


इ 


त्रिवेन्द्रस्‌ 


गेल्या ढिसेंवरच्या शेवटच्या आठवड्यांत 
त्रिवेंद्रस्‌ येथे अथज्ञांच्या दोन परिषदा झाल्या : 
अखिलभारतीय अथेक्षाद्ध-परिषद्‌ आणि 
अखिलभारतीय शेत की-अथेश्ास्त्र-परिषद्‌ 
सबंघ देशांतून अथशास्त्राचे अनेक प्राध्यापक, 
सरकारी अथेखात्यांतळे अधिकारी आणि कांही 
घंद्यांमधील संस्थांचे प्रतिनिधी जमले होते. तेथें 
जी ब्याख्यांने आणि चचा झाल्या त्यांमधून अर्थ 
योजनेसंबंर्धी, विशेषतः भारताच्या पेचवारबरिक 
योजनेसंबंर्धी, जे मतप्रवाह दिसळे त्यांचा संक्षिप्त 
परामश पुढे दिला आहे. 
नियोजनामागील भूमिका 

एखाद्या देशाची योजना म्हटली म्हणजे तींत 
कांही उद्दिष्टे ठरवून, त्या उद्दिशंची क्रमवारी 
लावून, देशाची अर्थसाधने त्या उद्दिष्टांसाठी 
योजणे ह्या गोष्टी आल्याच, उळट, अव्यवस्था 
याजनाचद्ध नसतांना प्रत्येक व्यक्ति आपल्या मता- 
प्रमार्ण वर्रील सर्व गोष्टी ठरवीत असते. समजा 
शेतीचे उत्पादन वाढवावयाचें असलें तर 
गेऱ्हाइकांनी त्यासाठीं स्वतः मागणी केली पाहिजे 
शेतकऱ्यांनी स्वतः उत्पादन वाढवावयाचें ठरविलें 
पाहिजे, त्यांनी स्वतः योग्य बाटेल त्या मार्गोनी 
खर्चासाठी पैसा गोळा केला पाहिजे, उलट पक्षी 
योजनेत योजनाकार सर्व उद्दिष्टे ठरवितात, अर्थ- 
शास्त्रांत अशी उद्दिष्टे टरवितां येत नाहीत, असा 
एक आक्षेप घेतला जातो. कारण अर्शी उद्दिटे 
योजनाकारांनीं ठरविली तर व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर 
आक्रमण होतें. यावर असेहि उत्तरादाखल म्हणतां 
येईल कीं, एरव्दीसुद्धां व्यक्तीला हे स्वातंत्र्य नाही. 
मूठभर मक्तेदार लोकांना फक्त हँ स्वातंञ्य मिळतें, 
अर्थशास्त्र म्हणून योजनाकाराला उद्दिष्टे ठरवितां 
येणार नाहीत हे खरे, पण बहुजनसमाजाला ज्या 
गोष्टी बऱ्या-वाईट बाटतात त्याप्रमाणें तो उद्दिष्टे 
मांड शकेल, योजनेतील उद्दिष्ट अशा रीतीने 
ह्माजारने ठरविळेळीं असतात. 

6६ अर्थयोजनेंतील दृष्टि एकांगी आणि अपुरी 


अनुक्रमणिका 


येथील अथशास््ञ-परिषदा 


असते. अर्थयोजना केवळ आर्थिक सुधारणेसाठी 
असते. पण जीवन केवळ आर्थिक नाहीं. माणसाची 
आर्थिक सुघारणा करणें म्हणजे नाणूस सुधारला, अते 
समजतां यायचे नाहीं, किंबहुना, योजनेत जे उयाय 
दिळेळे असतात लांनी आर्थिक बाजू तुघारली तरी 
दुसऱ्या एखाद्या दिशेन माणसाची अघोगति होईल, 
योजनेत सबंध जीवनाचा, एवढेंच नव्हे तर जीबना- 
च्या अंतिम उद्दिष्टाचा साकल्याने विचार केळ! 
पाहजे ' असं प्रा, पी, ए, वाडिया यांनीं सांगितलें 
आहे. दूरवर विचार केल्यावर नजिकच्य 
भविष्यकाळांत अपयश आठे तरी निराश होण्याचें 
कारण नाहीं. मानवाच्या उत्क्रांतीत असंख्य 
अपयश येऊन गेलीं, पण मानव आपलें उद्दिष्ट 
शोधात चाटलाच आहे. योजनाकारांना ही दृष्टि 
असल पाहिज, असे सांगून प्रा. वाडिया पुढे 
म्हणाळे : 

“६ ज्यांना समाजांत बदल घडवून आणावयाचा 
आहे, अश्या योजनाकारांची दृष्टि केवळ एंजिनिअर्स- 
सारखी असून उपयोगी नाहीं. त्या योजनाकारांची 
दृष्टि ध्येयदर्शी कलावंताप्रमाणे असळी पाहिजे 
कवळ संकु'चेत वतंमानकाळांतच अडकून न राहतां, 
वतमानकाळाच्या पलीकडे झप घेणाऱ्या जीवनाच्या 
विशाल बिकातशक्तींची जाणीव त्यांना असडी 
पाहजे, आमचे योजनाकार असे असले पाहिजेत की 
ज्यांना जावनवेष्यी आदरभाव आहे, आतांपर्यंत- 
च्या मानव-जीवनाच्या ऐतिहासिक मंथनांतून वर्‌ 
आलेल्या मानवी मूल्यांचे ज्यांना दर्शन घडळें आहे 
आण त्या मुल्यांनुसार जे बतमानकालीन उद्दिशंना 


एका विशिष्ट प्रेममूळक श्रद्धेने कलाटणी 
शकतात. ” 


-गॅसागाल इुल्र्‍्याहि एका मूळभूत दोषाकडे 
वोडियांनीं _हैक्ष वेघळे, योजनेमध्ये व्यक्तींना 
सारखं मानलें जातें. व्यक्तीच्या गरजांमध्ये सारखे 
पणा मानला जातो, व्यक्तीना एकाच प्रकारच्या 
जीवनक्रमाचा लाभ करून द्यावयाचा असतो. 
आरंभी म्हटल्या प्रमाणे याधुळें व्यक्तींचे स्वातंब्रय 


ढ्ऊ 


५७ 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


3) डो (>. 
क्त री ७५ ति 
न अमृतमहोत्सवी, 


ही 


क्र 
रेष, 
क ३8% 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


'वेवेन्रम्‌ येथोल 


नष्ट होतें एवढेंच नव्हे तर तांचेबंदयणा.( ७08110 
धा'ता8&णा )चा हा डुसरा दोष! उद्‌भवतो 
एकंदर्राीत अलीकडे तवे शास्त्रांची प्ररत्तीच सांचेबंद- 
पणाकडे झुकली आहे. योजनेच्या कल्पनेनें ती प्रवृत्ति 
बळावंतेच आहे. कारण योजना यरास्वो करायची 
झाळी तर सांचेबंदपणा उपकारक ठरतो.--प्रस्तुत 
छेखकाच्या मते हा सांचेभदपणा सरृदद्शनी वाटतो 
तेवढा सोठा दोघ नव्हे. कांही मयोदेपर्येत सर्व 
व्यक्तींना सारख्या मानावयास हरकत नसावी. 
उदाहरणार्थ, माणसांच्या प्राथामिक गरजा सारख्या- 
वव नाहींत का? ज्या योजनेंत माणसांच्या निदान 
किमान गरजा भागविण्याची तरतूद करावयाची 
असते त्यांत माणसांना समान लेखले तर तें फारसें 
दोधास्पद आहे असे नव्हे, 

योजनेचे यश बरेचसे देशाच्या सामाजिक 
आणि आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून अततें, 
नागरिक प्रबुद्ध असला पाहिजे, योजनेचें उद्दिष्ट 
त्याळा पूर्णतया आकलन करतां आठे पाहिजे, 
ती योजना स्वतःची आहे अर्ठे समजून, ती 
यशस्वी करण्याचा निधार करून, त्यानें उत्साहाने 
सरकारला सहकार्य दिळें पाहिजे. नागरिकांना 
ही सामाजिक कर्तव्याची जाणीव तीमजतेनें 
असणें आवश्यक होय. ह्या जाणिवेत सामाजिक 
: नीतिमत्ता ) असेंहि ब्यापक अर्थाने म्हणावयास 
हरकत नाहीं. आर्थिक परिस्थितांमर्ध्ये भांडवलाची 
उपलब्धता, घंद्यांतील साहस आणि मञुरांचे कसब 
आणि कार्यक्षमता ह्यांचा अंतर्भाव होतो. इंग्लंड- 
सारख्या देशांत ही सामाजिक-आर्थिक परिष्थाति 
बऱ्याच प्रमाणांत असल्याचें आणि भारतासारख्या 
देशांत अल्प प्रमाणांत असल्याचें दिसून येते, 
वाडियांनी ह्या कड्ट सत्याचा निदेश केला, परतु 
भारतांतील ही शोचनीय परिस्थिति कांहीं अंशी 
सरजामशाहर्चि उर्वरित चिन्ह आणि कांही अंशी 
दारिद्याचा परिणाम आहे हें नक्तो का सांगायला ! 
हीं कारणें बरोबर असलीं तर पंचवार्षिक योजने- 
सारख्या योजनांनींच तीं दूर होत जातील आणि 
प्रत्येक योजनेला यद्याची अधिक अनुकूळता प्राप्त 
होईल हें लक्षांत येईल, ह्या देशांतील प्रतिकूल 
पारोश्थतीत वेंद्रहरकार आणि घटक-राज्यतरकारें 


अथेशात्रपरिषदा 


ह्यांमधील सहकार्याच्या अभावाचा वाडिर्यांनी 
जो उल्लेख केळा तो मात्र वेगळ्या स्वड्पाचा आहे. 
रोज्यसरकारांतील कांहीं मंत्र्यांचा विक्षिप्तपणा, 
ह्टीपणा आणि केंद्रवरकारचा कमकुवतपणा हींच 
त्याला कारगीभूत होत. केंद्रसरकारने मनांत 
आणले तर ही परोष्थिति सहज बदलतां येईल. 

वाडियांना असेहि वाटतें काँ, योजनेच्या अंमल- 
बजाव्णींत सरकारची हुकूमशाही आणि सरकारनें 
केलेलें नागरिकांचे “ळष्करीकरण' (1९21110109. 
(101 ) हीं अटळ आहेत. त्यांच्या एका पुस्तकांतहि 
असेंच प्रातिपादन येऊन गेलें आहे. योजना यशस्वी 
करण्यासाठीं नागरिकांस, लहान मुलांस आणि 
विद्याथ्यांस, विशिष्ट रीतीर्ने शिकवावे लागते ! 
योजना म्हणजेच व्यक्तीच्या स्वातंत्यावरील घाला, 
अशी वाडियांची मूळ कल्पना असल्यामुळें, सरकार- 
वर हुकूमशाहीचा आरोप त्यांनीं करणें एका दृष्टीने 
साहजिक आहे. परंतु योजना लोकमतावर 
आघारळेली असली, योजनेला लोकांचें उत्स्फूर्त 
सहकाय म्रिळत असले, तर “ लष्करीकरणा *ची 
गरज डरत नाही. 

योजना यशस्वी करण्यासाठी सर्वे प्रयत्नांची 
शिकस्त करून, “करूं किंवा मरु” असे सर्वस्व पणाला 
लावून युद्ध लढावे त्याप्रमाणे तिचा पाठपुरावा करावा 
लागतो. युद्धांतील विजयावर राष्ट्राचे भवितव्य 
अवलंबून असतें त्से योजनेच्या यशावर राष्ट्राची 
आर्थिक भरभराट अवलंबून असते. युद्ध लढतांना 
सर्व पक्षांचें सहकार्य लागते त्याप्रमाणेंच योजनेलाहि 
संपूर्ण सहकार्य हवे, युद्धाला मदत करगे नागरिकांचे 
कायदेशीर कर्तव्य मानतात आणि युद्धाला विरोघ 
करणे गुन्हा मानतात. तर्ठेंच योजनेच्या बाबतींतहि 
मरानळें जाते. ही प्रद्वत्षे कम्युनिझमची आहे, 
घोक्याची आहे, असे तसर रामस्वामी मुदलियार 
यांनीं प्रतिपादन केळे. युद्ध आणि योजना ह्यांमधील 
साघम्य मान्य केलें तरी योजनेवरील हा कम्यु- 
निझमर्‍चा आरोप लागू होत नाही. युद्धाच्या बाबतींत 
कतेव्य आणि गुन्ह्या यांच्या ज्या न्याख्या आहेत त्या 
केवळ कम्युनिस्ट देशांतच नसून ठवे देशांत आहेत. 
-णलोकशाही देशांत योजना यशस्वी होईल की नाहीं 
याबद्दळ पुष्कळदां शेका व्यक्त करण्यांत वेते, 


2. 


अनुक्रमणिका 


या 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पुण्याचे. प्रा, ड्रायव्हर ह्यांनी अशी शंका घेतत्कीहे 
होती, लोकशाही म्हणजे सरकारनें केळेल्या कोणत्याहि 
गोष्टीस विरोध करण्याचा अधिकार एवढीच 
कल्पना असेळ, तर ती दंक्रा खरो आहे. किंबहुना 
अज्ञा लोकशाहीत सरकारपक्षाच्या योजनेचा फज्ञा 


उडविणे हे विरोधी पक्षाचे पक्ष म्हणून कतव्य 
मानावे लागेळ, जितक्या प्रप्राणांत योजनेचा 


बोजवारा उडेल तितक्या प्रमाणांत विरोधो पक्षाला 
सरकार वनविण्याची जास्त शक्‍यता निमाण होते, 
पण लोकशाही म्हणजे सवीच्या चर्चेनंतर बहूमताने 
निणय घेऊन ते निर्णय अस्पमतवाल्यांवरहि 
अंघनकारक समजून केलेलें राज्य असं मानलें, तर 
सुदळियार यांचा आक्षेप आणि ड्रायव्हर यांची 
छुका अस्थानी ठरतात. 


उाताचा कायक्रप् 


। शेतकी-अर्थशास्त्रपरिषदें *त पंचवार्षिक योजर्ने- 
तीळ शेतीच्या कार्यक्रमावर चर्चा झाली. प्रस्तुत 
ळखकाच्या भाषणाने ह्या चर्चेत सुरुवात 
झाला, त्या भाषणाचचा सारांश अता £ हा शेती 
प्रधान देश असल्यामुळे शेतीचे उत्पन वाढविळें 
तर गेरणीन्धंद्यास बाजारपेठ मिळून ते धंदे वाढूं 
दकताळ, शेत! उत्पन्न प्रत्यक्ष वाढून गिरणी- 
घद्याच उत्पन अप्रत्यक्ष वाढतें. यासुळें योजनेतील 
शेतीवरील भर अभिनेद्नीय होय, शेतीचे उत्या 
कालव्याच्या पाण्याने सवात अधिक वाढत असल्या- 
मुळें कालवे बांधण्यावर जो जोर दिला आहि तोहि 
स्तुत्य होय. कालव्याचे पाणी मुख्यतः मोठ्या 
च्यावर मोठां 'घरण बांधून पुरविण्यांत येईल. ह्या 
धरणाचा खन्च पाहातां हृ पाणा महाग पडेल 
केबळ मोठ्या शेतकऱ्याला तें परवडेल आणि लहान 
कोतकरी वुडेळ, जसिनीच्या माळकींत ही जी अ 
समानता निमाण होईल ती योजनेच्या उद्दिशास 
सारक आहे. लहान शेतकऱ्यासहि पाणी परवडाचे 
अशी असली तर जास्तीत जास्त 
किकायतशीर पिकांची योजना हातीं घेतडी पाहिजे, 
तर्सेंच पाण्याचा दर कमी करण्यासाठीं घरणांवर 
जीं बीज तयार होईल त्या विजेवर घरणांचा चराच- 
सा चालता खर्च टाकळा पाहिजे, कर्जबाजारी 


दोतकरी योजनेचा फ'यदा करून घेऊं 


क रोकणार 


नाही, पण कर्ज फेडण्यासंबंधी कोणतीच तरतूद 
योजनेंत नाहीं, शेतकऱ्यास जो पैसा यापुढें कजीऊ 
दिळा पाहिजे त्या ब्राबवीत योजना वहुशी सहकारी 
संस्थांवर अवलेवून आहे. सहकारी संस्थांचा आतां- 
पर्यंतचा अनुभव फारसा 
पंचवा[बक योजनेच्या नव्या आवृत्तीतील “ सहकारी 
संस्थां 'बरील एक लतंघ १० दे प्रकरण वान्वल्यांवर 
असें वाट्ते की, सहज्ञारी ततत्वांत ' विकेंद्रीकत्णाचा, 
स्थानेक पुढारीपणाचा आणि स्वयंसेवेचा 

जो लोकशाही गुण आहे. त्यावर भाळून आमचे 
योजनाकार सहकारी संस्थांवर विसंबत आहेत. 
त्याऐवजी गाडगीळ-समिती-( १ ७टण]पा'७] 
10110110९0 8ए0-001111110९ ) च्या अहवालांत 
उल्लाखडेल्या, शेतकऱ्यांना कज देणारी 'कापोरेशन 
ब दुष्काळी आणि मागसलेल्या भागाला मदत 
देणारी “फार्म सेक्युरिटी अडमीनिस्टरेशान? या संस्था 
नमाण करावयास हव्या होत्या,-प्राचार्य द. गो. कर्वे 


क जक न 1 दी 
उत्तज्क नाह 


यांनीं यावर असें उत्तर दिळें की, गाडगीळ-समितीच्या 


शिफारशी योजनेच्या विचारकक्षंत थेत नव्हत्या,-- 
सापुदायिक शेतीच्या बाबतींत अल्पसंख्य अज्ञा 
विरोधक शेतकऱ्यांवर, त्यांनी सामुदायिक शेतीत 
भाग घ्यावा, अश्ली बळजबरी केळी पाहिजे, अले 
अधिकारी विचारवंतांचे मत आहे, पण योजनेंत तसा 
उल्लेख नाहीं, योजनातभितीवर सर्वोदयवादी सदस्य 
असल्याचा हा परिणाम अपेळ, योजनासमिर्ता 

अधिकारी प्रा, अंजारिया आणि आर. क्रे पाटील 
यांनीं सांगितळें कां, निदान ह्या योजनेत तरी 
आम्ही असे बळजतरीचे तत्त्व बापरणार नार्ही. 
पाटीळ यांचा तर असा अनुभव आहि कीं, त्यांच्या 
प्रादेशिक राज्यांतील विकासकार्यक्रप्ांत शेत 
कऱ्याचा अत्यत उत्साह इवत आहे. हा उत्साह 
कसा चाळू ठयाववा, त्याला योग्य गांग कपा 
दाबायचा, असा त्यांच्यापुढे प्रश्न पडला आहे. 
गाभनीच्या एकाच नाळ नं कमाल किती जमीन 
ठवान ह्या बावतात न यदा घालण्याचा योजनेच्या 
पूवाच्या कच्च्या आाराखड्यांत विचार केला नव्हता. 
पण गीन. आहेत्तात ही सुघारणा केली आहे 
* सामुद्ाधिक खेड्या थे फारशी सुधारणा होणार 
बाहूत या खड्यात (मनाच्या साळकांना दूर्‌ वभ। 


५२९ 


अनुक्रमणिका 


0 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


त्रिवेन्ट्रसू येथील अर्थश्ास्रपरिषदा 


व्याज ( डिव्हिडंड ) देत राहून पोसून ठेवणें योग्य 
आहे का ! शेतीची पुनघंटना हात जाईल तता हा 


व्याजाचा दर वाढेल असें म्हटळें आहे. ह्या गोष्टी 
शेतकऱ्यास उत्तेजन देण्याशीं सुसंगत कशा ठरतात 
प्रत्येक खेड्यामध्ये । जनपद- उ मिति? 
प्रत्येक खेड्यामध्ये । जनपद-उत्पादनसमिति 

ठेवण्याची तरतूद कच्च्या आराखडयांत हाती. दी 
उरतात खड्यांसा्डा योजना जञांखून, ती पार 
योंजनासमिति दिल्ोोळा बसली 


नसून पत्येक खेड्यांत अशा रीतीधे पोचणार 
दाती, पग्र नव्या आवृत्तात ही जनपदनवातिति 


लुप्त झाडी आहे ! प्रा. अजारियांनी यावर उत्तर 
दिळें काँ, ही समिति ठेवणें शक्य वाटलें नाहीं, 


योजना आणि पेसा 


योजनेसाठी पेसा कुठून आणावा हा एक मोठा 
प्रश्न आहे. पैसा हया. अनुयायी आहे, नेता नव्हे 
असं म्हणणे सोप आहे, पण पेसा उभा करायचा 
झाला म्हणजे खऱ्या अडचणी लक्षांत येतात. 
दिलछीचे डा. व्ही. के. आर्‌. व्ही. राव ह्यांनी 
विकित्सक दृष्टीनें एक व्याख्यान दिलें. त्यांच्या मतें 
योजनेच्या नव्या आवृत्तीत खर्चाचा झकार वाढला 
असला तरी तेवढ्या प्रमाणांत योजना नोठी हाली, 
असे नव्हे. सरकारने हाती घेतळेळा खर्च-जो 
आराखड्यांतीळ योजनेंत दिशेनांत घरला नव्हता, 
तो-नव्या आवृत्तीत योजनेच्या ज्राजूस धरल्यामुळे 
योजना गोठी दिसते. योजनेत एकंदर खचीपेर्डरी 
३६५ कोटी रुपये कोठून आणायचे त्याचा पत्ता 
नाही. २९० कोटी स्पयांची तूट दाखविली आहे, 
ती तूट नोटा छापून भरून काढावी लारेळ, कराचे 
उत्पन्न वाढेळ असे ग्रहीत घरळे आहे. पग म््यु- 
करावांचून दुवऱ्या करांची आज शाक्‍्यता त 
नाहीं, सृत्युकरांतून सुख्यातीर्जी कांड वर्षे कितात 
उत्पन मिळेल त सांगतां येत नार्ही, राज्यउरकारांनी 
नेहर्मीच्या आपल्या उत्पन्नांतून शिळछक टाकून 
येका योजनेसाठी खर्ची घाळायचा आदे, ५ण 
१९५१-५२ ह्या वर्षांच्या अनुभडावज्न ह्या 


राहावें हा प्रश्नच होय, देशांत लहान कजे 
घण्याची योजना १९५१-५२ च्या अनुभवावरून 
यशस्वी होईल अर्से दिसते. परदेशी कजे मिळण्याची 
शक्‍यता फार कपी झाली आहे. भारताच्या परराष्ट्रीय 
धोरणाचा विचार करतां आणि अमेरिकेंत आयसेन्‌- 
दहोअर अध्यक्ष निवडून आळे आहेत ही घटना 
लक्षांत घेहां अमेरिकेकडून कजे मिळण्याची फारशी 
आका करावयास नको, अमेरिकेचे भारतांतील 
बकील चेस्टर दोल्घ ह्यांनी 
दिरा असली तरी आतां त्यांचा फारसा उपयोग 
नाहीं, किंवहुदा चेस्टर बोल्खना माघारी बोळा. 
वल्याच्या चातस्यांहि येत आहेत. अज्ञा प्रकारे 
योजनेत दाखविलेला सर्व पेसा उभा होणे अशक्य 
दिसतें, प्रा. राव ह्यांच्या मताप्रमाणे पेशाची तूट 
५०० कोटि रुपयांपेक्षा कमी यावयाची नाहीं ! 

एवढी तूट नोटा छापून भ€न काढळी 
तर भाववाढ होणे अटळ ठरेल. उत्पादनहि 
वाढणार आहे, त्यामुळें भाववाढ होणार नाहीं 
अथे म्हणण्यांत फारवा अथ नाहीं, उत्वादनवाढीचे 
इष्टांक पाहिळे आणि इष्टांक गांठण्याची मर्यादित 
शक्‍यता विचारांत घेतली म्हणजे भाववाढ अटळ 
आहे ही गोए लक्षांत येईल. माववाढील आळा 
घाळण्यासाठी नियंत्रणे ठेवावींच लागतील, कांहीं 
लोकांना नियंत्रणे झाढण्याची जी घाई लागली 
आहे ती घोक्याची आहे. नियंत्रगे सर्वत्र नाही 
तरी पण नाक्याच्या जागी ती. ठेवळींच पाहिजेत. तूट 
कमी करण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर बाढविण्यासहि हरकत 
नाहीं योजना ग्हणजे मांडवळ गुंतवगें होय. भांडवल 
सुंतावितांना आज त्याग करावा लागतो, पग त्या 
त्यागाची मधुर फळें पुढें निळतील या आशभ आज 
त्यांग केला जातो. 

पंचवा (बक योजनेतील दौड वषे आधींच 
ळोटळे आहे. “ पुढीळ साडेतीन वर्षीच्या काळांत 


ह्या योजनेला संधि द्या ” अते श्री, आर. ने, 
पाटीळ आणि प्रा, अंजारिया ह्यांनी कळकळीचे 


आवाहन केळे, आतां प्रत्वक नागरिकाने मतभेद 


ळकत घठ पडते अहे दिसते, राज्यसरकार बाजूळा ठेवून, योजनेत दिसणाऱ्या दोषांमुळे 
गो जनेजादहेरचचा खच हाती घेऊन निक टाक्यांत योजना अपेशी ठ€ नये म्हणून सतत प्रयत्न करून 
यृगय करीत आहेत, शि छकांवर कितपत अवलंबून योजना उत्साहाने राबवावा, हेंच योग्य दिसते. 
५३ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. चंद्रशेखर व्यं, रामन्‌ यांचे विचार? : संप्राहक--श्री. का. झि. पाटील 


विज्ञान हीभ्रेष्ठ कला 


“ श्यास्रीय शोध म्हणजे तरी ळाय? ते 
छागतात तरी कसे ? ? हे प्रश्न नेहमीच ळे 
जातात आगि त्यांना निरनिराळीं उत्तरे दिला 
जातात, अर्थातू, शोध म्हणजे कांहीं नवी कल्पना 
किंवा नवें तत्त्व. विज्ञानामध्ये नुसत्या निरीक्षणाळा 
कुठेंच महत्त्व नाहीं किंबा नुसत्या कल्पनेला पण 
कांही स्थान नाहीं. नवीन शोधाला प्रायोगिक 
आणि तात्तिविक ही दोन्ही अंगे पाहिजेत. परंतु 
दोघांत कोणत्या गोष्टीला जास्त महत्त्व हं शोधावरच 
अवलंबून आहे. रॉट्नेनचा क्ष-किरणांचा शोध हा 
प्राधान्याने प्रायोगेक म्हणतां येईल, तर पॅन्कचा 
“क्कान्टम्‌ थीअरी “चा शोध हा प्राधान्याने तात्त्विक 
म्हणतां येईल, या दोन शोधांची पद्धाति आणि या 
दोन संशोधकांचा दृष्टिकोन ही निरनिराळीं आहेत. 
गाणितविषयक शास्रांत अशा प्रायोगिक किंवा 
तात्विक संशोधकाच्या दृष्टीतील भेद स्पष्टच होतो. 
एवर्ढे मात्र खरें का, ज्या शात्राची उभारणी 
कल्पनेवरच झाळेळी आहे. त्यांत निरीक्षण व 
विचारशक्ति यांना वेगवेगळे करणे थोडें कडीणच 
जातें, 


ह 


घया शब्दांतच मोठें नाट्य मरलेळे आहे. 
स्फूर्ति देगारा तो अपूर्व क्षण होय. शोध म्ह्णजे 
जणू काय शेतांत मोठा हिराच सांपडावा ! खरोखर, 
विज्ञानाचा इतिहास म्हणजे नाट्यमय प्रसंगांची 
यादीच ! हें नास्य आगि ही स्फृर्त संश्योधकाच्या 
वैयाक्तेक जीवनांत शोधानंतर ताघडतोव दिसून 
येतात, तुम्हांला आर्किमिडीजची एक जुनी गोष्ट 
माहित अपषेळच, आंघोळ करीत असतांना त्याला 
स्वतःच्या प्रश्नाचे गूढ उकलळें तेव्हां तो तसाच 
अंगावर कांही न घेतां रस्त्यांतून “सांपडळें?, 'सांपडठें 
म्हणून ओरडत निवाळा., त्या आनंदाचे वर्णन करगे 
कठाणच, सव जीवनांत कचितच अता नाऱ्यतव 
क्षण येतो, हेंच संशोधकाच्या भक्तीचे फळ म्ह्ट्ळे 


१ सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ श्री, चंद्रेशखर व्यं. राम 


हे विचार संग्रहीत केळे आहेत. 


अनुक्रमणिका 


नू यांच्या ' १४] 


छै छे छे 


पाहिजे, साग्रान्य शोध बरेच लागतात आणि त्यांनी 
समाधान व उत्सार्‌ मिळतो. परंतु मनाला उन्मनी 
अवस्थेप्रत नेणारा त्रह्नानंद ज्यानें प्रात होतो असा 
शोधक्षण बिरळाच ! 

एका गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे, ती म्हणजे 
अद्वितीय शोधघांना प्रथम जगाकडून पाहिजे तेवढा 
सान आणि वाहवा मिळत नाहीं, कांदींना वाटतें र्की, 
या तंशोधकाला देवानें हात दिळा किंबा लॉटरीच्या 
तिकिटासारखा शोध त्याच्या हातीं आला ! परंतु 
अशा मतांना किती महत्त्व द्यावयाचें आणि त्यांत 
किती अर्थ आहे हु ज्याचे त्याने ठरवावे. शोध 
कांही वाटेळ त्या माणसाला लावतां येत नाहींत. 
योग्य तो संशोधकच तें काम करुं शकतो. दैवाचें 
त्यांतील स्थान उपेक्षणीय आहे. शात्तरांतील खऱ्या 
संशोधकाला सत्याचा ध्यास लागलेला असतो 
आणि तो ज्या शाखेत काम करीत अततो त्यांत 
कांहीं तरी नवीन भर टाकायची त्याला उमेद 
असते. देववादी टीकाकारांना एवद्यया गोष्टीची 
जाणीव पाहिजे कीं, निरीक्षण केलेल्या गोष्टींतून सत्य 
शोधून काढण्यासाठी, संशोधकाला त्या शास्त्राचे 
शान आणि अंगीं कुवत पाहिजे. योग्य विचार 
कडून ठरविलेल्या गोष्टींतूनच प्रायः शास्त्रीय शोध 
चाहेर येतात. किती तरी महिने किंग्रा वर्षे चाल- 
विलेल्या ज्ास्त्राच्या अभ्यातार्चे व संशोधनाचे फळ 
म्हणजेच शोध होय. 

कांही वेळां जगाळा मूळत; नवीन निरीक्षण केळे- 
ल्या गोष्टींचे महत्त्व हूळू हळू, उक्षिरा समजतें. प्रथम 
नर्वांन कल्पनांकडे संशयित दृष्टीनेंच ळोक बघतात, 
अऱ्हीनिअस ( ॥१॥॥॥९॥108 ) या स्वीडिश 
संशोधकाची अशी गोष्ट सांगतात, त्याचें डॉक्टरेट 
पदडीसाठी किडलेल्या प्रनंधांत द्रवाच्या स्वहधपा विषयीं 
नवीन तत्त्व प्रांडळें होते, पण अज्ञा ब्रा आहितीय 
संशोधनाला तिशर्‍्या वगीत नव्हे, तर जौवंबा वगीत 


९७३ ०! इल ए ]| 
15 ०0! &लला ९९! या पुस्तकांतून 


ष्र शू 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


चि 
्ि 


/ 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञान ही श्रेष्ठ कला 


कसबे त्यान देण्यांत आढे ! त्यासुळे मात्र 
अऱ्हीनिअर€्डा विचाक्षेत्रावाहेर राहावें लागलें. या 
उपेक्षेच्या दुःखांतच्त तो जीवन जगत होता. माच 
दोवटी, शात्रज्ञांना त्याच्या लंशोधनाऱचें महत्व कळून 
चुकलें. त्वाळा नोबेळ पारितोषिक देण्यांत आळे आणि 
स्वदेशाचा मोठा शाज्रज्ञ म्हणून त्याचा गौरव 


1 वर न येऊं देण्वादी 
>॥ च खूप उदाहरण देतां यंताल, 

विज्ञानाच्या इतिह्ाठांत आणखी एक गोष्ट 
स्पष्टच दिसत. आणि ती म्हणजे तारुण्यसुलभ कलनार 
शक्ति आणि अहितीय शोध यांचें साहचर्य, 
एखाद्या विज्ञानशाखेत ग्रंथ लिहावयाचे ठराविळें 
आणि तरुणांचे शोध तेवढे वगळळे तर लिहायला 
फारच थोडें उरेल ! तंशोधन यरास्वी होण्यासार्ठी 
बयोवृद्धता किंवा ज्ञानवद्धता नव्हे, तर नव्या 
तरुण उत्साहाने प्रेरित झालेला  इष्टिकोन 
पाहिजे, आणि ती तर तरुगांनाच निसगाची देणगी 
होय. जुन्या कल्पनांना व्विकटून राहणारे वयो 
किती तरी नव्या संद्योधकांचे पाय मार्गे ओढीत 
असतात. नवीन कल्पना तरुग मनालाच लवकर 
स्फुरतात. अर्थांत, प्रत्यक्ष काम करून त्या कल्पनेतून 
शोघ निमीण करण्यासाठीं खूपच वेळ लागतो. 
तथापि वय आणि अनुभव संश्लोधनकार्यात अगदीच 
निरुपयोगी आहेत असें मात्र नव्हे. उलट, कांही 
भरमाणांत या वयोदृद्ध व शानदद्ध शात्ज्ञांमुळें 
तरुणांच्या कल्पनाशक्तीची स्वैरता ताब्यांत ठेवतां 
येते. उलट, तशणांचा उत्साह व चेतन्यशाक्ते बृद्धांना 


जास्त स्फूर्ति देतात, हे ज्ञानदृद्ध लोक जुन्या मताळा! 
चिकटून न राहतां आणि तरुणांच्या कल्पनाशक्तीला 
न दडपतां उपयोगी पडले तर ते अत्यंत उत्तम 
मार्गदर्शक व उत्ठाइदाते होतील. 


वैज्ञानिक संशोधकाला प्रेरणा कोंठून मिळते १ 
मळा वाटतें संशोधनांत गुंग होणारे लोक आपल्या- 
ला कांही तरी करायचें आहे या तळमळीने कतेव्यरत 
झाळेळे असतात, चित्रकार, शिल्पकार आणे कवी 
यांना निसगाने प्रेरणाशक्ति दिळेळी असते, आणि 
ते आपल्या माध्यमांतून-म्हणजे चित्र, शिल्पकाम व 
काव्य यांतून-ती व्यक्‍त करतात, शास्त्रज्ञ 
निउगांचाच भक्त आहि ! त्यापासूनच तोहि 
प्रेगगाशकित घेत असतो. तो पण स्वतःच्या विचार 
सृष्टींत निसगीळा निमीण करीत असतो. निसर्गाच्या 
अनंत गूढांतून तो लहानसे सार्घे तत्त्व शोधून 
काढतो आणि त्याळाच निसगीचा नियम म्हणतो. 
ह्या गोष्टी करीत असतांना कलावंताप्रमागे 
शास्त्रज्ञ स्वतःला ज्या शिस्तीच्या बंधनांनीं बांधून 
घेतो त्यालाच तर्कशास्त्र म्हणतात. विज्ञानाने नि्मिले- 
ल्या या निसर्गाच्या चित्राला तर्कशास्त्राचे सज 
नियम लागू आहेत. खरोखर, बौद्धिक सोन्दय हेंच 
खरें व श्रेष्ठ सोन्द्य होय. विज्ञान म्हणजे दुसऱ्या 
भार्षेत सांगायचे तर मानवी भावना आणि बुद्धि 
यांना दिव्यता देऊन निसगाचं स्वरूप पुढे मांडण्या- 
साठी केलेळी तपश्चया होय. म्हणूनच विज्ञान 
म्हणजे श्रेष्ठ कला होय, 


पत्रव्यवहार 


तत्तवज्ञानाच्या अभ्यासाची ऐतिहासिक पद्धति 


तरवज्ञानाचें अध्ययन ब॒ अध्यापन करण्याचे 
दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार प्रववननपद्धती- 
( 11611)"९81१8 )चा ब दुसरा इतिहासपद्धती- 
(1151011001 )चा, प्रवचनकार ज्याप्रमाणे आपल्या 
श्रद्धेला पटलेल्या गोष्टी निरानेराळ्या उद्दाहरणांनीं 
श्रोत्यांना पटवून देतो त्याप्रमाणें तत्त्व्ञानांचे अध्या- 


अनुक्रमणिका 


पक आपल्याला पटलेल्या एखाद्या तत्त्वाचा 
आविष्कार तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासांत कसा होत 
आला आहे ते दाखवितात. तत्त्वज्ञानाच्या आज- 
पर्यंतच्या अध्यापनांत हीच पद्धति अनुसरली गेली 
आहे. या पद्धतीपेक्षा निराळी पद्धति म्हणजे तत्त्व” 
शान हे त्या त्या युगांतीळ सामजिक, राजकीय, 


५५ 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


गव्भि[रित 


क 


आथिक, धार्मिक, भाषिक इत्यादि वट्नांशी कस 
संजद्ध होते हे दालाविणारी इ.तिहासपद्धाते. रतेलचें 
* पाळता जरी पल्हशाा 111001४ 
हया दुसऱ्या पद्धतीने लिहिल गेलळें पुस्तक आहे. 
प्रा, दासले ( ' नवभारत ?, जांनवारी १९५२, 
पान ५६ ) हे रसेल्य्या पुस्तकाकडे प्रवचनपद्ध- 
तीच्या दृष्टीने पाहात असल्याने त्यांना ते पुस्तक 
उथळ बाटले, रसेलने इतिहातपद्धतीचे वेशिष्ट्य 
आपल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत स्पष्ट केल आहे. त्या 
प्रछ्ताबंनेतील महत्त्वाच्या विधानाचा अनुवाद देतों 


(2१/ 


“(तत्त्वज्ञानचे इतिहास पुष्कळ हिहिले गेळे आहेत; 
परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे त्या इतिहासळ्लकांपुटे 
मीं जो माझ्यापुढे हेतु ठेवळा आहे, तो नव्हता 
तत्त्वत हवे परिणास अणि कारण दोन्हीहि असतात 
त्यांच्या वेळच्या सामाजिक व राजक्रीय परिस्थितीचे 
तत्कालीन सल्यांचे ते परिणामरूप असतात. ..तर्य 
ज्ञानाच्या बहुतेक इतिहासांमध्ये, प्रत्येक तत्त्वशा चे 
ऱविल्षण जणू एखाद्या पोकळी-( १90ए111 ) मध्ये 
केढेढे दिलून येतं; फार तर त्या तस्वज्ञाचा 
पूवाच्या तस्वश्ञांशीं संत्रंध दाखविण्याशिबाय, त्या 
तत्त्वसाच्या तत्त्वांचा तत्कालीन परिस्थितीज्षी 
कांही संघंघ असल्याचें त्या इतिह्ासांतून प्रतीत होत 
नाही, उलट पक्षी, प्रस्तुत इतिहातांत साशा] 
असा प्रवत्न आहे कीं, प्रत्येक तत्त्वज्ञ त्या त्या 
वेळच्या परिस्थितीचा परिणाम आहे, अस्ते सत्याच्या 
मयादा सांभाळून दाखवून द्यावें....तत्त्वज्ञान हो 
कवळ कांड संप्रदायांचीच मिराशी नव्हे किंवा 
कांही मूठभर विद्वानांचा वादविवाद म्हणजे तत्त्वज्ञान 
असेंहि नव्हे, प्राचीन काळीहि अशीच परिश्थिति 
होती, समाजजीवनाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून 
तत्त्वत्ञान फार पूर्वीपासून चालत आलें आहे आणि 
त्याच दृष्टीने मीं विवरण केळे आहे, जर्‌ या पुस्तकांत 
कांहीं गुण असेळ, तर तो या दृष्टिकोनामुळेंच होय 
(९.५-६ ).--रसेळने पुरस्कारिळेळी ही 
इतिहासपद्धाति प्रा. दामळे यांना मान्य नघेळ तर्‌ 
त्याबद्दळ माझे काहींच म्हणणें नाही, 


7. 


तहासपद्धतांच्या हरटान ऑआईस्टाटळचच काल 


पण जरादा परब[पयंतत्च तत्त्वज्ञान देखील 
इतहासजजा, झाल आहे असं म्हव्लें तर त्यांत 


त्या तत्त्वज्ञानाचा अपमान करण्याचा उद्देश मुळीच 
नाही. ज्या संस्कृतींत ऐटो-आरिस्टॉंटळ जन्सले त्या 


श्रीसंतीप्रबण (४7१810001०) संस्कृतीच्या 
तत्त्वांना अनुउळऊन त्यांनी, कोणतं हि हत्तन्यवतायाचे 
काग करून पोट भरणाऱ्या माणताला, नीच 


(१५७७॥४॥७(०--"००॥०' ॥॥॥1,6 
संपोधून हेटाळळें व अशा माणसा 
किंवा त्याच्यापासून कांही. शिकणे 
मानलें, हे हस्तव्यवसाय 
बंशेरे शांच्या प्रयत्नांतून 
होऊं बाकेळ, हे 


811.) 
1 क्षिकविणे 
कपीपगाऱ्ये 
करणारे गवंडी, पाथरबट 
गास्तीय ज्ञानाची वाढ 
छेटो-आरिस्टॉटळ यांच्या ध्यानी 
आढळे नाही, हा आंघळेपणाचा आरोप त्यांच्यावर 
इतिहासकाराने केळा तर त्यांत कांहींच वाघ 
नाही, त्याचप्रमाणे ऐटो-अरिस्टोटल यांचें तत्त्वज्ञान 
भाधिक दृष्टीने तपालळें तर त्यांनी निमीण केळेळे 
(७(९४०"1९३ सारखे ताच्विक प्रश्न केवळ तत्काढीन 
भाबेच्या गांघळांतून निमोण झाळे आहेत. अश 
आढळते (पाहा: 1. ०0 शा”ड, 7९९९ 
]1111-0'5', [9, ]))). 40-41 ). अरिस्टोटट- 
च्या तकशास्त्राची हीच कथा आर. शब्द आणित्यांनी 
बनणारा वघाने यांची प्रमेये म. 2 कॉ विश्वाचे 
शान मिळतें या विश्वासाने ते त छास्त्र रचले गे, 
या तर्कशास्त्राला पुढें विज्ञान नें हरताळ फांसला दा 
इतिहास डोळ्यांपुढे असल्यावर अंरिस्टॉटळूचें पारडे 
जड म्हणण्यांत कांहींच अर्थ नाहीं, अंरिस्टॉटट्चे 
स्थान कालसापेक्ष आहे. त्यानें निर्माण केलेल्या 
भाषिक शाश्वततेच्या कल्पनेला बळी प नत्याचे 
भक्त त्याला अमरपद देत असतीळ तर खुश्ाळ 
दुूुवात, उठाच्छष्टाचा आभमान 
सुन ते सोनं म्हणणे? बा 
€ढीच आहेत, 


ल 
*्श 
च 
छू 
9 


बाळगर्ण व 
प्रवचनपद्धतीच्या 


"दिनेश द. साहुलकर 


७ ब 
बडाद, 
य ्असंसससककसक्न्ि 
-- 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका व्यय पणाच्या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


श्ांततापरेषदेंत रवीान्द्रनाथांचें गीत 
स्व. रवीन्ह्रलाथांचे एक गीत पेकिंगच्या 
आशिया-शांततापरिषदेंत दोन समारंमांत कविवर्या- 
च्या (भावाच्या) नातीनं म्हटलें, आजच्या भयाकुल 
आंतरराष्ट्रीय वातावरणांत त्या गीताचा प्रातध्वाने 
प्रत्येक मानवप्रेमी व्यक्तीच्या हृदयांत उमटल्यावांचून 
राहणार नाहीं. मूळ बंगाळी सहज समजण्यासारखे 
असल्यामुळें पुढे ते मूळ गीतच उद्धृत केळें आहे, 
सुप्रसिद्ध गुजराती संस्कृति) मातिकाच्या डिसमरच्या 
अंकांत सदरहू शांतिपरिषदेसंत्रघींचा दृत्तांत संपादक 
श्री. उमादंकर जोशी यांनीं सादर केला आहे. 
त्या लेखाच्या आरंभी हें गीत दिलेलें आहे. तेथून 
ते येथें उद्‌धृत केळे आहे. (गीताची म्हणण्याची 
चाळ व ताल ही आपल्याकडील * परिलळींना ' जाती 
ताल पांडुरंगाच्या आरतीसारखीं असलीं पाहिजेत. ) : 
६६ हिसाय उन्मत्त एथ्वी नित्यानिठुर द्वन्दद 
घोर कुटिल पंथ तार लोमजटिल बंध ' 
नूतन तब जन्म लागि कातर जत प्राणी 
करो त्राण महाप्राण ! आणो अम्ृत वाणी 
विकसित करो प्रेमपद्म चिरमधुनिष्यन्द 
शांत हे ! मुक्‍त हे ! हे अनंतपुण्य ! 
करुणाघन धरणीतल करो कलंकझून्य 
क्रन्दनमय ॥नेखिल हृदय तापदहनर्दापत 
बिघर्‍यावेधाविकारजीण खिन्न अपारितृप्त 
देशदेश परिळ तिलक रक्‍तकलुष ग्लानि 
तव मंगळ शंख आणो तव दाक्षिण पाणि 
तब शुभ संगीत राग तव सुंदर ठन्द 
शांत हे ! मुक्‍त हे ! हे अनेतपुण्य ! 
करुणाघन घरणीतल करो कलंकरान्य, 


पाकगची आशिया-शांततापरिषद्‌ 

गेल्या ओक्टोबरच्या दोन तारखेपासून पुढें 
पाकंग येथे आशियांतील राष्टांतील शांततावादी 
प्रातेनिधाची शाततापारषद्‌ झाली, या परिषदे 
बद्दलचे अनेक दृत्तांत वृत्तपत्रांवन आलेले आहेत. 
पुण्याचे श्री. र. के, खाडिलकर व मुंबईचे 
प्रा, न, र. फाटक हेहि प्रातानाधे म्हणून गेले हात, 
या श्यांततापरिषदेच्या निमित्ताने त्यांना चिनी 


सारलसेंकळन 


जीवनाचे जे दरान घडलें त्यावर निरनिराळ्या मराठी 


नियतकालिकांठून त्यांनी लिहिलेल्या लेखमाला 
वृत्तपत्रवाचकांना सुपरिचित आहेतच. '* संस्कृति ? 


( अहमदाबाद ) मासिकाच्या संपादकांनींहि परिषदेचा 
वृत्तांत दिळा झाहे. संपादक श्री. उमाशंकर जोली हे 
स्वतः गांधीमतानुवती शांततावादी आहेत. त्यामुळें 
त्या वृत्तान्ताला निराळ्या दृष्टीने महत्तव आहे, 
त्यांच्या लेखांतील (' संस्कृति ', डितेतर, १९५२) 
महत्त्वाचा भाग पुढें दिला आहे: 
...शांतिपरिषदेचे कित्येक प्रतिनि 

सप्टेंचरपर्यंत येऊं न शकल्यामुळें प 
बरच्या २ तारखेपर्यंत पुढे ढकलली. २ आक्टोत्रर 
पसंत करतांना आपले प्रतिनिधे डा. ज्ञानचद ब 
श्री. रविशंकरमहाराज यांनीं असे सांगितलें कॉ, 
ही तारीख जगांतील एक महान्‌ शांतिप्रेमी-महात्मा 
गांधी-यांचीहि जन्मतारीख आहे. दक्षिण 
अमेरिकेच्या एका प्रतिनिधीने गांधीजाना आदरां- 
जलि अर्पण करीत या गोष्टींचं महत्त्व स्पष्ट केलें. .« 
परिषद्‌ पुढें १२ तारखेपर्येत चालली, 

६ श्ञांततापरिषदेच्या कार्यात साम्यवादी खूप 
उत्साह दाखवितात हे खरं; पण त्यांत युद्धाला विरोध 
करणारे अनेक तटस्थ आणि अन्य पक्षांचे लोकहि 
भाग घेत आहेत. मागें जगतु-शांतंतापरिषदू बॉसा 
येथे मरली हाती. यंदां ती व्हिएना मुक्कामी भरली 
होती. या कामांतील कार्यकते, ती केवळ 
सांम्यवादी पक्षाचीच कार्यप्रश्‍ृत्ति न राहतां, अनेक 
भिन्नभिन्न पक्ष, धर्म, जाती, देश वगैरेमघील 
लोकांना तींत भाग घेतां यावा, अशा विस्तृत 
पायावर तिची उभारणी करू पाहात आहेत. ही 
गोष्ट जगांतील शांततेच्याच फायद्याची आहे, अर्थ 
उत्तरोत्तर त्यांच्या अनुभवाळा येत आहे. जगतृ- 
शांततासाभेतीचे आफ्रिकावासी नीय्नो उपाध्यक्ष स, 
दारघुशिये यांनीं आपल्या भाषणांत म्हटले होते का, 
(१) कोरिया, व्हिएटनाम, मलाया येथील युद्ध बंद 
व्हावे, (२) ' थंड युद्धाचा अंत व्हावा ब मिन 
लोकांमध्ये सामान्य आर्थक-सास्कृतिक संत्रंध स्थापले 
जावेत आणि (२३) प्रत्येक देशाची राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
व सुरक्षितता यांबद्दलची हमी निळाबी-या तीन 


न. भा द धू ७ 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


6 जे र: ९ 
क्ञ्ज ी ७५ चित 
लि 


न अमृतमहोत्सवी, 
र्ष्ट ४ ७४ जळू 
कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


गोष्टी इच्छिणारे लोक कोणत्याहि मताचे असले तरी 
त्यांना जगतू-ज्ञांततेज्या कायीत सामील होतां येईल, 
-साम्यवाद्यांनाहि या गोष्टींचे महत्तव समजळे आहे, 
असें म्हणतां येईल, देजादेशांत निरनिराळ्या प्रकारची 
समाजव्यवस्था असतांहि,. सर्व लोक गोडीागुलाजीने 
राहू शकतील, असा विचार आतां साम्यवाद्यांच्या 
तोंडूनाहि बारवार ऐकावयास सांपडतो,«.जगांत 
शांतता असावी, युद्धाच्या हत्याकांडापासून जग 
बांचावें, युद्धाची लटकती तलवार दूर सराबी, या 
गाशा साधत असतील तर कोणत्याहि एकाच विचार- 
सरणीला अभिमानानं चिकटून राहण्यांत शहाणपणा 
नाही असं समजूं लागळे आहेत. पेकिंग-परिषदू 
म्हणजे अनेक राष्ट्रांतील विविध पक्ष, धम, जाती 
मानणाऱ्या साणसांना केवळ शांततेच्या लालसेने 
विद्याळ भूमिकेवर एकत्रित करावयाचा एक सुंदर 
प्रबत्न होता, 

“ व्यासपीठावर कलावंत पिकासोच्या * डोव्ह 
( कबूतर ) या शांतताप्रतीक-चित्राच्या आजु- 
बाजुला २८ राष्ट्रांचे ध्वज होते. जगांतील १६ 
कोटि लोकसंख्येच्या राष्ट्रांतील २६७ प्रतिनिथे 
एकत्र आले होते. निरीक्षक म्हणून ३७ लोक हजर 
होते. निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे १० 
प्रातानाथे आणे खास आमंत्रित १२ पाहुणे हे 
परिषदेत उपस्थित होते. याशिवाय २ प्रेक्षक होते. 

“६ शांति-परिषदू पेकिंगच्या लोकसमाग्रहांत-जेभे 
१९४५ च्या आक्टोबर १ ला नव्या चीनच्या 
जनतेने आपले नवें राज्य स्थापन झाल्याची घोषणा 
केळी होती त्या विशाळ दालनांत भरावेण्यांत आढी 
होती. परिषदेच्या खुल्या बेठकांत एकंदर १०० 
भाषणं झाळा, ..अनंक देशांना पुष्कळसे बोलाव- 
याचें होते, विशेषतः दक्षिण अमेरिकेच्या देशांना, 
सोना बेळ देण्यांत येत होता. आठ भाषांत एक 
एक व्याख्यान एकदम ऐकावयास मिळें, ध्वनिग्रहण- 
यंत्र डोक्यावर ठेवून, कानांवर लावून हवे ते भाषण 
छेकतां येई. 

६६ उदूघाटनाचे व्याख्यान मादाम सन्‌यत्सेन 
यांनीं केळे, नाणूस शांति उत्पन्न करीत राहीलच 
भाणि जगांतीळ शांतीचा प्रत्येक राष्ट्राच्या स्वतंत्रते. 
शीं गाढ संबंच आहि, यांवर त्यांनी भर दिला 


होता... .त्यानेतर पेकिंगच्या मेयरनी छोटे स्वागतपर 
भाषण केळे, नंतर कोरिया, जपान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, 
पांच राष्ट्रांतील ज्ञांतताकरार, सांल्कतिक देववेव, 
स््री-नालकविबयक श्थिति, आर्थिक विनिमय व 
सववसामान्य ठरावाचा मसुदा-अज्ञा निरनिराळ्या 
आठ कामांसाठी सवे प्रतिनिधीची विभागणी झाली. 
या निरनिराळ्या कामेशनांच्या अहबालांवर चर्चा 
हाऊन ठरावश्पार्ने ते सवीनुमते संमत झाले... 
परिषदेच्या संचाळनाची पद्धत पुरेपूर लोकशाही 
तऱ्हेची होती. कोणानचाहि थोडासा मतमेद असल्यास 
तो समजून घ्यावयाचा प्रयत्न होत असे. दृतक्या 
वेगवेगळ्या मतांचे लोक एकत्र आले होते कीं, ज्यांत 
कोणाच्याहि मताला धक्का न लागेळ आणि सवीच्या 
हृदयांतील भावनेचे प्रतिरनिन पडेळ, असा मसुदा 
तयार करण्यांत सवीना शिक्षण चांगळे मिळाले, 
सवीना शांततेचे ध्येय अभिप्रेत होते. त्यामुळें 
तेवल्या एका गोष्टींची काळजी घेऊन समान भूमिका 
शोधण्याचे कार्य शक्‍य होते. चीन स्वतः आपलें 
अपूव आतिथ्य परिषदेला देऊन, जणू कांही दूर उमा 
राहिला होता ! खुल्या अधिवेशनांतील प्रारंभीची 
व्याख्यानं सोडतां, बाकी १०० व्याख्यानांत जेतु- 
युद्धाधावत चिनी जंतुशास्त्रज्ञानें दिळेळे एक 
व्याख्यान तेबढेंच चीनचे भाषण म्हणतां येईल, 
चिनी जनतेचा संयम व शहाणपण आणि लोकशाद्दी 
पद्धतीबद्दलचा आदर या गोष्टींचा परिचय तेथे हजर 
असलेल्या कोणालाहि झाल्यावांचुन राहेला नाही, 
“ जपानांत एकहि परदेशी सैनिक किंवा परदेशी 
लष्करी ठाणें असू नये; जपानच्या लोकांना शांत 
ब स्वतंत्र जीवन जगायची मोकळीक असावी; 
क]]रऱ्या बारव: र रि ५६. ६ थून 
वावर जगी लात ले शध 
परदेशी सेनिक तेथें नसावा: रे कक 
काट ाल वर गावाच पॅसिफिक 
ग मलं जा वि स्वातंच्रय मिळावे; या 
चाळावा;-इत्यादि पेकिंग | सास्छ्कातेक ब्यबह्वार 
आजच्या काळांत जगांत वील वु 
मानणाऱ्या कोणाहि डली महाली काहा 
असेच आहेत. , ह बाहवा (गिळत 


1 चिनी 
पना जनत्तेला शांतता पाहिजे आहि. 


ष्‌ र 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा टीचा सा महास्य सस _ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हि ४१ 
5 डो दै 
चि ७५ 


वष 
रश 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शहरांत जा फॉ. खेडेगांबांत जा, सवाना शांतता 
पाहिजे आहे हे सहूज दिसून येईल, नदीच्या 
योजनेवर ६० हजार मजुर एकत्रित कास करीत 
असतांना आम्ही पाहिले, कालवे खोदण्याच्या 
बाबतींत पाहतां, चीनने गेल्या तीन वर्षोत पनामा 
कालज्याच्या दसपट व सुएफतच्या तेबीसपट खेद 
काम केलें आहे...विविध कायोत दंग असलेल्या 
जनतेला श्ांततेबांचून दुसरं कांहीं आवडत असेल 
असे मानणं कठीण आहे. 

६६ [चनी लोकांना हिंदुस्थानबहदूल स्वाभाविक 
बंधुभाव आहे हें आम्हांला जिकडेतिकडे दिसले, 
तर्सेच इतर देशांचीहि हिंदुस्थानबद्दळ सन्मानाची 
भावना आहे असेहि आम्हांला आढळले. प्रमुख 
मंडळांत व अन्यत्र .अगत्याच्या ठिकार्णी ॥हंदी 
प्रतिनिधींना पुढें केळं जात होत. पूज्य रविशंकर- 
महाराजांनी आपली शांततेबद्दलची विचारसरणी 
मांडळी आणि आक्रमणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या 
शोषणक्रियेत जी एक भोगाची वासना आहे तिचा 
विरोध केला पाहिजे यावर भर दिला. त्यांचे 
भाषण अत्यंत आदरपूर्वक ऐकले गेळें ब त्या 
दिवशीं भाषणे पुरी झाल्यावर उर्भे राहून अभि- 
बंदन करण्याची नेहमीची प्रथा बंद असतांहि 
सर्व सभागह्ृ उभे राहिले हात. अनेक देशांच्या 
लोकांनीं भाषण पसंत यडल्याचें सांगितले. 

६६ श्ांततापरिषदेच्या या संक्षिष्त अहवालाचे 
समालोचन करीत असतां, पेकिंग युनेव्हार्सेटाचे 
संस्कृतचे अध्यापक चिन्‌ के मु यांनीं एकदां एका 
बातीलापप्रसंगी म्हटलेला नछोका्ध आठवल्यावांचुन 
राहात नाहीं £ ' नीचाः कलहमिच्छान्त 

शान्तिमिच्छन्ति साधवः । ' ” 
* कॅन्सर विषयक संशोधन 

मनुष्याच्या संहारासाठीं निसर्गाने जे रोग 
निर्माण केळे आहेत त्यांतील “ कॅन्सर (कर्क) या 
रोगासारखा यातनामय रोग दुसरा नार्ही, या 
रोगावर प्रतिबंधक किंवा निवारक उपाय अजून 
तरी निश्चित असा सांपडलेला नाहीं, जगांतील 
कांही राष्ट्रांत या रोगाठंबेधींच्या संशोधनासाठी 
मोठमोठ्या संस्था आहेत. हिंदुस्थानांत मुंबईतील 
६ टाटा मेमोरिअल होंत्पिटल मध्ये अर्से संशोधन- 


श्ञारसकलन 


कार्य चालूं आहे. त्याचेंच आतां विस्तृत स्वख्प 
होऊन “ भारतीय कर्करोग>पंशोधन-केन्द्र ? नुकतेच 
(३० डिसंबर १९५२ ) सुरु झालें आहे. 
६ आंतरराष्ट्रीय कर्करोग-संशोधनमंडळा चें ५ वें 
अधिवेशन भारतीय केन्द्राचे संचालक डॉ. 
खानोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलें असतां, ह्या 
भारतीय केन्द्राचें उद्घाटन करण्यांत आलें. आंतर- 
राष्ट्रीय मंडळाच्या अधिवेशनाला अनेक पाश्चाच्यर 
पोर्बात्य देशांतील अधिकारी तज्ज्ञ आलेले होते व 
त्यांनी एकमुखाने डा. खानोलकर यांच्या कार्याचे 
महत्त्व स्पष्ट केलें. म्हणून त्या प्रसंगाच्या निमित्ताने 
पुढील कॅन्सरसंशोघनविषयक माहिती “ टाइम्स 
ऑफ इन्डिआ “च्या ३१ डिसेंबरच्या एका खात 
ळेखांतून तंकलित करूनं दिली आहे : 

गेल्या ५० वर्षात या “ ककरोग ? किंवा कॅन्सर 
रोगाविषयीं मुख्य संद्योधन होऊन बरीच माहिती 
हाती लागली आहे. हा रोग मानव व मानतेवर 
सष्टीतहि आहे. वनस्पति, मासे, बेट्टक, पक्षी, सस्तन 
प्राणी आणि मानव या सर्वांना हा रोग होत असतो. 
जरी हा रोग अनेक वेळां उतार वयांत डिशेष आढळत 
अपला तरी तो केव्हांहि व कोणालाहि होऊं शकतो. 
हा रोग कोणत्याहि बाह्य जंतूंपासून हात नसून रोग्या< 
च्या स्वत:च्या शरीरांतीलच एखाद्या सूक्ष्म तंतुमय 
( 580९ ) द्रव्यांतील कांही पेशींची अनिबेघ 
आणि बेताल वाढ इंच याचें गमक आहे. म्हणूनच 
तो संसर्गजन्य नाहीं, या रागाच्या वाढीलाहि कांही 
मर्यादा नसते. इतर जंतुमय रोगांना शारीरांतील 
नैसर्गिक घटक प्रतिबंध करीत असतात. ओषधार्म 
या प्रतिबंघाला मदत मिळत असते. उलट, केन्ठरला 
जर चाहेरून प्रतिबंध झाला नाही तर त्याची वाढ 
अतोनात होऊन तो श्ेबटी प्राणघातक होतो, 
दुसराहि एक महत्त्वाचा फरक आहे. इतर जंतुमय 
रोगांत रागजंतूंच्या सजीव पेशी ब शरीरांतील पेशी 
यांत बरच अतर असते, त्यामुळें शरीरांतील निरागी 
तंतुमय द्रव्याला बाघा न होईल अश्या प्रकारे प्रति- 
बंधक उपाय करतां येतात, पण केन्ठर ही शरीरां- 
तील पेशींचीच बाढ असते, म्हणजेच रागट पेशी व 
निरागी पेशी यांत मूलभूत करक नसतो. त्यामुळें 
रोगट पेशींना प्रतिबंधक ठरणारे ओषध इतर 


५९ 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
यि 
हा तु ऱ्ि 
क बजे श्‌ 
| ७५  'चो** 


वष 
, सग्वत्त ४ : 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पॅ्षांनोह्ट वाघक ठरण्याचा अतिशय संभव असतो. 
या कारणामुळें कन्सरवरील इला्जाह अशक्यप्राय 
होतात, 

कॅन्सरच्या चिकित्तेसाठी अत्यंत निष्णात 
मंडळी आणि अत्यंत महाग उपकरणे आवशयक 
असतात. कन्सरवररील मुख्य इलाज म्हणजे 
“ ककंदुष्ट  शरीरविभागाचे शस्त्रक्रियेने किंवा 
अन्य प्रकारें उच्चाटन करणे हा आहे. पण हवी 
गोष्ट फारच कठीण आहे. कारण कॅन्सर शरीरांतील 
कोटल्याहि भागीं हाऊं शकतो. सरळ शस्त्रक्रिया, 
क्ष«किरण-चिकित्सा, रेडिअम्‌ किंवा अन्य किरणो- 
त्सर्गी द्रव्याचा उपयोग यांसारखे उपाय सध्या केले 
जातात. रोगाचें निदान जर प्रारंमिक अवस्थेत 
झाळें तर घरेच वेळां तो आटोक्यांत येतो. स्रीच्या 
स्तनांतील कॅन्सर किंवा कातडीचा कॅन्सर प्रथमा- 
वस्थेत कळल्यास ८० ते ९० टक्के तो बरा हाऊ 
शकतो व त्याचा पुन्हां प्रादुर्भाव होण्याचा संभवहि 
अत्यंत कमी असतो. 

हिंदुस्थानांत दर वर्षी २ लाख माणसें कॅन्सरने 
मरतात असा अंदाज आहे. अमेरिकेंतहि इतके 
लोक कन्सरनें मरतात. तेथील लोकसंख्या आपल्या 
निम्म्याने असूनहि असे घडते हे विचित्र वाटते, 
पग याचें कारण असे आहे कीं, ज्या उतार वयांत 
हा रोग बहुघा होतो. तेवढ्या वयापर्यंत जगणारी 
माणसेच आपल्याकडे थोडीं असतात ! येथील 


लोकांचें सरासरी वयोमान जसजसे वाढत जाईल 
तसतसे कॅन्सरचे रोगीहि वाढत जाण्याचा 
संभव आहे ! 


“६ १९३३ सालीं माद्रिद येथे आंतरराष्ट्रीय 
कॅन्सराविरोधी संघटनेची कल्पना पुढें आढी व 
१९३४ साली पोरेस येथें तशी संस्था [ठा 
॥॥(९0118101810 (0118 1.९ (च्याटटा' या 
नांवानें स्थापन झाली, ही संस्था व आंतरराष्ट्रीय बॅन्सर 
कॉंग्रेस या दोन्दी संस्थांची समग्र अधिवेशने द्र 
तीन वर्षानी भरतात, १९४७ सालीं कॅन्सरविरोधी 
कॉंग्रेसच्या सेंट छई येथील अधिवेशनांत “आंतरराष्ट्रीय 
कॅन्सर-रिखर्चे*कामिशान ' स्थापन झाडें, ( याच 
कामेदानचें ५ वें अधिवेशन ता, ३० डिसेंबरळा 
मुंबईत भरले होते. ) गेळीं दहा वर्षे या. कॉग्रेसमध्ये 


६७ 


अनुक्रमणिका 


"८ हजारांच्या रोगाय नि 


व कमिशनमध्ये हिंदुस्थानने खूपच महस्वाचा भाग 
घेतला आहे. टाटा मेमोरिअळ रुग्णालयाचे डॉ 
खानोलकर हे या कामेशनच्या स्थायी समितीवर 
आशियाचे प्रतिनिाधे म्हणून मूळ निवडले गेले 
होते ब आतां तर ते या कामेशनच अध्यक्ष असून 
मूळ संस्थेचे ( यूनिअनचे ) उपाध्यक्ष आहेत. 

6 १९४१ पर्येत हिंदुस्थानांत कॅन्सरसाठी 
सतत्र रुग्णालय नवते, मग मुंबईत “ टाटा भेप्नो- 
रिअल हॉस्पिटल ? सुद्ध झाले, मद्रात येथील “ बर्नीडं 
इन्स्टिट्यूट आफ रेडिआंलजी ? आणि कळकरत्तयां- 
तील “चित्तरजन कॅन्सर हॉस्पिटल? या दोन संस्थाहि 
महत्त्वाचे कार्य करीत आहेत. यांपैकीं टाटा भेमो- 
रिअल हास्पिटलमध्ये रोगनिदान ब रोगचिकित्खा 
यांसाठी लागणारी अगद| नेवीन तऱ्हेची साधन- 
सामग्री आहे. गेल्या दहा वर्षोत तीस हजारांवर 
साणख या रुग्णालयांत दाखळ झाली व त्यांपैकी 
र दान कॅन्सर म्हणून करणें 
शकय झाले, ५ हजारांवर सुग्णाइतांवर मोठर्‍य| शास्त्र- 
क्रिया करण्यांत आल्या आणि १० हजारांना क्ष- 
किरणचिकत्सेचा व ५ हजारांना रेडिअम-चिकत्से- 
चा फायदा मिळूं शकला. एकंदर ११ हजार 
राग्यांना इस्पितळांतील ८१ खाटांचा लाभ घेतां 
आला, अर्थातच ही सोय अत्यल्पच आहे. अमे रिके- 
तील लोकतंख्या आपल्या निम्म्याने असूनहि तेथे 
कन्तर इस्पितळे ५६५ आहेत ! 
' कॅन्सर *-तज्ज्ञ डॉ. खानोलकर 

“ आंतरराष्ट्रीय केन्सर-रिसर्च-काभिशन च्या 
यंदांच्या बेठकीचे अध्यक्ष व मुंबईतील टाटा भेमो- 
रिअल हॉस्पिटलचे मुख्य संचालक डॉ, वसंत रामजी 
खानोलकर यांचा वर उललेख आलाच आहे. आंतर- 
राष्ट्रीय कीतींच्या अनेक परदेशीय केन्सरतज्ज्ञांनी 
डा. खानोलकरांचें कार्य मुक्त कंठाने प्रशंसिठे आहे. 
त्यांचा परिचय ( टाइम्स ऑफू इन्डिआ ?, ३१ 
डिश, वरून ) पुढें थोडक्यांत दिला आहे $ 

“डा, खानोलकर हे हिंदुस्थानांतील केन्सरविषय़रक 
संशोधनाचे मूळ मार्गदर्शक आहेत. त्यांचे वैद्यकाच्या 
इतर शास्त्रांतील कार्यहे महत्त्वाचे आहे, त्यांचे 
मूत्राशयविषयक संशोधन, रक्ताच्या विविध 
प्रकारांचे बंशनिष्ठ वर्गीकरण, कातडींतीळ कॅन्सर- 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ह जे द 

<< (अमृतमहोत्सवी 9 4७ 
“२. तर ७४» 

क क वर 
9 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लसारसंकळन 


जन्य फेरफार तसच महारोगाविषयींचा डतिहास 
वगेरे शाखांतील काये वेशिष्टयपूर्ण आहे, 

५६६ इ, खानालकरांचा जन्म क्‍्वेढा येथे एका 
प्रसिद्ध डॉक्टरच्या कुटुंबांत झाला, उच्च शिक्षणा- 
साठीं ते लंडनला गेले व तेथें त्यांनीं पहिल्या वगात 
विज्ञानविषयाची पदवी घेतली (१९१७), १९१८ 
साली त्यांनी वेद्यकश्यास्राची पदवी मिळविली 
आणि लंडनच्या युनिव्हार्तिटी कालेज हॉस्पिटलमध्ये 


असिस्टंट बॅक्‍्टीरिओलाजिस्टची जागा त्यांना 
मिळाळी, १९२३ साळी त्यांनां लंडन विद्या- 


पीठाची पॅथाळॉजी शास्त्राची ४. 1), ही पदवी 
मिळविली, तीन वर्षात ही पदवी मिळवू शकणारे 
ते एकटेच होते ! हिंदुस्थानांत ते १९२४ ते-२६ 
मध्यें ग्रॅंट मेडिकळ कॉलेजांत आणि १९२६ ते-३९ 
मध्ये जी. एस्‌. मेडिकल कलिजांत प्राध्यापक होते. 
१९४० पासून कन्सरविरोधी संशोधनाला वाहून 
घेण्याकरिता ते टाटा भेमोरिअल हास्पिटलमध्यें 
आले, त्यांचें तेथीळ संशोधनकार्य जगप्रतिद्ध आहे. 
त्यांना “ आंतरराष्ट्रीय कॅन्सर-संशोधन-कमिश्न चे 
अध्यक्ष नेमण्यांत केवळ त्यांचा वैयक्तिक सन्मान 
नसून तो हिंदुस्थानचाच सन्मान होय. आंतर- 
राष्ट्रीय कॅन्सरविरोधी संघटनेचे ते उपाध्यक्षदि 
आहेत, 

५६६ भारतीय केन्सर-संशोधन-केन्द्राचा प्रारंभ 
म्हणजे खानोलकरांच्या स्वम्तांना मिळालेला मूर्तिमंत 
आकारच होय. त्यांचा या बाबतीतील मिदानरी 
तऱ्हेचा उत्साह आणि उद्योगाप्रेयता हिंदुस्थानांत 
तरी अक्षरशः अद्वितीय आहेत ! डॉ. खानोलकर 
यांच्या प्रमाबी मार्गदशनाखालळीं आणि आंतर- 
राष्ट्रीय संशोधकांच्या साहाय्यानें व सहानुभूतीने द 
केन्द्र उत्कृष्ट कार्य करील याबद्दल संशय राहत 
नादी, 

* घम्मपदां (तील निमळ समभाव 

आंचार्ये विनोबा नुकतेच काशीला असतांना 
त्यांना सारनाथच्या ' महानोधि-समे 'च्या मंडळींनी 
बोलावून त्यांचें हार्दिक स्वागत कडून त्यांना 
५ घस्मपद ? हे बॉद्धधमाचें सुप्रासेद्ध पुस्तक भेट 


केळे आहे. त्यांतील कांही भाग “ सेवका च्या 
जानेवारीच्या अंकांतून पुढ उद्धृत केळा आहें 

६६ ६ घुम्सपद -लहानतें पुत्तक, माझ्या बेताचे 
आणि विचारांनी भरलेले. लोपे आणि सरळ. तोंडांत 
टाकलें काँ विरघळून जायचे, फक्त ४२३ खोक 
सव्वीस अध्यायांत वांटलेळे. गीतिहूनहि लहान... 
गोतसबुद्धाच्या विहारभूर्मीतच माझाहि संचार 
चाललेला आहे. अक्का वेळीं हा सांगाती फार 
सुखाचा झाला आहे... 


: घम्मपदा च्या पहिल्या अध्यायाला यमकवर्ग 
असे नांव दिळें आहे, यमक म्हणजे ोकांची 
जोडी असा भावार्थ आहे. याला संस्कृतांत नेहमीचा 
शव्द्‌ * युग्मक ?, पण अशीं युग्मर्के ' धम्मपदा “च्या 
केवळ पाहिल्या अध्यायांत नसून, सभ्मंघ पुस्तकभर 
ठिकठिकाणीं आहेत. गीतेत युग्मक थोडी आढळ: 
तात, खळोकांची त्रिक॑ अधिक आहेत. तत्त्व- 
विवेचनाला त्रिकें अनुकूल पडतात: (१ ) माणूस 
मरणारा आहे. (२) विनोबा माणूस आहे. 
(३ ) तस्मात्‌ विनोबा मरणार आहे-.हें तिकाचें 
उदाहरण झालें. ही असली तस्मातू-पद्धति जिरवून 
गीता गोड झाली आहे. “ घम्मपर्दा "त तश्मातू- 
शिस्मात्‌ कांही नाही, त्यांत मुख्यतः नीतिविवेचन 
आहे. नीतिविवेचनांत सार-असार, बरे-वाईट, 
सत्य-असत्य असल्या जोड्या उभ्या होतात, 
त्यामुळें युग्नके नीतिविचाराला मानवतात, 


“ गोतमवुद्ध हिंदुघर्यात जन्मास झाळे, हिंदु 
घर्भीत वाढले आणि त्यांतच सुरळे, त्यांना आपला 
सवतासुभा काढायचा नव्हता. घर्मविचारांची छुदि 
करावयाची होती, ती त्यांनी केली...खनंध 
 घम्मपदां त असें एकहि वाक्य आढळले नाही र्की, 
जे मला हिंदु या नात्यानें मानवणार नाही. . . 

: प्राचीन भारतांत कांहीं काळ वेदिकांची 
ब्राह्मण संस्कृति, जेनांची श्रमण संस्कृति आणि 
बोद्धांची भिक्षु संस्कृति अशा जणूं तीन वेगवेगळ्या 
संस्छती चालल्या, त्यांचा संधर्षेहि दीर्घ काळपर्यंत 
चाळला हाता. पण धस्मपदांत त्या संघर्षींचा मागर 


म्हणून दिळें, या निमित्ताने “ घम्मपदा ? च्या मूसहि नाहीं, तगळीकडे निर्मळ समभाव दिलून 
विचारसोन्दयीवर विनोबांनी एक सुन्दर प्रवचन वेतो.. गाथा १४२९ काय म्हणते पाहाः * जो 
६१ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


कं 
ष्ट्र (न छै ?>१५ 
न्ट« अमृतमहोत्सवी 9२७ 
सा १ 
वी कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


कोणाहि जीवाला दंड देत नाहीं, तो त्राह्मण आहे, 
तो भ्रमण आहे, तो मिक्षु आहे. ... ? ( मगवदू- 
गीतेतल्याप्रमाणेंचे  “ घम्मपदां ताहे. आदश 
पुरुषांची वर्णने ठिकठिकाणी आलीं आहेत. ) 

सहावा अध्याय पाडतलक्षण, सातवा अहतलक्षण, 
चौदा बुद्धलक्षण, एकोणीस धार्मेकलक्षण, पंचवीस 
मिश्षुलक्षण आणि सव्वीस शेवटचा अध्याय ब्र!हाण- 
लक्षण अशी सहा ठिकार्णी आदश पुरुषांची लक्षणे 
मांडलीं आहेत, लक्षणं सगळी मिळून एकच आहेत. 
यांतील अहत हं जेन नांव आहे, ब्राह्मण वैदिक आहे. 
दोन्हीं नांबांचा गोतमवुद्धांनीं आदर केला आहे 
“ घम्मपदा “चा अभ्यासी सवंघर्मसमभावच राखू 
शकतो, 

“६ शेवटचा अध्याय त्राह्मण-लक्षणाचा करून 
: ब्राह्मण ) शब्दाविषयीं अत्यंत गोरव दशोविळ 
आहे,... ' जन्माने आणि गोत्राने कोणी ब्राह्मण 
होत नाही, ज्याच्या ठायी सत्य आणि धर्म निवात 
करतात तो ब्राह्मण 


असेंहि एक विवरण सादर 
केळे आहे 1) 
आफ्रिकन नेते * जोसो ' केन्याटा 


पूवी आफ्रिकेतील केनया नांवाच्या ब्रिटिश वसा- 
इतात आज कार्‌ मोठी घामधूम चालू आहे. संघ 
आ।फ्रकतच एक स्वाभिमानाची लाट फार जोरांत 
उतळळा आहे, त्यांतून केनयाहि वगळला गेलेला 
नाहीं, तेथील जनतेची राष्ट्रोय संस्था  केनया 
आ।फ़रकन युनेयन आहे. त्या संस्थेचे श्रेष्ठ पुढारी 
शस्र, जान्स्टन उफ जोमो केन्याटा हे आहेत, केनया 
आणि इतर ब्रेटिश वसाहतीचे एक संघराज्य 
स्थापण्याचा ब्रिटिशांचा विचार चालू आहे. परंतु 
त्यामुळ केवळ सापम्राज्यवाल्यांचे हातच बळकट 
होण्याचा संभब आहे असे तेथीळ जनतेला वाटलें, 
ही जनता मुख्यतः किकूयू नांवाच्या जमातीतील 
आहे. आज या किकूयूंतीळ हजारो माणसें 
ब्रिटिशांच्या तुरुंगांत आहेत-स्थानबद्ध आहेत. 
६ मञावू मावू ? ( ॥६प ॥&ए) नांवाची या 
किंकूयूंची एक गुप्तसंस्था दहशतवादाचा अवळंच 
करून केंनयांतील गोरे मळेवाळे जमीनदार व ब्रिटिश 
सत्ता यांना उलथून पाडण्याचा कट करीत आहे, 
अश्ली घोषणा तेथील त्रिटिदा अधिकाऱ्यांनी केली 


आहे. * मावू मावू ? संघटनेच्या नांबानें अनेक 
भयानक गोष्टी प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. या 
“ माव मावू संघटनेशी संबंध ठेवून हिंसक चळ- 
वळीला पाठिंबा देत असल्याच्या आरोपावरून जोमो 
केन्याटा आणि इतर कांहीं पुढारी यांज्यावर 
फोजदारी खटले मरण्यांत आले आहेत. इंग्लंड- 
मधून मि. प्रिट हे प्रसिद्ध कायदेपंडित केन्याटांचे 
बकोल म्हणून काम करावयास गेले आहेत. त्यांच्या 
कामांत किती तरी अडथळे आणले जात आहेत. 
त्यांच्यावर कोटा दी वेअदधी केल्याचा आरोप कसा 
ठेवला गेला होता, पण त्यांतून ते कसे दोषपुक्त 
झाल, तो इतिहास ताजा असून सवांच्या परिचयाचा 
आहे. आपल्याकडूनहि दिवाण चमनलाल हे 
खटल्यासारठी गेळे होते. अक्षा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय 
यासाद्ध मळालेल्या या आफ्रिकन पुढाऱ्याविषयी 
माहिती * भारतर्ब्योगि -( ११॥१॥५३ 9) वब 
इढस्ट्रट्ड वाकडी” (११1११५२ ), यांवरून 

पुढीळ संकलन एकत्रित करून दिलें आहे 

केन्याटा यांना त्यांचे अनुयायी “ जोमो ? 
म्हणजे उिपायापा0्ट 91881--“ जळता भाला “- 
या नावान ओखळतात. कारण त्यांच्या मर्ते केनया- 
वार्खीच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग केन्याटांनींच उजळून 
टाकला आहे, त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच अनेक अड- 
चणा असतांहि सामान्य जनतेत शिक्षणाचा फेळाव 
काळा आहे. पूव आफ्रिकेत प्रत्यक्षपर्णे बंशभदाचा 
कायदा नसला तरी व्यवहारांत तेथील जनतेला 
अळ्गवणच्च वागविले जाते. सवांत चांगली जमीन 
व जागा युरोपिअनांच्या हाती आहे; युरोपिअन 
आाशअन व आफ्रिकन यांची उपाहारग्रहे वेगवेगळी 
आहेत, परतु मुख्य गोष्ट म्हणजे ही जनता स्वत 
च्याच देशांत गुलामाचे जिणें जगत आहई- 

कनयाचा विस्तार २,२४,९६० चोरस भेळ 
आह, प्रश अत्यंत निसर्गसुंदर व समृद्ध आहे. 
जमीन सुपीक आहे व खनिज संपात्ते विपुल आहे 
दक्षिण केनयाचा भाग तेवढाच अद्योगिक दृष्ट्या 
सुघारळेळा आहे, त्यांतील समसुद्रालगतचा भाग 
( काकणासारखा ) सखल असून पठाराचा भाग 
३8००० त्ते १०००० फट उचीचा आहे 

अशा या देशांतील आफ्रिकन किकूयू जनतेचे 


६२ 


2: 


"८ जे दै 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी 5 9 
> 2 पक: जक 
89. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


सारसंकलन 


पुढारी केन्याटा “* जोमो ' हे आहेत. मुळांत 
£ जान्ट्टन्‌ ? हे नांव त्यांना स्कॉटिश मिरानने 
दिलें होते, केन्याटा हे पोरके असतांनाच सिशननें 
त्यांना बाढविळें व पुढे एका निपुत्रिक युरोपिअन 
कुटुंबाने त्यांच्याबद्दल प्रेम दाखविले. वयाच्या 
१८ व्या वर्षी (१९२२ सालीं ) केन्याटा पहिल्या 
आफ्रिकन संस्थेचे-“किकूयू सेंट्रल ऑर्गनायूझेशन चे 
अध्यक्ष झाले, १९२८ सालीं त्यांनीं एक इंग्रजी 
वृत्तपत्र सुरू केळें ब त्यांत युरोपिअनांबद्दळ टीका 
येऊं लागली ! एक वषानें ते त्रिटनमध्ये गेले 
आणि सिडने वेब व रेमुसे मॅक्डोनल्ड यांच्या 
कानीं त्यांनीं केनयांतीलळ आफ्रिकनांचीं दुःखे 
घातली, ते १७ वषे तेथें राहिळे व॒आ'फ्रिकनांची 
दुःखें वेशीवर टांगण्याचें काम त्यांनी केलें, 
ते “ लंडन स्कूल ऑफ्‌ इकानांमिक्‍छ ' या संस्थेचे 
एक तेजस्वी विद्यार्थी गणले गेले. १९३८ सालीं 
त्यांचें अत्येत लोकप्रिय पुस्तक “ फेसिंग माउण्दू 
केनया ? हँ प्रतिद्ध झालें. 

६६ मध्यंतर्री केन्याटांचें प्रेम एका ब्रिटिश युवती- 
वर बसलें ब त्या युवतीने महायुद्धाच्या घामधुमीत 
१९४२ सालीं त्यांच्याशीं लयन केळ, त्या वेळी 
केन्याटा “ लंडन स्कूढ ऑफ ओरिएम्टल लँग्वेजेसू 
या संर्स्थेत प्राध्यापक होते व त्यांच्या पत्नी एडूना 
ग्रेस क्लार्क या एका “ लंडन स्कूल  मर्ध्ये शिक्षिका 
होत्या.-_ते एकदां म्हणाले कीं, महात्मा गांधीनी 
निटिशांन! “हिंद छोडो? म्हणून बजावले, त्याच अर्थाने 
मी ब्रिटिशांना केनया सोडावयास सांगत आहे---“. 

६ क्रेनयांत परत येतांच त्यांनीं समाजांत 
खालच्या थरापासून जाग्रति उत्पन करण्यासाठी 
शिक्षणाचे कार्य व इतर विधायक कार्ये हाती घेतली, 
त्यांनीं शिक्षक तयार करण्यासाठी एक अध्यापक- 
विद्यालय सुरू केलें ब त्यांत तयार झालेल्या शिक्षकांना 
स्वतंत्रपणे शाळा उघडण्याला पाठविलें. केन्याटांच्या 
प्रयोगाचें हे यश केनया सरकारला भाघक झालें, 
सरकारनें केन्याटांच्या शाळांना मिळणारी सरकारी 
ग्रन्ट बंद केली. तरीहि १८० शाळांनी सखतंत्रपणे 
आपलें अत्तित्त्र टिकाविळें. ' माव्‌ मावू ? संघटनेवर 
सरकारने शस्त्र उगारल्यानंतर या सर्वे शाळा सक्तीने 
नंद करण्यांत भाल्या, 


अनुक्रमणिका 


बेटें “ लक्षद्वीप  नांबाने तीना 


५६ केन्याटांची अभ्यासाची खोळी वेगवेगळ्या 
प्रतिद्ध व्यक्तींची छायाचित्रे ब ग्रंथ यांनीं पुनीत 
झालेली आहे, प्रमुख ठिकाणीं गांधीजींचे स्वतःच्या 
स्वाक्षरीचें एक छायाचित्र आहे. पुस्तकसंम्रह्मंत 
नेहरू, वेल्स, शोपेनहॉवर, टागोर, चेस्टर्‌टन्‌ वगेरेचे 
प्रेथ आहेत. “ फेसिंगू माउन्ट केनया या त्यांच्या 
ग्रंथाच्या इंग्रजी व इतर अनेक भाषांतील आवृत्त्या 
तेथें आहेत. त्या ग्रंथांतील पुढील उद्‌गार केन्याटांच्या 
बृत्तीचे द्योतक आहेत : ' आफ्रिकनांना सु*ंस्कृत 
करण्याचे प्रयत्न चाळू आहेत, पण ते चाळू अस- 
तांना आफ्रिकनांच्या मनांत भीति व शंका यांचें 
काहूर माजलळें आहे. ..( स्वतःच्या जुन्या व नव्या 
युरोपीय ) अक्ला दोन प्रवाहवांमध्ये त्यांचे तारू 
आदळत चाललें आहे. गतकालांत असे सुधारणेचे 
प्रयोग पुष्कळ झाले ब ते सवे अशा कल्पनेने 
झाले कीं, आफ्रिकनांची स्वतःची संस्कृति आदि- 
मानवाची जुनी असून ती केवळ वस्तुसंग्रहालयांत 
जीण अवशेष म्हणून ठेवण्याच्या लायकीची आहे. 
पण आतां युरोपिअनांनी हें ओळखले पाहिजे कॉ, 
आपल्याला आफ्रिर्तोंचासूनहि कांही तरी शिकण्या- 
सारखे आहे.'' 


माळादिवचें सवीत लहान ळोकसत्ताक 


लखदीव-मालदीवनामक दोपसमूहापेकी ल्खदीव 
बेटें आतां हिंदुस्थानचा भाग झालेलीं आहेत. 
मालदीव बेटें ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली होती, 
आतां या मालदीव बेटांतहि लोकतत्ताक राज्य 
स्थापन झालें आहे, हे आशियांतील सबीत लहानसें 
लोकसत्ताक राष्ट्र. ह्याविषयींची पुढील माहिती 
आर. पी, सूद यांच्या *“ भारतज्योती "तील 
(४ जाने, ) लेखामधून संकलित केली आहे : 


“६६ १२००० छोट्या बेटांचा हा “ मालदीव 
द्वीपसमूह सिलोनच्या नेर्कत्य दिशेत ४०० सेलांवर 
हिंदी महासागरांत आहे. मुळांत लखदीवनमाळदीव 
शात होतीं, 
सांस्कृतिक दृष्ट्या या दोन्ही द्वौपससूहांत एकर 
बाक्‍्यता आहे. खिस्ती शकाच्या नूतन वर्षेदिनी 
हे ॥चिमुकले राष्टू लोकपत्ताक बनलें. त्याआधी 
एक वर्षे तेथील सुलतानाची राज्यसत्ता संपुष्टांत 


९४ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह जे दै 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी? ; 
> 2 पक: औक 
4 68 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


४. 


आली हाती व तेथें राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक 
झालेली होती. 

या १२००० ब्रेटांपॅक्ीं केवळ सुमारें ३०० 
वेटांतच वसाति असून, बाकीची बेटे नारळी- 
पोकळीच्या वा्गांनीं मरळेळीं आहेत. एकंदर लोक- 
संख्या ९२००० असून ती धर्माने मुसलमान आहे. 
(फक्त ९ माणूसच तेथें खिस्ती आहे ! ) धर्माने 
मुस्ळीम असूनहि तेथें स्त्रीसातंतर्य दिलेलें आहे. 
पडदा कायद्यानें बंद केलेला आहे. सावीत्रेक 
मतदानार्‍चा हृद्य बहाल कळला आहे....गेळी ८३६ 
वष येथ सुलतानाची सत्ता होती. ११ व्या शतका 
परवाला अरवी मुलांनी सुलतानाला इस्लाम धमाची 
दक्षा दिली, कांही काळापासून येथील परंपरागत 
छुढतानश्याही गेळी आहे. सुलतान निवडले जात 
असत. शेवटचा सुलतान गतवर्षी वारल्यावर त्याचा 
सुतण्या आसन दिदी हा मुख्यप्रधान झाला व 
ताच आतां ढोकसत्ताकाचा अध्यक्ष निवडळा 
गेला आहे. 


१७ब्या दतकापासून सिळोनस्घील ब्रिटिश 
उत्ताधकाऱ्यांशी या बेटांचे संबंध मांडालिकत्वाचे 
चाटत आलेले आहेत, संरक्षणाबाबत ब्रिटिश उत्तेचे 
आधराज्य येथे असून बाकीच्या वाजतींत मात्र राज्य 
स्वतत्र आहे. पोलुगीजांचे येथें पाय राबवण्याचे प्रयत्न 
कसळ, पण मल्बारांतील मोपला] चांच्यांनी त्रास 
दिल्यायुळ माळदीवच्या सुलतानाने सळोनमधील 
त्राटांची मदत घेतली 


साळदाव जेटांचे लष्करी 8? यया फार महत्त्व 
आह. गेल्या महायुद्धांत येथील अद्‌दु वंद्रांत 
समुद्रावरील जहाजें व विमाने थागण्याचचा महृत्त्वाचा 
तळ होता, निक्रोनाळीचा सत्ंध आरमारी काफळा 
जरूर्‌ तर यंथं हालविण्याची दास्ताचीा तयार हाती, 


4 


:६ घेथीळ लोक द्वमानू आणि मेहनती 
आहेत, ते स्वतःच आपटे धान्य पिकवतात आपटी 
वत्ल व चटया विणतात आणि सखतःच आपल्या 
हाड्या-जहणा बांधतात. त्यांचा मुख्य व्यापार 
काथ्या, कवट्या, नारळ, खोरे, तसेंच सुकते माते 


त्यांच्या * टोटम ? म्हूणजे बागांमध्ये ते केळी 
हलका घान्ये व इतर पदार्थ यांची पेदात करतात 
येश्रीळ सव ळोकांना देवयेवीला जरूर तेवढी भाषा 
लिहितां-वाचतां यते. कित्येक लोक अरत्री भाषा 
सफाईने बोलतात. त्यांची देशी भाषा सिंहल॑ 
भाषेची एक पोट भाषा असून, आज ती अरबी 
लिपीत लिहिली जाते. 


“ “माळे ' नांवाचे गांब या. द्वौपसमूहाची 


राजधानी आहे. येथेंच पूवाचा सुलतान व 
झातांचा अध्यक्ष राहतो. बहतेक सद श्रीमत 
व्यापारी येथेंच राहतात. माळेशह्रींच फक्त 
पास्ट आहे. बकरें हाच प्राणी येथे पाळतात. त्याचे 
स्लत मात हे खाद्य असतें. येथे प्राण्यावरून 
साणसाचीहि बाहूतूक चालते. येथे चाकांची बाहूने 
नाहात, 


आपल्या घरासमोरील रस्ता स्वच्छ ठेवतो. 


यथ प्रथम वसाहत कव्हा झाली याचा 
शघ लागत नाहीं. पण १००० वषापासून बाह्य 
जगा या बेटांचा संत्रंध आहे हे निश्चित. आले. 
रुनाने या वेटांचा उल्लेख केलेला आहे: तो मालदीव 
पैटाना * दिवादद कुल्ञादू ? म्हणजे  कवडीची बेटे 
महणतो आणि लखदीव बेटांना । दिवाहू काल्वार 
म्हणजे “ काथ्यांची १2 १ इणतो. आ/ार्बेरुनीने 
असाह म्हटळं आहे कीं, मुंबा झुलायक नांवाच्या 
अरवा पुलञाने सुलतानाला मुस्ठीम घमाची दीक्षा 
दिळी. या मुळाची कर येथे अजूनहि आहे व 
डाक त्या कबरीचा सन्मांनहि खूप करतात. १४ 
व्या शतकांत इब्न बाडटा नावार्‍चा दसरा सुसर्ल[म 
प्रवासी तेथे गेला, त्यापूर्वी अनेक पिढ्या तेथ बस्ती 
हाता अस म्हूटळ आहे. या इब्न बाडुटाने एका 
माळांदेवी ख्पवतीशी लय़ केलें ब त्यांना एक 
पुलगाटे झाला, नंतर तो परत जावयास निघाल! 
असता मुळाला बरोबर घेऊं लागला पग त्याच्या 
साळादवी बायकोने विराध केला, 


शावटा| प्रकरण 
सुलतानापयत गेलें, सुडताना 


न॑ त्याला खूप बहू 
भटींदेखील देऊन समजूत घातली, 


हा सव वृत्तांत 
ब्‌ न्य कृ ण ्ि र र वि 
ब कासवाची कटाण कवच यांची निर्यात हा होय नाइटाच्या स्मृतिन्यत्तांतांत नमूद केळेळा आहे. , .? 
हि. 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
टे. आ. 
ळात राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सायकलडांनाहि बंदी आहे ! प्रत्येकजण ' 


क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७४०, |॥ए०, 8. 5177 


शै ६४/१५/४५०० 


“९.४ ५ “४१४ :..»“/१./१५९../४५९.०४ 


४२ ८८७९८४२४८७४४४४/> ४**€ 


' नवभारत ! प्रकादनसाळेचे प्रकाशन : ९: 


गाता, [2(ळक आण गाधा 
९ कर्मयोग आणि सत्याग्र 


कांही विचारांची तपासणी, कर्मयोगांतून सत्याम्रह्मकडे-इत्यादि विपयांचें 
मूळगामी विवेचन, 


री “४४४२४१४०११ 


स्स 


& ७ , ठांकरराः जी आच 0 _. 1 हं 
च. शंकरराव देव, आचार्य शु. द. जावडेका, आचार्य स. ज. भागवत, 


त. ती. ढक्ष्मणश्याज्ञी जोशो, श्री. वा. ळ. चिपळणकर इत्य.दींचे ठेख. 
पानें १४५ 


1 - फ़ ज्य. डी 
नवभारत प्रकारान-माडेचें प्रकाशन : ३ 
गी र. कट आओ ति 
ता, कमयांग आर सत्याग्रह 
( तिलक और गांधी ) 
किंमत १ रु. 
भूमिका-छेखक 
सुप्रसिद्ध हिदी साहित्यिक श्री हरीभाअ्‌ भुपाध्याय 
९९४५८४ ४५५//१%०€%* «./“४६./४०५/”४५.”१ "१२८९१%/४४/५/४//१ ._/”' ५८€४€*-/४*४६/€" <“४./१६./४५.-”१% “४/४/ 
' नवभारत * प्रकारान-मालेचे प्रकारान : २ : 
पळ 
[ ळिन युथ्रांग यांच्या कादवरीचा अलुवाद ]| 


अनृषळिका: प्रसा कंटक 
५: मराठी कथासाहित्यांत एक! अप्ताठिक कथेची भर ?) 


| 


२/४/१ :८९./५./५६४५१.-*- २० €४५४४/६/४/*, ५४४६१. “८४८४१४५४४४ /२ ४०/५५/४५४४" 9५४४४४४४१५ ५५0४५४१९४१" “0०७०१४४४४१ *-»”थ 


< ७४९../”४६५१../”*२.»”* 
/१०-९.५%१ ०१ _९./४-९५४२.७०८ ०“२६./५-६./५६-/४ ४४/५५/४५६४ /९६./४/६./५०८-€४ -“९./४/५६./४-€* <“४./४५६/५५”/५ <“४-/५६४१४४//१ <€४४४४/४५” 


द पान १६८ किंमत २ रु. १ 
) प्रक्षाकाक टै 
: नवभारत * प काशनमाला 
2 ९९ शानन [२ पण २ 

1 ४४१ २४४७१%११४६४%०४८०/४ ५४/४५/४४५१ “0०४७६५  »”*-/१०५/१०/ २८४५५१९८९५ प 


८.1 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


त 


“८ (.अपतमहोत्सवी 0) >% 
र ठु; 2 ओके 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


